लेखकाचे चार शब्द 


आम्हीं विलायतेंत असतां तिकडील अनेक गोष्टी अगदीं नव्या व 
अपारोचित अश्या वाटल्यावरून त्यांची माहिती मिळवून ती आमच्या नाते- 
वाइकांस व इष्टमित्रांस वेळोवेळीं पत्रांतून लिहिण्याचा क्रम ठेवला होता. 
ही माहिती व या गोष्टी इकडील लोकांस अजव वाटल्या व आवडल्या, व 
“ आपण आपलें प्रवासवर्णन छापून प्रसिद्ध कां कर्रीत नाहीं ?? असा त्यांचा 
सारखा आग्रह पडूं लागला. प्रवासवर्णन ! प्रवासवर्णन प्रसिद्ध करण्याची 
कल्पना आमच्या मनास अनेक कारणांनीं पटेना. एक तर आपल्याकडील 
अनेक थोरामोठ्यांनीं लिहिलेठीं विलायतेचीं प्रवासवर्णने आमच्या वाचनांत 
आलेलीं होतीं. इतकीं अधिकारयुक्त लेखणीनें लिहिलेली वर्णने प्रसिद्ध 
असतां आमच्यासारखा जास्त तें काय ल्िहिं शकणार ! शिवाय अनेक 
प्रवांसवर्णनांतून सांपडणाऱ्या “आम्ही कांटाचमचा वापरण्यांत कशी चूक 
करीत होतों, आम्ही अमक्या साहेबाबरोबर बरोबरीच्या नात्यानें कसें जवलां, 
 घरमालकीण किंवा ठँडठेडी आम्हांस काय म्हणाली? इत्यादि प्रकारचा 
ठराविक सांच्याचा मजकूर आम्हांपाशीं नव्हता, तर तो कोठचा बावा अशीही 
चिंता होतीच. बरें, आम्हांस अजब वाटणाऱ्या गोष्टींची माहिती अनेकांना 
मिळावी म्हणून वर्तमानपत्राकडे धांव घ्यावी तर अनेक वर्तमानपत्रांतून 
प्रसिद्ध होणारीं 'विलायतेचीं पत्रे डोळ्यांपुढे उभींच होतीं. अश्या पत्रां- 
तीळ मंजकूर बराचंसा अतिशयोक्तीचा, आत्मप्रोढीचा, व कित्येक वेळां 
आमभासपूर्णहि असे. असें असल्यामुळें आपल्या गोष्टी वर्तमानपत्रांतून कशा 
छापल्या जाणार असेंहि वाटूं लागलें. अर्थातच दोन्हीही विचार तेथेंच 
विराम पावले. 

हिंुस्थानास परत आल्यावर वाटे कीं, आपण जी थोडीफार माहिती * 
जमा केली आहे तिचा फायदा आपल्या देशबांधवांना काय ! ही माहिती 


विलायतेंतील अजब गोष्टी 


“५ 7772222200 (८->>>*«...- 


वि /८ ८८ /-6८2/ <८-€$ 
लेखक 
डा. विष्णु नारायण गोखले, पीएच्‌. डी., डी, आय्‌. सी.(लंडन) 


>५५/५/५-५/५-५-५/५-५-- 


१९३९ 


पवी 
कमत बारा आणे 


पुणें, पेठ भांबुर्डा, घ. न. 


११५५ येथें आर्यभूपण छापसान्यांत 
रा. विठ्ठळ हरि बर्वे यांनी छापून प्रसिद्ध केलें. 


“९५९. ९./९./५९./-३/१./९./ ९.२.” ९ / ०९.२ २, "फनन्ानाकळनाक 1 कनी ळा कक कक टटका 


७ 


छ2२- 


प्रस्तावना 


न ट्ट 


आमचे स्नेही डॉ. वि. ना. गोखले यांनीं 'सृधश्‍्ज्ञान' मासिकांत प्रसिद्ध 
केलेल्या 'विळायतेंतील अजब गोष्टी? वाचल्यावर सद्र गोष्टी पुस्तक रूपानें 
प्रसिद्ध कराव्या असें वाटूं लागलें. या गोष्टींचा उपयोग शाळांतील विद्यार्थ्यांना 
विश्षेष होईल अशी आमची समजूत असल्यानें डॉ. गोखळे यांनीं लिहिलेल्या 
'गोष्टींतील नऊ गोष्टींचा संग्रह या पुस्तकांत केलेला आहे. या गोष्टी वाचल्यानें 
विलायतेंतील ---इंग्लंडांतील -- आपणांस अतर्क्य वाटणाऱ्या गोष्टी कशा 
झालेल्या आहेत, याची त्रोटक रूपरेषा तरी आमच्या बालामैत्रांच्या मनावर 
बिंबेळ अशी आमची कल्पना आहे. आमची कल्पना सत्यसृष्टींत उतरल्याचें 
आढळल्यास विलायतेंतील अशाच अजब गोष्टींचे आणखी एकादे पुस्तक 
प्रसिद्ध करण्यास आम्हांला उमेद वाटणार आहे. विलायतेंतील आपणांस 
वाटणाऱ्या “अजब? गोष्टी या तेथील लोकांच्या कल्पकतेचे, उद्योगप्रिय- 
'तेचें व साहसी वृत्तीचें हर्य फळ आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. 
शाळांतील विद्याथ्य चें या 'गोष्टी/पासून मनरंजन तर होईलच; इतकेंच 
नव्हे तर, आपल्या हिंदुस्थानांत असल्या गोष्टी घडवून आणून विलायतेंतील 
गोष्टींचा अजबपणा नष्ट करून टाकण्याची ईर्षा उत्पन्न होईह अशी आशा 
“करण्यास हरकत नाहीं. 


आर्यभूषण छापखाना, पुणें उ 


१२ जून १९३९ मळ 


लेखकाचे चार शब्द 


आम्हीं विलायतेंत असतां तिकडील अनेक गोष्टी अगदीं नव्या व 
अपरिचेत अश्या वाटल्यावरून त्यांची माहिती मिळवून ती आमच्या नाते- 
वाइकांस व इष्टमित्रांस वेळोवेळीं पत्रांतून लिहिण्याचा क्रम ठेवला होता. 
ही माहिती व या गोष्टी इकडीळ लोकांस अजव वाटल्या व आवडल्या, व 
“ आपण आपले प्रवासवर्णन छापून प्रसिद्ध कां कर्रीत नाहीं ?? असा त्यांचा 
सारखा आग्रह पडूं लागला. प्रवासवर्णन ! प्रवासवर्णन प्रसिद्ध करण्याची 
कल्पना आमच्या मनास अनेक कारणांनीं पटेना. एक तर आपल्याकडील 
अनेक थोरामोठ्यांनीं लिहिलेलीं विळायतेचीं प्रवासवर्णने आमच्या वाचनांत 
आलेलीं होतीं. इतकीं आधिकारयुक्त लेखणीनें लिहिलेली वर्णनें प्रसिद्ध 
असतां आमच्यासारखा जास्त तें काय लिहें शकणार ! शिवाय अनेक 
प्रवासवर्णनांतून सांपडणाऱ्या “आम्ही कांटाचमचा वापरण्यांत कशी चक 
करीत होतां, आम्ही अमक्या साहेबाबरोबर बरोबरीच्या नात्यानें कसें जेवला 
 घरमालकीण किंवा लँडलेडी आम्हांस काय म्हणाली? इत्यादे प्रकारचा 
ठराविक सांच्याचा मजकूर आम्हांपाश्ीं नव्हता, तर तो कोठचा घयावा अशीही 
चिंता होतीच. बरें, आम्हांस अजब वाटणाऱ्या गोष्टींची माहिती अनेकांना 
मिळावी म्हणून वर्तमानपत्राकडे धांव घ्यावी तर अनेक वर्तमानपत्रांतून 
प्रसिद्ध होणारीं 'विलायतेचीं पत्रें डोळ्यांपुढें उभींच होतीं. अश्या पत्रां- 
तीळ मजकूर बराचसा अतिशयोक्तीचा, आत्मप्रोढीचा, व कित्येक वेळां 
आमभासपूर्णहि असे. असें असल्यामुळें आपल्या गोष्टी वर्तमानपत्रांतून कशा 
छापल्या जाणार असेंहि वाटूं लागलें. अर्थातच दोन्हीही विचार तेथेंच 

विराम पावले. 
__ हिंदुस्थानास परत आल्यावर वाटे की, आपण जी थोडीफार माहिती 
जमा केली आहे तिचा फायदा आपल्या देशबांधवांना काय ! ही माहिती 


(१) 


नव्या पिढीला कशी मिळेल ? असा विचार मनांत बरेच दिवस घोळत असतां 
एकदां आम्हीं एक छोटेखानी लेख लिहिन तो मुंबईस प्रसिद्ध होणाऱ्या 
“सृष्टिज्ञान” या शास्त्रीय मासिकाकडे 'प्रवासी” या नांवावर छापण्या- 
साठीं पाठवून दिळा. “विलायतेंतील अजब गोष्टी? शास्त्रीय मासिकांत कज्ञा 
छापणार ? परंतु सृध्िज्ञानाच्या संपादकांनी ती गोष्ट सद्रहू मासिकांत छापून 
प्रसिद्ध केली व अशाच ( शास्त्रीय माहितीने भरलेल्या ) आणखी गोष्टी 
आल्यास त्या छापण्याचें आश्वासन दिलें. पुढें बऱ्याच गोष्टी सृश्त्तान 
मासिकांत छापून प्रसिद्ध झाल्या. सद्रहू गोष्टी सृशिज्ञानचे प्रकाशक यांनाहि 
इतक्या आवडल्या कीं, त्यांनीं आपण होऊनच या गोष्टीचें स्वतंत्र प्रकाशन 
करण्याचें सुचविले. वरील प्रकारच्या प्रोत्साहनानुसार “विलायतेंतील अजब 
गोष्टी' या आज पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध होत आहेत. या गोष्टी वाचकांना 
विशेषतः नवीन पिढीला माहितीपूर्ण वाटून, आपल्या हिंदुस्थानांतही अशाच 
गोष्टी, धडाडीने घडवून आणाव्या अशा प्रकारच्या विचारास चालना देण्यास 
प्रेक होतील अशी आज्ञा आहे. सदरहू गोष्टी नमुन्यादाखल लिहिलेल्या 


आहेत. वाचकांस या पसंत पडल्यास अज्याच आणखीहि कांहीं गोष्टी प्रसिद्ध 
करण्याचा आमचा मानस आहे. 


विलायतेंतील अजब गोष्टी वाचकांपुढें येण्यास संधी दिल्याबद्दल 
4 १८ ०") * क्र 
"दक, 'सृष्टिज्ञान' यांचे व त्या स्वतंत्र प्रकाशित केल्याबद्दल 'आर्यभूषण? 
छापखान्याचे आम्ही फार आभारी आहों 


विष्णु नारायण गोखले 


अनुकमणिका 


मका 
पान 
१ विलायतेच्या वाटेवर्रीळ एक विलक्षण दिव्य १ 
२ लंडन येथील टपालाची मयासुरी रेलगाडी १३ 
३ लिव्हरपूळ येथील मर्सी नदीखालील बोगदा २० 
४ विलायतेंतील द्वारका २९ 
५ क्यू येथील शालिमार बगीचा ५७२ 
& विलायतेंतील पनामा पट 


७ जमिनीच्या पोटांत संचार करणारी विजेची गाडी ६८ 


त, 


८ विलायतेंतील खाच गृह र्‌ 
९ ठंडनचा प्राचीन दुर्ग ११२ 


32.७. 


विलायतंतील अजब गोष्टी. 


१ 
विलायतेच्या वाटेवरील एक विलक्षण दिव्य, 


हिंदुस्थानचा किनारा ज्यानें कधींही सोडला नाहीं अशा सामान्य; 
मनुष्यास विलायतेस जातांना मुंबई बंदर सोडल्यापासूनच अनेक गोष्टी; 
अगदीं नवीन व अपरिचित अशा वाटूं लागतात. विलायतेला जाणारी ती; 
प्रचंड आगबोट, तिच्यावरील खाण्यापिण्याची व राहण्याची ती राज- 
शाही व्यवस्था, राजवाड्यांतील शोभिवंत दालनांनाहि मागे टाकतील. 
अशीं तिच्यावरील तीं भव्य व सुंदर दालने, तिच्या डेकवरील त्या पोहा- 
ण्याच्या, खेळण्याच्या, व इतर करमणुकीच्या सोई वगेरे प्रकार पाहून 
चित्त अगदीं भांबावून जातें. अशा स्थितींत कांहीं काळ लोटला व मन 
जरा स्थिरावले म्हणजे खालीं पाणी व वरती आकाश यांशिवाय नजरे- 
समोर कांहींच येत नाहीं, व मग अगदीं कंटाळवाणें होऊन जातें. त्यांत 
अरतरी समुद्र शांत असा क्वचितच असतो. समुद्राच्या प्रचंड लाटांच्या 
माऱ्यानें बोट सारखी हेलकावे खातच असते. अशाप्रकारे तीनचार, 
दिवसांचा कंटाळवाणा प्रवास घडला म्हणजे वेळ घालविणेंहि अवघड 
वाटूं लागतें. इतक्यांत सकोत्रा वेगेरें सारखीं लहान लहान बेटे दिसूं 
लागतात. कोलंबसास अमेरिका खंड शोधून काढतांना “ जमीन 
जमीन *' म्हणून जसा आनंद वाटला तसाच आनंद हीं बेटें पाहून वाटू 
लागतो. मुंबई सोडल्यापासून पांचव्या दिवशीं जमीन आटोक्यांत येते. 


> 


(२) 


व आतां जमिनीस बोट लागणार म्हणून हायसें होते. लवकरच सुवेजचा 
कालवा हृटिपथांत येऊन मन आनंदानें उचंबळूं लागतें. 
सुवेज कालवा किंवा सुवेज कॅनौलू ही जगांतील खरोखरीच एक 
मोठी अजब चीज आहि, जगाच्या भूगोलांत सुवेज कॅनॉलूचें महत्त्व केवढें 
थोर आहे हें नुसतें वर्णन करून सांगतां येणार नाहीं. आमच्या मतें 
अखिल जगामध्ये सुवेज कॅनॉल्‌ इतकें महत्त्वाचें दुसरें स्थानच नाहीं. 
कालवा या साध्यासुध्या शब्दानें या रचनेचें महत्त्व आपल्या लक्ष्यांत 
येत नाहीं. परंतु आपल्या नेहमींच्या परिचयाच्या कालव्याप्रमाणें हा 
सुवेजचा कालवा नाहीं.हा नुसताच पाण्याचापाट नसून पूर्वपाश्वेम जगांची 
एकमेकांशीं ओळख करून देणारा, नव्हे अगदीं गट्टी घडवून आणणारा 
असा एक विलक्षण दिव्य दुवा आहे. जगाच्या पांच खंडांपेकीं यूरोप, 
आशिया व आफ्रिका या तीन खंडांचा हा सांधा आहे; किंवा या तीन 
खंडांची द्वारें खुली करणारी ही अतर्क्य अशी जादूगारी किल्ली आहे. या 
कालव्यावर ज्याचें प्रभुत्व तोच वरील तीन्ही खंडांवर हुकमत चालविणार. 
सुवेजचा कालवा नव्हता त्यावेळीं विलायतेहून हिंदुस्थान गांठावयाचे 
तर सबंध आफ्रिका खंडास वळसा घालून अकरा हजार मेलांचा प्रवास 
करावा लागे वया प्रवासास त्यावेळीं तीन साडेतीन महिने सहज लागत. 
त्या काळीं यूरोप व आशिया खंडांचें दळणवळण, व्यापार वेगेरे सर्व 
खुष्कीच्या मागीनें चालत असे. ही गोष्ट व्यापारास व इतर अन्य 
उलाढालींस सोईची नव्हती. पुढें सुवजची संयोगभमी फोडन दादाळेवा 
सुरूं झाला मात्र, तीन्ही खंडांची द्वारे एकदम खुली झाल्याप्रमाणे होऊन 
सर्व वाहतूक ,व्यापारधंदे इ.गोष्टी या जलमार्गानेंच होऊं लाग 


ल्या.खुण्कीचे 
मार्गे बंद पडले, त्यावेळचें लंडन ते मंबईमधील अकरा हजार मेलांचें 


(..) 


अंतर एकदम सहा हजारांवर आलेंव या प्रवासास लागणारा कालही 
अवंघ्या पंधरा तीन वारांच्या आटोक्‍्यांत आला.दूर देशच्या बंद्रांची व 
म्रवासाचीही गोष्ट सदहूप्रमाणेच. लंडनूपासून हाँकाँग्‌ (चीन ) पर्यंतचे 
पूर्वीचे तेरा हजार मेलांचें अंतर साडेनऊ हजारांवर आलें. तसेंच लंडन्‌ 
ते एडन पूर्वी साडेदहा हजार मेळ आक्रमावे लागत तें आतां अवघें 
साडेचार हजार मेलांवर येऊन पडलें. केवढा हा प्रचंड फायदा ! शिवाय 
यूर्वपाश्चिम व्यापारी व इतर प्रकारचें दळणवळण फारच झपाट्याने वाढून 
त्याचा परिणाम एकंद्र सर्व जगावर कल्पनातीत झाला आहे तें निराळेंच . 

आशिया व आफ्रिका या खंडांनां जोडणारी पुवेज येथील संयोग- 
भूमि खणून कालवा तयार करून किंवा आशाच प्रकारचा जलमार्ग 
खोदून काढून पूर्वपश्चिम जलमागीने जोडण्याची कल्पना अगदींच 
नवीन आहे असें नाहीं. ही किंवा अशाच प्रकारची कल्पना फार 
प्राचीन काळापासूनच लोकांच्या डोक्य़ांत घोळत होती व त्याप्रमाणे 
प्रयत्नही चालूं होते. इसवी सनापूर्वी तेराव्या शतकांत ईजिप्तचा राजा 
दुसरा रामेसिस्‌ यानें नाईल्‌ नदी व तांबडा समुद्र यांच्या द्रम्यान 
कालवा प्रथम खणून काढला. या राजास परोआ अशी संज्ञा असेव 
म्हणून या कालव्यास 'परोआचा कालवा? असें नांव पडलें होतें. पुढें हा 
वाळूनें ठवकरच ओहोरून गेला. नंतर इराणचा राजा पाहैला डेरिअस्‌ 
यानें इ. सनापूर्वी ४७८ सालीं हा खणून मोकळा केला, अरब लोकांचा 
अम्मलया प्रांतावर चालूं झाल्यावर अखांनींही हा कालवा वापरला. 
अगदीं अलीकडे म्हणजे अठराव्या शतकांत नेपोलिअनूनें ईजिप्तवर 
स्वारी केली, तेव्हां भूमध्य समुद्रातून तांबड्या समुद्रांत मोठमोठी जहाजें 
जाऊं शकतील एवढा कालवा खोदून पूर्वेकडे जाण्यास जलमार्ग तयार 


(४) 


करण्याचा त्याचा विचार होता. उद्देश असा कीं या जलमागानें हिंदु- 
स्थानावर स्वारी करून इंग्लेड्ला शह द्यावा. या इराद्याने त्यानें आपला 
इन्जिनिअर्‌ लपेरे यास सुवेजच्या संयोगभूमीची पाहणी करण्यासाठीं 
इ. स. १७९८ साठीं पाठविलेंहि होतें. सुवेज कालव्याचे खरें जनकत्व 
नेपोठिअन्‌ कडेच येतें. परंतु त्याचा बेत तसाच राहून गेला. त्या- 
नंतराहे याच उद्देशानें अनेक लोकांनीं या प्रदेशाची पाहणी तपासणी 
चालविलेली होती. असें होतां होतां सध्याचा सुवेज कॅनाल खणून तो 
सत्य सृष्टीत आणण्याचा सुयोग इ. स. १८५४ साठीं जुळून आला. 
सुवेज कॅनॉठ्‌ खोदून अखिल जगाला उपकृत करून ठेवणारा 
भगिरथ म्हणजे *फर्दिंनाद्‌ द लेसेप्स.?) हा एक फ्रेंच गृहस्थ. हा मूळचा 
इन्जिनिअर्‌ मुळींच नव्हता. यांचा खरा धंदा व व्यवसाय म्हणजे 
राजकारण. फ्रेंच राष्ट्रातर्फे हा अनेक देशांच्या राजांच्या दरबारीं वकील 
म्हणून असे.इ. स. १८३२ ते १८३८ पर्यंत हा ईजिप्तच्या 
दरबारीं फ्रान्सचा वकील म्हणून होता. हा मोठा लाघवी व मनमिळाऊ 
असल्यामुळें याची इजिप्तच्या खेदिवाशीं चांगलीच दोस्ती जमठी 
होती. इंजिप्त हा देश त्या काळीं तुर्कस्थानच्या सायभोम अंमलाखाठीं 
होता; व इंजिप्तचा खेदीव सव्यद्पाशा हा तुर्कस्थानतफे 
व्हायसरोय किंवा सुभेदार होता. इ. स. १८५७ साली 
चा प्रश्न सय्यदपाशाच्या द्रबारीं 
फदिंनाद्‌ यास फरान्समधून मुद्दाम 


इंजिप्तचा 

र सुवेज कालव्या- 

प्रामुख्यानें पुढें आला. सय्यदपाशानें 
व क र 

केरोला बोलावून घेतलें, व सुवेज 


७५.) अ 


खणून भूमध्य समुद्राशी तांबडा समुद्र जोडण्याचा बेत मुक्रर झाला. परंतु 

पाला हें. काम जबाबदारीनं 
शिरावर घेऊन पार 
पाडण्यास समर्थ असा 
फदिंनाद्‌ शिवाय दुसरा 
कोणीहि त्यास दिसेना. 
सुवेज कालवा खोद- 
ण्याचें काम फर्दिनादूला 
अथोतच फार माफक 
द्रानें किंवा सवलतीच्या 
अटीवर मिळालें.सय्यद- 
पाशानें शक्‍य तितकी 
आर्थिक मदतही देण्याचं 
फदिंनादूला कबूल केलें. 


इ. 1 स: १८५४ 
सालीं कांहीं इन्जिनिअर 
बरोबर नेऊन फर्दिनादनें 
सुवेज भागाची पाहणी 
करून कालवा खोद- 

१. फर्दिनाद द लेसेप्स्र. ण्याचें मुक्रर केलें. पण! 
सय्यदपाशाच्या एकट्याच्या मदतीनें एवढें अजस्र काम कसें पार पड- 
णार! या कामास पेसा तर अत्यंत जरूर व तोहि अलोट लागणार ! 


७, 

इतक्यांत स्वार्थसाधू इंग्रज लोकांनीं या प्रचंड योजनेविरुद्ध गिल्ठा सुरूं 
| छा. हिंदुस्थानावर इंग्रजांचा डोळा असल्यामुळें आशिया य्रोपची ही 
।____'किही अन्यराषट्राच्या ताब्यांत असलेली त्यांना कशी पाहवणार ! त्या 
वेळचे इंलडचे मुख्य प्रधान लाड पाम्स्टन्‌ यांनीं काहूरच उठािलें. सुवेज 
शि 0 ज्याच्या उपयुक्तते बद्दल व व्यावहारिक शक्‍यतेबद्दल इंग्रजांची 
| सामी पटवून देण्यास फ्दिंनादू मुद्दाम इंग्लंडलाहि गेला.तेथें मुख्य प्रथा- 
नांची गांठ घेऊन त्यांना योजना समजावून सांगण्याचा त्यानें प्रबल 
हाण पालथ्या घागरीवर पाणी ! जाणन वजन जेथें विरोध तेथें सम- 
| शी पर्णार | सव्यद्पाशाकडून सुवेज कालवा खणण्याची परवा- 
| नगी मिळाली खरी, पण सऱ्यदपाशा थोडाच मालक होता? हा मा 
| पय सावभोमत्वाखाठीं असल्यामुळें त्याला तुर्कस्थान. 
यी ८५ गारिने होती. शिवाय वमिलांच्या का. 
| खटपट चालव. _... गेला होता. फ्दिनादूने तुका तुल" 
त तेथेंहि कारवाई होऊन फा्दिनादूला सुलतान 
रे - "फर्मान मिठ क रां श्ट्न की योजनेस लागण 
& तयारी तर सर्व होऊन बसलेली! तिच्या पायीं खर्चहि बराच झालेला " 

गय वव गी, का ___ -__ 3 आल होकमत 
पेऊन नोव द बतालठा गेला.तेथाल क्य क 
रकाढून भांडवल जमविण्याचा ल. 


१ ट८५ट ठीं ((._५९ व हु य ऊ .. 1 भ 

ति उपज केनालू कंपनी” स्थापन होऊन र शि.) 
"सोय झाली. ९ न्सची राणी “ १ 

* शिवाय फ़रान्सची राणी २. न्स 

रून दिली 


त अनुकूल 


फाद्‌ ड 
उर ग नट हरनजर होती.तिनें जातीनें या कामीं ल& 
के. वैकेंतून याला पैसे मिळण्याची व्यवस्था क 


(७) 


तसेंच ( नेपोलिअन्‌ ) राजाच्या मार्फत तुर्कस्थानच्या सुलतानकडूनः 
सुवेज कालवा खणण्यास परवाना किंवा 'फर्मीनहि' तिनें मिळवून दिलें 

इतकी सर्व तयारी झाल्यावर फर्दिनादू इंजिप्तला परत आला, व 
भमध्य समृद्राच्या बाजूकडे पेल्यूस्‌ येथे ता. ८ एप्रिल स. १८५९ रोजीं 
रिकावाचा पहिला घाव मारून सुवेज कालवा खोद॒ण्याचा त्यानें मुहूर्त 
केला, पेल्यूसूर्चेंच पुढें “* पोर्ट सय्यद '' असें नांव सय्यदपाशाच्य़ा स्मर- 
णार्थ ठेवण्यांत आलें. काम सुरू झाल्यावर एक महिन्याच्या आंतच 
पंचवीस तीस हजार मजूर कामावर लागले. आजच्याप्रमाणे त्याकाळीं 
यांत्रिक साधनसामुग्री जय्यत नसल्यामुळें सर्व कामें मजुरांकरवींच 
करून घ्यावीं लागत. अशा प्रकारें दोन वर्षे काम चाललें होतें;इतक्यांत 
गोड्या पाण्याचा पुरवठा संपुष्टांत आला,मगनाईलू नदीपासून इस्मेलिया- 
पर्यंत गोड्या पाण्याचा एक लहानसा कालवा किंवा पाट खणून काढून 
सन १८६२ च्या अखेरीस गोड्या पाण्याचा पुरवठा करण्यांत आला 
व काम जारीनें चालूं झालें. गोड्यापाण्याचा हा कालवा आज मित्तीस 
चाळू आहे, सुवेजचा कालवा खोदून काढण्याचे काम सन १८६९सालीं 
पुरें झालें 

ता. १७नोव्हेंबर सन १८६९ हा जगाच्या इतिहासांत सोनेरी अक्ष- 
रानें लिहून ठेवण्यासारखा दिवस होता. त्या दिवशीं सुवेजचा कालवा 
जहाजांच्या वहातुकीसाठीं जाहीरपणे खुला करण्यांत आला. त्याच्या 
जाहीर अनावरणसमारंभास फ्रान्सची राणी 'यूजेन' ही मुद्दाम जातीनें 
येऊन हजर झाली होती, व या समारंभांत तिनें प्रामुख्यानें भाग घेतला 
होता. सुवेज कालवा ओलांडण्यासाठी समारंभानें जीं जहाजें निघालीं 
त्यांत अगदीं पुढील, पहिल्या जहाजांत यूजेन राणी व फदिनाद हे होते. 


(तट) 


या प्रवासाला तीन दिवस लागले. त्या दिवसापासून फदिंनादची कीर्ति 
गंगनाला मिळाली. सर्व राष्ट्रं हमहमिकेने त्याचा सन्मान करण्यास 
सरसावठीं,इंग्लंडूच्या मुख्य प्रधानानीं (हे जरी विरुद्ध होते तरी) त्याचा 
गौरव केला. व्हिक्टोरिआ राणीने त्याला के. जी. सी. एस्‌. आय. हा 
बहुमान अपण केला. फ्रान्सचे तर तो देवतच होऊन बसला. त्याला फ्रेंच 
अकेडमीच्य़ा सदस्याचा बहुमान मिळाला 
अशा भगिरथ प्रयत्नांनी तयार झालेल्या या सवेज कालव्याशीं बोट 
आल्यावर मन आनंदानं उचंत्रळे लागलें तर नवल तें कोणतें ? तशांतं 
बोट सायंकाळी आली तर विचारण्यासच नको. यावेळेची शोभा तर 
अवर्णनीयच असते.अतक्य अशा क्लुप्त्या योजन बांधन कांढलेलीं समु- 
द्वांतील खडकाळ उथळ भाग दाखविणारी तीं दीपगहें, चिरटोळीप्रमाणे 
समुद्रांत पसरलेली ती जमिनीची पट्टी तिच्यावरील ते बेठे बंगले,त्यांच्या 
सर्मावारचे ते सुंदरसे छोटेखानी बगीचे, तेथील रस्त्यांच्या कडांनीं 
लागलेल्या विजेच्या दिव्यांच्या लांबचलांब रांगा, इत्यादि प्रकार 
पाहून हा सर्व देखावा भूतलावरीलच आहे का याची शंकाच वाटे लागते 
समुद्रावराल हवाही अशा वेळीं थडगार असल्यामुळें एकंद्र हें दृश्य 
स्वर्गतुल्य वाटल्यास नवल नाहीं 
बाट एकदां संथपगें काळःयांतन हळू हळु चालू लागली म्हणजे काल- 
व्याच्या दोन्ही बाजूचे किनारे बोटीच्या इतक्रे जवळ आलेले दिसतात 
कीं बोटीवरून किनाऱ्यावर सहज उडो मारतां येईल असें वाटतें. सवेज 
काल्यांत जागोजागी एकेका फेलागावर किंवा त्याहनही जवळच तांबडे 
हिरवे मार्गदर्शक विजेचे कदाल किवा दिवे (अ्ठार्‍815 ) सव कॅनाल- 
भर लावलेले असतात. व याच्याच अनुरोधाने आगबोट अगदीं संथपणे व 


शी 


(३. 


*-/ _ ६४ 


चीमिधीभे आपला मार्ग आक्रमीत असते. कॅनॉट्मध्यें मधूनमधून कोंड्या 
राखठेल्या आढळतात; यांना लॉक्स्‌ असें म्हणतात. एक बोट जेमतेम 
जाऊं शकेल एवढ्याच रुंदीचा कॅनॉल असल्यामुळें दुसऱ्या बाजूनें किंवा 
समोरून (किंवा एकाच दिशेनें पण जलद) जाणाऱ्या बाटीस वाट देण्या- 
साठीं ही ठलौकची योजना केलेली असते. आगगाडी स्टेशनमध्ये आली 
म्हणजे दुसरीकडून येणारी गाडी टंट्फार्मला घेण्यास पहिल्या गाडास 
जसें साइडिंगूला किंवा बाजूच्या रुळांवर टाकतात तशपिकांच हा 
प्रकार असतो. विरुद्ध बाजूकडून येणाऱ्या बोटीस लाकूमध्यें धेऊन 
सरळ जाणाऱ्या बोटीस पुढें जाऊं देतात किंवा याच बोटीळा लॉकमध्यें 
घेऊन विरुद्ध बाजूच्या बोटीस वाट करून देतात. मालानें भरलेल्या 
( सावकाश चालणाऱ्या ) बोटी लॉकमध्यें घेऊन उतारूंच्या बोटी-मग 
त्या कोणत्याहि दिशेनें जाणाऱ्या असोत-पुढें जाऊं देतात. वरील प्रका- 
रच्या बोटींच्या सर्व हालचाली मार्गदर्शक अशा विजेच्या दिव्यांच्या 
मार्फत घडवन आणल्या जातात 

बोटीने कालवा आक्रमन जात असतां वाटेंत चार पांच नमूद कर- 
ण्यासारखीं ठिकाणें लागतात.विलायतेस जातांना किंवा पूवेकडून पश्र्- 
कडे जातांना सुवेज कॅनॉल येतो तोंच “तेविक ' बंदर लागतें.येथें कनाल 
कृपनीची कचेरी आहे. गेल्या महायुद्धांत धारातीथी पडलेल्या हिंदी 
सेनिकांचें येथें एक सुंद्रसें स्मारक आहे. जरा पुढें गेले कौं लगेच 'सुवेज 
लागतें.हेंच कॅनौल्चें खरें पूर्वेकडील द्वार.येथून 'अटोक ' डोंगर अगदींच 
जवळ दिसतो.याच्या पुढें बोट जरा चालून गेली कीं ती खाऱ्या पाण्याच्या 
तळ्यांत शिरते. सवेजचा कालवा या तळ्यांतच मिळता. याना “ बिटर्‌ 
लेक्स?! असें नांव आहे. येथें प्राचीन कालच्या ' परोआ कॅनॉल्चे 


(१०) 


अवशेष अजून पाहावयास मिळतात. बिटर लेक्समधन बाहेर पडल्यावर 
पुढें“: तिमसा ?' नांवाचें सरोवर 
, ( सुसरीचें तळें ) लागतें. तिमसा 
: सरोवरापुढेंच लागणारे ठिकाण 
म्हणजे ' इस्मेलिआ.' इस्मेलि- 
आचा भाग टेंकाडाचा असून 
समुद्रसपाटीपासून तो सर्वांत उंच 
म्हणजे बावन्न फूट उंचीचाआहे. 
यानंतर “ कान्तारा ? नांवाचें 
ठिकाण येतें, हें प्राचीन काला- 
पासून फार महत्त्वाचें ठिकाण 
आहे. ईजिप्त, पॅलेस्टाईन्‌ , सीरि-. 
आ, इत्यादि देशांशीं( खुण्कीनें). 
व्यापार करणाऱ्या लमाणांचा 
येथें तळच असे. येथन सुवेज 
केनालू उत्तरकडे वळतो. तेथन 
केनालूच्या कडेनेंच गोड्या 
पाण्याचा कालवा व रेल्वे रस्ता 
रि > की "ऐश हे.समान्तर गेलेले दिसतात. असें 
करत करीत साडेसत्याऐंशीं 
मल लांबीचा कालवा ओलांड- 
व शेवटीं एकदाचें ' पोर्टसग्यद 

स लागतें. पोटसय्यद्‌ हें सर्वांत 


र सुवेज कालव्याचा नकाशा. 
ण्यास बारा ते पंधरा तास लागतात 
बेदर केनालच्या पाश्रवमेकडील टोंका 


|” 


(१८) 


महच्वाचें ठिकाण आहे. हें बरेंच मोठें बंदर आहे. येथील दीपगृह १८० 
फट उंच असन त्यावरील दिंग्याचा उजेड वीस मेल पर्यंत दिसतो. हें 
सुवेज कनालूचें पश्चिमेकडील द्वार. येथेंच “ फर्दिंनाद्‌ द लेसेप्स 
चा चांगल्यांपैकीं पुतळा कॅनॉलूकडे तोंड करून उभारलेला आहे. येर्थे 
बोट बराच वेळ थांबते. 


सुवेज कॅनाठ्ची लांत्री साडेसच्याऐशीं मेल असून दोन कांठांमधील 
अंतर अथवा कॅनॉलूची रुंदी दोनशें ते सव्वातीनशें फुटांपर्यंत आहे.केनॉ- 
लची खोली अवघी तेहतीस ते चाळीस फूटच आहे, इस्मेलिआचा भाग 
टेंकडाचा असल्यामुळें या भागांत तेवढी ती बावन्न फूट भरते,केनोलूच्या 
आसमंतांतील सहाराच्या वाळवंटांत ( इजिप्त व अरबस्थान सारख्या ) 
प्रदेशांतून वाहणाऱ्या वाऱ्याबरोबर वाळूचे लोटच्या लोट वाहून इकडचे 
(वाळूचे) ढीग तिकडे केळे जातात, ही गोष्ट सर्वश्रतच आहे. अशा परि- 
स्थितीनें हा कालवा वाळूनें केव्हांच भरून निघावयाचा, परंतु तसें होऊ 
नये म्हणून सर्व कॅनॉठूवर जागोजागी लहानमोठीं वाळू काढणारी 
जहाजें ( डरेजर्स ) बाराही मास काम करीत असतात. 


इ, स. १८६९ सालीं सुवेज कॅनॉठ्‌ वाहतुकीस खुला झाल्यापासून. 
त्याचा उपयोग प्रेपर करून घेतला जात आहे. त्यांतून प्रवास करणाऱ्या 
बोटींची संख्या सारखी वाढत्या प्रमाणावरच आहे. इ. स. १८७५ सालीं. 
कॅनॉठ मधून १४९ ४बोटींनीं प्रवास केला; पुढील अवघ्या दहाव्षात ही 
संख्या अडीच पटींपेक्षां जास्त झाली. इ. स. १९२९ सालीं ही संख्या 
सहा हजारांवर गेलेली होती;व आज मित्तीस ही संख्या याहूनाहे जास्तच 
आहे. सुवेज कॅनॉल्‌ सुरूं झाल्यामुळें यूरोप व आशिआ या दोन खंडां- 


(१२९२) 


-भधील खुप्कीनें चालणारा व्यापार अजिबात बंद पडला आहे असें 
म्हणण्यास हरकत नाहीं. कॅनॉल्मधून जाणाऱ्यायेणाऱ्या प्रत्येक बोटीस 
व उतारूस कॅनॉल वापरण्याबद्दल कर किंवा पट्टी द्यावी लागते, अशा 
वाहतुकीपासून “ सुवेज कॅनॉल्‌ कंपनीस? अबकारीचें उत्पन्नहि चांगलें 
जबरें मिळतें, 

सुवेज कालवा खणून तयार करण्यास एक कोटी ऐंशीं हजार पौंड 
खच आला. यासाठीं लागणारें भांडवल मुख्यत्वेंकरून फ्रान्समध्येच 

'कैपनी काढून शेअसंच्या किंवा भागीदारीच्या पद्धतीनें उभारले होतें 
सव्यद्पाशानंहि आर्थिक मदत बरीच केली होती. मुख्य किंवा बरेंच 

मोठें भांडवल फरेंचांचें असल्यामुळें या कॅनॉल्वर फ्रेंचांचेंच आर्थिक 
वर्चस्व होतं. हिंदुस्थानशीं निकटसंबंध असल्यामुळें ह्या कॅनॉठ्च्या 
उपयोगानें बिटिशांचा अगणित फायदा झाला. पढें इ.स. १८७५ सालीं 

धोरणा ब्रिटिश मुत्सद्यांनीं इजिप्तच्या खेदिवाकडून १७६, ६०६ 
शेअर्स चाळीस लक्ष पोंडांस गुपचुप विकत घेऊन टाकले, आज 
मित्तीस सुवेज कॅनॉठ्वर राजकीय वर्चस्वाबरोबर आर्थिक स्वामित्वहि 
ब्रिटिश लोकांचेंच आहे. सुवेज कॅनॉलसारखें विलक्षण दिव्य ब्रिटिशांच्या 
ताथ्यांत असल्या कारणानें ते यूरोप, आशेया व आफ्रिका या तिन्ही 

 शेडावर आपली हुकमत गाजवून आहेत. सुवेज कालवा ब्रिटिशांच्या 
ताथ्यांत नसता तर गेल्या महायुद्धांत इंग्लंडने जी मर्दुमकी गाजविली 

क्षा त्याला गाजवतां आली असती कां नाहीं, शंकाच आहे. 


(१२) 


ब्र 
लंडन येथील टपालाची मयासुरी रेलूगाडी. 


एके सालीं डिसेंबरमध्ये नाताळच्या सुमारास आमचा मुक्काम लंडन 
येथें पडला. व त्यावेळीं तेथील टपालाचें जगड्व्याळ स्वरूप पाहावयास 
मिळालें. तारीख १५ ते २४ डिसेंबरपर्यंत सुमार आठदहा दिवसाच्या 
अवधींत “ साऊथ केन्सिग्टन्‌ '' नांवाच्या लंडनूच्या एका भागांतील 
त्याच नांवाच्या ( दुख्यम दजाच्या ) पोस्ट्‌ ऑफिसवरून केव्हांहि जा 
आगगाडीच्या मालाच्या डब्या एवढाल्या मोठमाठ्या सातआठ तरी 
मोटार लॉऱ्या किंवा वागिणी अखंडपणे टपालाचा वाहतक करतांना 
दिसावयाच्याच. हा काय प्रकार आहे हें जाणण्यासाठीं म्हणून मुद्दाम 
आम्हीं एक दिवस सदरहू पोस्ट्‌ ऑफिसवर पाहणी ठेवून चवकश॥| कैला* 
चवकशी अंतीं हॅ'“नाताळचे टपाल असें समजलें व॑ मोटारींची वाहतूंकाहे 
रात्रंदिवस चालं असल्याचें दिसून आढ दिवसाच्या उद्योगाच्या अठरा 
तासांत केव्हांहि पाहा; अशा टपालाने लादलेल्या सात आठ वागिणी 
टपालाची नेआण करतांना दिसावयाच्याच, साऊन्‌ केन्सिंग्टन्‌ सारखं 
लहानसे टपाल हपीस तें काय,पण त्यांतून बटावडा होणाऱ्या पत्रांचे डोंगर 
केवढाले! लंडनच्या एका दुय्यम दर्जाच्या किवा सत्‌ पोस्ट्‌ आफिसांत जर 
एवढी पत्रांची उलाढाल तर लेंडनूच्या अगदा मंघ्यव्ती असलेल्या स्टड , 
चेरिंगक्रास , बँक, पिकीडिली सर्कस्‌ , अक्सफड स्टीट्‌ वगरे सारख्या 
उद्योगधंद्यानें फलन गेलेल्या भागांतील टपाल-हपीसांतून काय प्रकार 
असेल ! मख्य टपाल ऑफिसमधील तर विचारच करावयास नको 

वरील प्रकार पाहून मन आश्रयाने चाकत होऊन गेल्यास काय नवल ! 


(१४) 


नाताळच्या वेळीं जरी टपालाचे एवढाले ढीगच्या ढीग,नव्हे डोंगरच्या 
डोंगर सारखे उठवावे लागत असले तरी इतर वेळीं सुद्धां लंडन्‌मध्यें 
पत्रांचे ढीग कांहीं कमी नसतात. असे पत्रांचे ढीग अथवा डोंगर वाहू, 
नेण्यांत वरील प्रकारच्या मोटार वागिणींचा, किंवा टपालाच्या खास 
९ मोटार ) गाड्यांचा कितीतरी वेळ खर्च हात असेल, किंवा मोडत असेल 
यांची वाचकांनींच कल्पना करावी. त्यांतून लंडन्‌सारख्या शहराचे 
गजबजलेले रहदारीचे रस्ते ! मोटार गाड्यांना चौकाचौकांनीं कोंपर्यां- 
कॉपऱ्यांवर थांबता थांबतां, व रहादारींतून वाट काढतां काढतां पुरेसे 
च्हावयाचें व असें करीत करीत वेळही पुष्कळ लागावयाचा. पाश्चिमात्य 
सुधारलेल्या देशांत वेळेचें महत्त्व फार ; वे त्यांतल्यात्यांत लंडन्‌ सारख्या 
उद्योगप्रधान व जगाच्या व्यापाराच्या व राजकीय उलाढालीच्या 
केंद्राच्या ठिकाणीं वेळेचें महत्त्व तर विचारण्यासच नको, तेथील 
लोकांना वेळ गमावणें कसें परवडणार ! लंडन्‌मध्यें केव्हांही व कोठेंही 
(रस्त्यावरील टपालाच्यापेटींतसुद्धां ) रपालांत पत्र टाकलें तर लंडन्‌- 
च्यालंडनूमध्यें किंवा जवळच आसपास त्याचा वटवडा साधारणपणें 
अवघ्या चार तासांत होतो. वरील प्रकारें वाहतुकीच्या पद्धतीनें एवढ्या 
थोरल्या लक्षावधी पत्रांचा बटवडा इतक्या थोडक्या वेळांत कसा होऊं 
शकत असेल याचा विचार करतां मन अगदीं गांगरूनच जातें, हासवे 
पकार काय असावा, पत्रांची नेआण, देवघेव इतक्या जलद कशी होत 
असावी वरे गोशचा मनाशींच विचार करीत असतां एके दिवशीं 
एका मित्राच्यामार्फत तेथील एका सदुगृहृस्थाकडें चहाचे आमंत्रण 
आम्हांस मिळालें, हे सद्गृहस्थ टपाल खात्यांत साधारणपणें हुद्याच्या 
अशा जागेवर होते. सुमारें पांच साडेपांच वाजतां चहापान , गप्पागोष्टी 


(१५) 


झाल्यावर वरील गृहस्थाने लंडनची टपाल वाहतुकीची मयासुरी योजना 
आम्हांस मोठ्या आनंदानें दाखविली व आंतील अनेक गोष्टी मोठ्या 
मोकळ्या मनानें आम्हांस समजावून सांगितल्या. 

आम्हीं दहा बारा निमंत्रित पाहुणे वरील सद्गृहस्थाबरोबर लिव्हर्‌- 
यू स्ट्रीट स्टेशनाला (हें रेल्वेचें स्टेशन नव्हे ) गेलों. तेथें बाहेर टपाल 
ऑफिस व आंत गेल्यावर वरील योजनेकडे खालीं जाण्यासाठीं विजेचे 
पाळणे किंवा लिफ्टस्‌ असे हाते. एका लिफ्ट्मध्यें बसून आम्ह सुमारें 
सत्तरऐशीं फूट खालीं-जमिनीच्या पोटांत-गेलों. तेथें पोहोचल्यावर 
लिफ्ट्मधन बाहेर पडलों व विजेच्या दिव्यांच्या लखलखाटानें प्रकाशित 
झालेल्या एका प्रॅट्फार्मवर गेलों.तेथें पाहतों तो एक लहानशी रेल्वेलाइंन 
टाकलेली दिसठी. आम्ही एकमेकांशीं गप्पागोष्टी करीत, रेल्वेलाईंन 
पृटफौर्म, वगेरे गोष्टी कोतुकानें पाहात होतो इतक्यांत एक छोटेखानी 
रेल्गाडी एका लहानशा बोगद्यांतून बाहेर पडून आम्ही उभे होतां त्या 
प्रॅटफार्मूला येऊन लागली. हिला फक्त तीन डबे असून इन्जिन्‌ वगरे 
कांही नव्हतें. विशेष मजेची किंवा आश्चर्य चकित करणारी गोष म्हणजे 
हिला ड्रायव्हर, गाडू वेगरे कोणीच नियन्ता नव्हता. ही विजेची गाडी ! 

हा छोटेखानी रेलूगाडी टपालखात्यानें स्वतांच्या सोईसाठीं स्वतां- 
च्या खर्चाने बांधली आहे. हिला “ पोस्ट ऑफिसू ट्ूज रेल्वे '' अथवा 
५: उपालाची भ॒यारी रेलूगाडी '' असेंच म्हणतात. ही जमिनीच्या पोटांत 
भयारांतन सुमारें सत्तर फूट खोलीवरून चालते. ही सात मेलांची मुख्य 
लाईन्‌ असन हिला आणखी लहान लहान फाटे आहेत. ही खुद्द लंडन 
शह्राच्याच खालीं संचार करते. इच्या एका टोकास “ व्हाइट चॅपेल 
व दुसऱ्या टोंकास “ पॉडेगूटन्‌ ' अशीं स्टेशनें आहेत, शिवाय मध्यंतरी 


(१६) 


लिव्हर्‌ंपूळू स्ट्रीट , पोस्ट्‌ ऑफिस्‌, माऊंट परेझंट्‌ , सॉंग ऑफिस्‌ , वेस्ट 
सेंद्रळू सॉर्ट्ग्‌ ऑफिस, वेस्ट्यू पार्सल आफिस , वेस्टर्यू लेटर्‌ ऑफिस , 
इत्यादि प्रकारच्या नांवांची निरनिराळीं स्टेशने या लाइनीवर आहेत. 
वरील नांवांवरून वाचकांच्या लक्ष्यांत आठेंच असेल कीं, सदहू स्टेशने . 
हीं ( उतारूंच्यां सोयींसाठीं नसून ) फक्त टपाल खात्याच्या सोईसाठी व 
टपाल खात्याच्याच उपयोगासाठी आहेत. या लाइनीवरून टपालाच्या 
रेट्गाड्यांची रहदारी सारखी चालूं असते. 
या गाड्या विजेच्या शक्तीवर चालतात, विशेष अंचबा वाटण्या- 
सारखी गोष्ट म्हणजे या स्वयंचलित आहेत किंवा या आपोआप 
चालतात. यानां चालविण्यास गाडू , ड्रायव्हर्‌ वगरे कोणीहि लागत 
नाहीं. यांचा वेग ताशीं तासपस्तीस मेल असतो. वर नमूद केलेल्या 
प्रत्येक स्टेशनावर टपाल वरं ऑफिसकडे आणण्यास आपोआप चाल- 
णाऱ्या किंवा स्वयेचलित लिफ्टसूची ,तसेंच टपालाची पोती अगर पिशव्या 
वरील ऑफिसमधून खालीं रेल्वे लाइनीकडे पाठाविण्यास स्क्रू सारखी 
घसरगुंडीची योजना केलेली आहे. गाडी परेटफार्मवर थांबतांच 
टपालाच्या पिशव्या गाडींतून काढून घेतात व नव्या पिशव्या गाडीत 
भरतात. सर्व पिशव्या भरून झाल्यावर विजेचें बटन दाबलें जातें व लगेच 
गाडी आपल्या मार्गाला लागते. प्रत्येक गाडीची लांबी टपाल असेल त्या 
मानानें नव्वद ते तीनशें फुटांपर्यंत असंते. या गाड्यांतून प्रत्येकी कमींतः 
कमी तीस हजार पिशव्यांची किंवा पोत्यांची उलाढाल केली जाते, 
या ठपालाच्या रेट्गाडीचे गेज-दोन रुळांमधील अंतर-दोन फुटी 
आहे. ज्या बोगद्यामधून गाडीचा संचार चालूं असतो त्या बोगयाचा 
भ्यास नऊ फूट राखलेला आहे. गाडी स्टेशन जवळ आली म्हणजे ती 


(९७) 


सात फूट व्यासाच्या बोगद्यामधून चालते. स्टेशनजवळ या बोगद्यांमध्यें 
असणारे अंतर जास्त राखले जातें, 


३. लंडन येथील टपालाची जमिनीखालील रेल्‌गाडी- 
( रेळूगाडीचा पुंट्फार्म व पुंट्रफामवरील टपालाच्या पिशव्या. ) 

प्रत्येक स्टेशनवर एकेका बाजूस दोन दोन असे रस्ते राखून,जाण्या- 
च्या दोन व येण्याच्या दोन अशाप्रमाणें लाइनी टाकलेल्या असतात. 
उद्देश असा कीं, एकानें स्टेशनवर न थांबणारी, जलद वेगानें जाणारी 
गाडी निघून जावी व दुसरीनें सावकाश चालणारी, स्टेशनावर येऊन 
थांबणारी गाडी जावी. जाणाऱ्या गाडीचे व येणाऱ्या गाडीचे असे दोन 
स्वतंत्र बोगदे असतात. वरील प्रमाणें प्रकार मुंबई ते कल्याण या रेल्वे 
रस्त्यांवर पाहावयास सांपडतो. येथें जास्त वेगानें चालणाऱ्या गाड्यांच्या 
वाहतुकीसाठी निराळे रूळ टाकलेळे असतात. या लाईनीवरून मेल, 


एक्स्प्रेस्सारख्या वेगवान गाड्या जा-ये करीत असतात. व दुसर्‍या 
वि. अ. गो. २ 


(१८) 


(रुळांच्य़ा) लाइनीवरून पॅसेंजर, लोकल गाड्या वेगेरे प्रकारच्या साव- 
काश चालणाऱ्या, कमी वेगाच्या गाड्यांचा व्यवहार चालू असतो. 

टपालाच्या रेल्गाड्यांचे सर्व व्यवहार विजेच्या सहायाने घडवून 
आणले जातात. केबिन्‌मध्यें विजेची बटने किंवा किल्ल्या ठेवलेल्या अस- 
तात, व यांच्या योगानेंच गाड्यांच्या सर्व प्रकारच्या हालचाली घडवून 
आणल्या जातात. या गाड्यांना ड्रायव्हरची ज्याप्रमाणे जरूरी लागत 
नाहीं त्याप्रमाणें सिम्लूची किंवा बावट्याची सुद्धां जरूरी नसते. उघडच 
आहे. एका स्टेशनवरून दुसऱ्या स्टेशनवर गाडी आल्याच्या, सुटल्याच्या 
वेगरे सर्व खुणा विजेच्या बटनानेंच होतात, 

: प्रत्येक गाडीला साधारणपणें तीन डबे जोडलेले असतात. अशाप्रकोरें 
प्रत्यही एकंदर नव्वद॒ डबे उपयोगांत आणले जातात. सद रेल्वे लाइनी- 
साठीं टपालखात्यास सुमारें पंधरा लक्ष पेंडांइतका खर्च आला आहे. परंतु 
कामाचा उठाव, वेळेची काटकसर व इतर एकंदर सोई इत्यादि गोष्टी 
लक्ष्यांत वेतां झाला हा खर्च कांहींच नाहीं असेंच म्हणावें लागतें. टपा- 
लाच्या रेट्गाडीची ही कल्पना व तिचा गजबजलेल्या शहराखाठीट 
संचार ह्या शास्त्रीयदृष्ट्या फार अजब गोष्टी आहेत. या रेठ्गाडीची 
योजना हें वास्तवशाख््राच्या उच्च प्रतीच्या ज्ञानाचे एक उत्तम गमक 
आहे. वेळेची काटकसर, कामाचा उठाव व उरक , रेट्गाडीचे सर्व व्यव-- 
हार अगर्दी सर्वस्वी स्वयंचलित इत्यादि गोष्टी अगदी वरच्या प्रतीस नेऊन 
या योजनेंत साधल्या असल्यामुळें ही योजना कौतुकास्पद आहे यांत 
शकाच नाहीं. | | 

या रेट्गाडीनें टपालाची जी रोजची उलाढाल केठी जाते तेवढी 


उलाढाल करण्यास मोटारींना ठंडन्‌ शहराच्या रस्त्यांवर कमीतकमी 


(१६९9' 

तेराशें मेलांचें अंतर रोजचें आक्रमावें लागलें असतें. तेराशें मेलांची ही 
रोजची धांवपळ,त्यासाठीं होणारा नाना प्रकारचा खर्च, रस्त्यांची ज्ञीज 

रस्त्याने जातां येतां पडणारी रहदारींतील भर, शहराच्या गजबजलेल्या 
रस्त्याने जा ये करतांना होणारा कालाचा अपव्यय इत्यादि कितीतरी 
गोष्टी या मयासुरी योजनेनें वांचल्या आहेत. शिवाय या कामीं आज 
ज्या शेकडों मोटारी व माणसें गुंतून राहिलीं असतीं तीं सर्व दुसरीकडे 
अंन्य कामीं उपयोगांत आणतां येतात हा केवढा फायदा बरें ? 

. टपालखात्याची ही भुयारी रेळूगाडी अजब तर खरीच; परंतु त्यांतील 
बहुतेक सर्व व्यवहार स्वयंचलित असल्याकारणानें हा प्रकार पुराणांत 
वर्णन केलेल्या मयासुराच्या अनेक अदूभुत रचनांपैकींच तर एक 
-नसेलना असेंही एकवार वाटल्याशिवाय राहवत नाहीं. या मयासुरी 
र्‍योजनेची खुद्द लंडन्‌मध्यें सुद्धां फारच थोड्यांना माहिती असावी, असा 
हा अद्भुत प्रकार समक्ष पाहाण्यास मिळाल्याबद्दल आनंद वाटून, आम- 
च्या यजमानांचे आभार मानून, मनुष्याच्या बुद्धिचातुर्याचें, कल्पकतेचे 
च करामतीचें कोतुक करीत आम्ही घरीं परतलो. ढे 


(₹०) 
:4 
लिव्हरपूल येथील मर्सा नदीखालील बोगदा. 


उद्योग-धंद्यामुळें व इतर निरनिराळ्या अनेक कारणांनीं शहराची 
वाढ झपाट्याने होत असते. अशी वाढ होऊं लागली म्हणजे शहरांतील 
वाहतुकीचे अनेक रस्ते व साधनें नित्य व्यवहारास पुरेशी पडत नाहींत. 
शहराच्या पसाऱ्याला व वाढत्यावस्तीला रस्त्यांची नुसती लांबीच वाढवून 
चालत नाहीं, तर वाहतुकीच्या सोईसाठी ते बरेच रुंदही करावे लागतात. 
वस्ती दूरदूर पांगून शहराचा व्याप वाढत गेला म्हणजे व्यापाराच्या व इतर 
उद्योगधेद्याच्या उलाढालीही वाढू लागतात व हे सर्व व्यवहार शक्‍य तित- 
क्‍या चांगल्या प्रतीच्या, कमी खर्चाच्या व सुखसोईच्या साधनांनी शक्‍य 
तितक्या कमी वेळांत घडवून आणावे लागतात. तसेंच वेळ वांचाविण्या- 
साठीं उलाढालीच्या दोन केंद्रांमधील अंतर शक्‍य तितकें कमी करण्याचे 
नानाविध उपायही अमलांत आणावे लागतात. वाहतुकीच्या साधनांची 
विपुलता,सुखसोई,वेळेची व खर्चाची काटकसर यांवर शहाराची भरमराट: 
पुष्कळच अवलंबून असते.मुंबईचेंच उदाहरण पाहा.मुंबई शहराचा विस्तार 
किती मोठा, व्याप केवढा थोरला,व्यापार-धंदा कितीतरी मोठ्या प्रमाणा 
वर, इतकें असून सुद्धां तेथील सर्व घडामोडी कशा अव्याहत सुरळीत 
चालढेल्या आहेत.मुंबईतील निरनिराळ्या व्यवसायांची केंद्रे, न्यापारा- 
च्या मुख्यमुख्य पेठा वेगरे मुंबईच्या उपनगराशीं अनेक साधन ंनींकिती- 
तरी त्वरित गांठतां येतील अशा रीतीनें संलम़ केलेलीं अथवा जोडलेठीं 
आहेत; हँ मुंबईतील घडामोडी प्रत्यक्ष पाहिल्याशीवाय व अनुभविल्या- 
शिवाय लक्ष्यांत येणार नाहीं. वेळेचा विनाकारण व्यय होऊं नये म्हणून 


९८% 


“त्वारेत किंवा वेगानें चालणाऱ्या मोटारगाड्या (टॅकूसीज्‌ ),बसेस;विजेच्या 
ट्रॅम्‌ गाड्या, विजेनें चालणाऱ्या आगगाड्या इत्यादी अनेक साधनें उप- 
योगांत आणलीं जातातच;परंतु याशिवाय दोन केंद्रांमधील अथवा जागां- 
मधील अंतरहि तोडण्याच्या अनेक युक्त्या अमलांत आणलेल्या दिसून 
येतात. मुंबईच्या वाटेवर लागणारा पारसिकचा बोगदा पुष्कळ पैसा खर्च 
करून खोदून, कल्याण व मुंबई यांमधील अंतर पांच मेलांनीं कमी केलें 

अथवा तोडलें आहे.मुंबईची एवढी अफाट वस्ती ! परंतु लांबलांबून जाणा- 

ऱ्या येणाऱ्या जलद आगगाड्या, लोकलू गाड्या, ट्रॅमू गाड्या, बसेस्‌, 
मोटारी वेगेरे वाहतुकीच्या अनेक साधनांनी मुंबईची वस्ती इकडून तिकडे 

सारखी केली जाते; असें असलें तरी वरील प्रकारचीं साधनें पुरेशी पडत 

-नाहींतच, मोटार अतिशय वेगानें हांकणे, विमानांतून उड्डाण करून 

जाणें इत्यादि प्रकार चालूंच असतात. 

पूर्वेकडील मागासलेल्या हिंदुस्थानांतील मुंबईसारख्या शहराची जर 

*ही गोष्ट तर पश्रच्मिकडील इंग्लंड्सारख्या भरभराटीच्या,व्यापार-धंद्यांनीं 

गजबजून गेलेल्या, वैभवाच्या शिखरास पोहोचलेल्या, समृद्ध अशा 
देशांतील शहराची काय स्थिति असेल याची नुसती कल्पनाच केलेली 

बरी, तेथें वाहतुकीच्या साधनांत अनेक सुधारणा, उलाढालींच्या केंद्रां- 

-मधील अंतर तोडण्याच्या नानाविध युक्त्या प्रत्यही अमलांत आणल्या 

जात असल्यास नवल तें कोणतें ! वेळेचा अपव्यय होऊं न देण्याच्या व 
उद्योगधंद्याच्या केंद्रांमधील अंतर शक्‍यतों कमी करण्याच्या अनेक 
युक्त्रांपेकींच “ लिव्हर्पूळू येथील मर्सी नदीखालील बोगदा '? ही एक 
:अजब योजना आहे. 

हा बोगदा नदीखालून पोखरून काढला म्हणून अजब आहे, किंवा 


((.२२)) 


वाहतुकीचे तें .एक उत्तम अधुनिक साधन म्हणन हा वाखाणण्या> 
सारखा आहे असें नव्हें, तर हें वास्तवशास्त्रज्ञांच्या किंवा इन्जिनिअर 
लोकांच्या अकलेचें व करामतीचें एक उत्तम द्योतक आहे. इंग्रज 
लोकांच्या धडाडीचे हें एक उत्कृ असें दृश्य आहे व वास्तवशासत्रांतील 
त्या लोकांच्या नेपुण्याचें हें एक नमुनेदार उदाहरण आ हा बोगदा 
अगद| अधुनिक, उत्तम, नमुनेदार. म्ह॑णन अजब तर खराच परंत या 
बोगद्यासारखा बोगदा आज मित्तीस तरी जगांत दुसरा नाहीं 

लिव्हरपूळू हें शहर इंग्लंडूच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असून फार 
प्राचीन कालापासून व्यापारासाठी प्रसिद्ध आहे हिंदुस्थानास तरी 
लेव्हरपूळू शहर चांगलेंच ठाऊक असणार ! परदेशांशीं व्यापार कर- 
णाऱ्या बोटी थेट लिव्हरपूळू येथील गो्यांत लाग शकतात. व यामुळें या 
शहरास व्यापारी दृष्ट्या फार महत्त्व आहे 

पुणें व भांबुर्डा यांमधून जशी मुठा नदी वाहते किंवा ना! शेक व पंच- 
वटी यांमधून जशी गादावरी नदी वाहते तशीच लिव्हरर्‍पूलू व ब्कनहेड़ 
यांमधून मसी नदी वाहते. मसी नदीचें पात्र फारच विस्तीणे आहे. सम- 
द्राच्याभरती-आहटीमुळें या नदीच्या प्रवाहांत बराच फरक पडत असतो. 
आपल्याकडाल नद्या पावसाळ्यांत जशां दुथडी भरून खळखळ करीत 
वाहात जातात तशीच ही नदी बाराहि मास दुथडी भरून खळखळ 
करोत वाहत असते. लिव्हर्‍पूळू व बर्कन्‌हेड्‌ या शहरांतील व्यवहार 
आजतागायत (व अजन सुद्धां ) मोठमोठ्या नावां ( होड्यां ) मार्फत 
चाटू अस. या नावा एवढ्या मोठ्या असतात कीं एका नावेत एकाच वेळीं 
दहापांच मोटारी, मालांनीं भरलेल्या घोड्यांच्या गाड्या किंवा खटारे 
शेंपन्नास माणसें वेगरे सहज एका खेपेस इकडन तिकडे जाऊं शकतात 


(१३) 


अशाप्रकारे होड्यांच्या किंवा बोटींच्या साहायांनें ही ने आण सतत 
चालूं असते. परंतु अशा या उलाढालीत बरीचशी अडचण व कालाचा 
अपव्यय होतो. अशी अडचण होऊं नये, व दोन शहरांमधील दळण - 
वळण, व्यापारी उलाढाली व इतर अनेक व्यवहार त्वारत व्हावे म्हणून 
एवढ्या थोरल्या नदीखालून बोगदा काढून देण्याची कल्पना तेथील 
इन्जिनिअरांच्या डोक्यांत आली. हें धाडसाचे व बिकट काम हातीं 
घेण्याचें इ. स. १९२४ सालीं मुक्रर होऊन कामास प्रत्यक्ष सुरुवात 
इ. स.१९२५ सालीं झाली. 


४. लिव्हऱपूळूच्या बाजूचें बोगद्याचें तोंड. 
हा बागदा जमिनीच्या सपाटीपासून १ १७ फुटं खालीं आहे. बोगं- 
द्याच्या माथ्यावर खडक, गोटे, वाळू व वरील माती मिळून तीसपस्तीस 
फूट जाडीचा थर असून त्यावरून मर्सी नदी दुथडी भरून खळबळ 
करीत वाहते. बोगवयाचा व्यास बाहेरील कडेला साडेशेहेचाळीस फूट 
व आंतील अंगास चव्वेचाळीस फूट आहे, लंडन येथें.टेम्स्‌ नदीखाठून 


(२४) 


असाच बोगदा खोदलेला आहे, परंतु त्याचा व्यासे तीस फुटांपेक्षा जास्त 
नाहीं. चार गाड्या एकदम भरधांव जाऊं शकतील इतका रुंद हा 
बोगदा कोरलेला आहे. पाण्याखाठून नेलेला एवढा प्रचंड बोगदा 
जगांत दुसरा नाहीं. 

बोगद्यांत शिरण्यास त्याच्या दोन्हीं तोंडांना प्रत्येकी दोन निर- 
निराळे फांटे आहेत. या फांट्यांसकट बोगद्याची एकंद्र लांबी ५०६४ 
यार्ड किंवा जवळ जवळ तीन मेल इतंकी भरते; मुख्य बोगद्याची लांबी 
३७५१ यार्ड आहे. ताशीं वीस मेल वेगानें मोटार हांकल्यास बोगदा 
पार पडण्यास साडेसहा मिनिटें लागतात. बोगद्यांतील रस्ता छत्तीस फूट 
रुंद असल्यामुळें चार गाड्या एकदम एकाच वेळीं सहज जाऊं शकतात. 
यांत सावकाश म्हणजे ताशीं वीस मेल वेगानें जाणाऱ्या गाड्यांचा मार्ग 
व जलद म्हणजे ताशीं वीस मेलांपेक्षां जास्त वेगाने जाणाऱ्या गाड्यांचा 
मार्ग असे जाणाऱ्या गाड्यांचे दोन मार्ग व तसेंच येणाऱ्या गाड्यांचे दोन 
मार्ग असे सहाजिकच चार मार्ग आहेत. बोगद्यांतून घोड्याच्या गाड्या 
किंवा खटारे व पादचारी लोक यांना जाण्यास मज्जाव आहे.बोगद्याच्या 
कामासाठी लागणारे मजूरकारागीर वैगरे लोकांसच फक्त जाण्या-. 
येण्यासाठीं बोगद्याच्या कडांनीं अगदीं लहानलहान पायरस्ते किंवा 
फूटपाथ मुद्दाम राखलेले असून त्यांना कठडेहि बसविलेले आहेत. 
बोगद्यांत जागोजागी टेठेफोन,थोक्याची । आगीची सूचना देणारी यंत्रेंहि 
बसविलेलीं असून तो अगदीं अधुनिक साधनांनी सुसज्ज ठेवलेला आहे. 
वाहतुकीस भरपूर उजेड असावा म्हणन 


शन बोगद्यांत आंतून कमानीभर 
फिकट पांढरा, किंवा क्रीम रंग दिलेला असून शिवाय कमानीस दोन्ही 


अंगांनी, वीसर्वीस फुटांवर, विजेचे दिवेहि बसावेलेले आहेत. प्रचंड व 


(२५) 


अगदीं अधुनिक साधनांनी सुसव्न अशा या बोगद्याचें काम पुरें होण्यास 
तब्बल नऊ वर्षे लागलीं. हा सुंदर बोगदा मरहूम राजे पांचवे जार्ज 
यांच्या हस्तें वाहतुकीस ता. १८ जुलई १९३७ रोजीं खुला केला. या 
बोगव्याला एकंदर ऐशीं लक्ष पौंड खर्च आला. 

इतक्या उत्तम प्रकारें बोगदा तयार करून सुसज्ज ठेवला म्हणजे 
बोगद्याचें काम संपले असें नाहीं. तीन साडेतीन मेल लांबीच्या बोगद्यां- 
तून मोटारींची जा ये होतांना जळणाऱ्या पेट्रोलूच्या व तेलाच्या धुराने 
व धळीनें बोगद्यांतील हवा दूषित हाणारच; व असें झालें म्हणजे अर्थातच 
आंतन जाणाऱ्यायेणाऱ्यास तें त्रासदायक व अपायकारक होणार! 
पुण्याहून मुंबईस जातांना वाटेंत लागणाऱ्या लहानसान बोगद्यांतून गाडी 
जाते तोंच आंतील प्रवाशांस गुदमरल्यासारखे होऊन कितीतरी त्रास 
पोहोचतो. मग दाट रहदारीच्या इतक्या लांबीच्या पह्ठयाच्या बोगद्यांतून 
प्रवास करतांना काय स्थिति होईल याची कल्पनाच केलेली बरी. अशा 
दूषित हवेपासून इजा व त्रास पोहोंच्‌ नये म्हणन ती बाहेर काढून 
नेण्याची व बाहेरील शुद्ध व स्वच्छ हवा आंत आणून सोडण्याची 
व्यवस्था उत्तम प्रकारें या बोगद्यांत केलेली आहे. 

वरील कारणांस्तव बोगद्यांत पांचसहा ठिकाणीं मोठमोठे व्हंरिलेटसू 
(हवा खेळविणारीं यंत्रें किंवा योजना) बांधून काढले आहेत. बोगद्याच्या 
बाजंनाच मोठमोठ्या इमारती बांधन त्यांत मोठमोठे पंखे बसवून ते विजे- 
च्या साहाय्यानें सतत चालूं ठेवलेले असतात. या पंख्यांच्या सहाय्यानें 
आंतील दूषित हवा ओढली जाऊन ती बोगद्याबाहेर नेऊन सोडली जाते 
व बाहेशल चांगली हवा बोगद्यांत शिरते. या योजनेंत दर मिनिटास 
साडेसत्तावीस लक्ष घनफूट शुद्ध हवा बोगद्यांत पुरविण्याची व्यवस्था 


(२६) 
केलेली आहे. नुसते व्हेन्ट्लेटर्स किंवा हवा खेळविणाऱ्या या योजना 
बांधून काढण्यासच दहा लक्ष पोंडे खर्च आला आहे. | 


५. मसी नदीखाळून नेलेल्या बोगद्याचें हश्य. 
(9. पेल तीराकडील शहर. 
व्हेन्टिळेटस्‌. ६,७. 


*. मर्सीनदी व आंतील नाव. ५, ९ 
नदीसाळून गेळेला मुख्य बोगदा. ) 


बोगदा खोडून तो अप्रतीम असा बांधून काढणेंव सर्व अ धुनिक साध- 
'नानीं सुसज्ज असा ठेवणें हें जसें जरूरीचे आहे, तसेंच किंवा त्याहूनहि 


(२७) 
जास्त तो स्वच्छ ठेवून उत्तम स्थितींत राखणें जरूरीचें किंवा महत्वाचे 
आहे. एवढा थोरला प्रचंड बोगदा, किंवा एवढी थोरली चव्वेचाळीस फूट 
व्यासाची व तीन मैल लांबीची प्रचंड नळी नेहमीं साफसूफ ठेवणें हें 
कांहीं लहानस्ान काम नाहीं. या कायासाठी खपणारे किती तरी मजरं 
कामावर ठेवावे लागणार ! अधुनिक यांत्रिक योजनांच्या आगरांत वं 
अनेक शास्त्रकलांच्या माहेरघरीं-म्हणजे खुद्द इंग्लडूमध्यें-इतक्या 
थोरल्या कामकंऱ्यांचा पसारा बाळगणें त्या लोकांना कसें आवडणार? 
त्यांनीं या कामास उपयोगीं असें एक यंत्रच तयार केलें आहे. 

बोगदा साफ करण्याचें हें येत्र एका लारीवर किंवा मोठ्याशा मोटरी-- 
वर बसविलेलें असते, यामळें हें पुढेमागे वाटेल तसें आणतांनेतां येतें.. 
याच्या वरच्या बाजूस बागवयाशीं समांतर राहील असा, व कमानीच्या. 


६. बोगदा साफ करण्याचें यंत्र. 
कोणत्याही भागास जुळेल असा, कंसवजा एक भला मोठा क्ञीनर्‌ किंवा; 
जश बसविलेला असतो. या यंत्राच्या सहायानें बोगद्याच्या कमानीवर 


श 


(शेट) 


'याण्याचा झोत मारून ती धुतां येते, व लगेच या कंसवजा भागावर बस- 
'विलेल्या ठीपकागदासारख्या टिपणानें पुसून किंवा टिपून ती कोरडीही 
करतां येते. लॉरीवर बसविलेलें हें यंत्र बोगद्याच्या या टोंकापासून त्या 
टोंकापर्यंत सहज चटकन्‌ आणतां नेतां येतें, व अशा रीतीनें बोगदा स्वच्छ 
“किंवा साफ ठेवण्याचे काम अगदीं त्वरित उरकतां येतें. 
हा बोगदा तयार करण्यास फारच पैका लागल्यामुळें तो अंशत: तरी 
भरून काढावा म्हणून यांतून जाणाऱ्या येणाऱ्या प्रत्येक मोटरीवर 
अल्पसा कर ठेवला आहे. तसेंच मोटारींतून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक 
प्रवाशाकडून अल्पशी डोईपट्टीही घेतात.एवढ्या थोरल्या विस्तीण पात्रा- 
'च्या, खळखळ करीत वाहणाऱ्या नदीखालून एवढा प्रचंड बोगंदा खोदून 


2 >> ९ अध धनि >> टी] *. 0१५ र *११ 4 
काढून ता सव अधुनिक साधनांनीं व सोईनीं सुसज्ज ठेवणें ही एक 
अजब गोष्ट नव्हे काय? 


(२९) 
४ 
विलायतेंतील ह्रारका. 


विलायतेची सफर करण्याचा सुयोग आम्हांस आला असतां आम्हीं 
लॉइडू ट्रीस्टिनो कंपनीच्या बोटीने जावयाचें ठरविलें. विलायतेस 
जाण्यास अनेक कंपन्यांच्या बोटी मुंबईहून सुटत असतात. परंतु पी. 
अँड ओ. या इंग्लिश्‌ कंपनीच्या व लॉइडू ट्रीस्टिनो या इटॉलिअन्‌ 
कंपनीच्या बोटीच लोक जास्त पसंत करतात. त्यांतल्या त्यांत इटीलिअन्‌ 
बोटीवरील सोई,त्यांच भाड्याचे दर,त्यांचा समुद्रावरील प्रवासाचा काल, 
व बोटीवरील एकंदर वातावरण या दृष्टीनें हिंदी लोकांस याच बोटी जास्त 
सोईच्या वाटतात. इटॅलिअन्‌ कंपनीची आगबोट अथीतच्‌ इटालींतील 
बंदर गांठणार ! इटाली हँंच तिचें माहेरघर. आम्ही ज्या बोटीनें गेलों ती 
: कौन्ट्‌ व्हर्डी ' नांवाची आगबोट इटालीच्या व्हॅनिस्‌ बंद्रांत जाऊन 
थांबणारी होती, आमचें समृद्रपर्यटन अथीतच मुंबई ते व्हनिस्‌ इतकेंच 
होतें. मुंबई सोडल्यापासून अकराव्या दिवशीं सायंकाळी आमची आग- 
बोट व्हेनिस्‌ बंदरांत थांबठी, व आमचा समुद्रावरील प्रवास संपून आमचे 
पाय जमिनीस लागले. 


हिंदुस्थानांतील प्रवासी प्रथमच पाश्रिमात्य देशांत गेला कीं तेथील 
सर्वच परिस्थिति निराळी पाहून गांगरून जातो. तेथील घरांची बांधणी 
रेखीव व इकडल्यापेक्षां निराळ्या प्रकारचा, तेथील लोकांची राहणी 
निराळी, तेथील लोकांचे पेहराव निराळे, रीतरिवाज निराळे, सवच 
कांहीं निराळें. वरील सर्वच प्रकार निराळे पाहून आमरचोहे मन गांगरून. 


(२०) 


गेलें असल्यास नवल तें कोणतें ! त्यांतून व्हनिस्‌ शहराचा प्रकार तर 
अगदींच विचित्र. 
आम्हांस पुराणांतील गोष्टी वाचण्याची व ऐकण्याची अगदीं लहान- 
पणापासूनच फार हास असे. अशा गोषींतच कंसाच्या त्रासास कंटाळून 
व कालयवनांशीं वेळोवेळीं कराव्या लागणाऱ्या मारामाऱ्यांचा वीट 
येऊन, आपल्या प्रजेस शत्रूचा उपसर्ग पोहोंचूं नये म्हणून, श्रीकृष्णाने 
समुद्रांत अथवा ,पाण्यांत द्वारका नांवाची सुवर्णनगरी स्थापन केली 
असें आमच्या ऐकिवांत होतें. ही नगरी पाण्यांत एका खांबावर 
उभारली होती असेंहि आम्हांस लहानपर्णा|ं सांगण्यांत आल्याचें स्मरतें. 
“एका खांबावरील द्वारका ' ही मराठींतील. म्हण प्रसिद्धच आहे. 
(द्वारका हें गांव काठेवाडांत आहे. ) द्वारका म्हणजे पाण्यांत वस- 
विढेली श्रीकृष्णाची राजधानी ! पाण्यांत शहर कसें असेल! लहानपणी 
कांहींच कल्पना चालेना व अंदाजहि करतां येईना. 

_ पाण्यांत सुवर्णनगरी स्थापन करावयाची तर ती श्रीकृष्णासारखा 
देवाचा अवतारच करूं जाणें ! असें वाटे-नव्हे मन खात्रीच देई-कीं देवी 
चमत्कार असाच असावयाचा, पुढें व्होनिस्‌ शहर पाहण्याचा सयोग 
आला व तें पाहिल्यावर मनावरचें अज्ञानाचे पटल एकद्म दूर झालेंव्होनिस 
शहर प्रत्यक्ष पाण्यांतच | पाण्यांत में मोठें शहर असूं शकतें; नव्हे, 
सुवर्णनगरी खरोखरीच असू शकते,व तीही मानवांना स्थापन करतां यते 
याबद्दल खात्रीच पटली .आम्ही द्वारकाही पाहिलेली होतीच परंतु द्वारका 
पाहून, श्रीकृष्णाने वसविलेली राजधानी, हिंदुस्थानच्या वैभवकालीं 
स्थापन केलेली सुवर्ण नगरी ती हीच का, असा प्रश्न मनांत आल्याशिवाय 
'सुहात नाहीं. तेथील देवालयखेरीज करून इतर प्रकार एकेकाळच्या 


(३१.) 


वैभवाची, संवर्णनगरींची' साक्ष कचितृच्‌ पटवितात. . देवाठिकाणीं 
असलेल्यां श्रीकृ्णाच्या-नव्हे खुद्द देवाच्या द्वारकेची अशी स्थिति! 
भगवान्‌ किसन्‌जीकी द्वारका, रुक्मिणीस प्रिय असलेली श्रीकृष्णांची 
द्वारका, कनयान द्वारका अशा मोठ्या प्रेमळ भावनेनें कितीतरी हिंदी 
दक्षिणी, गुजराथी भाविक भक्त द्वारकेस जमत असतात. परंतु द्वारकेचे 
तें वैभव त्यांस कोठें पाहावयास सांपडतें ? द्वारकेचें पूर्वीरचें वैभव असेल 
तरी कसें? हें आजच्या परिस्थितीवररून अजमावणें सुद्धां कठीण होतें. 
याच्या उलट आमच्या “' विलायतेंतील द्वारकेचा ?' म्हणजे व्हेनिस्‌चा 
प्रकार अगदींच निराळा. द्वारकेच्या मानानें हें अधुनिक दृश्य खरें 
परंत पाण्यांत स्थापलेल्या संवणनगरीची हें मनोमय साक्ष पटवितें 
व्हेनिस्‌ शहराचें चवदाव्या शतकांतील वैभव. आजमितीसही हुबेहूब 
डोळ्यांपुढे उभें राहतें 
व्होनिस्‌ बंद्रावर सायंकाळीं पाऊल टाकताच आमच्या सामानाची 
नेहमींप्रमाणेंच तपासणी होऊन आम्ही बंदराबाहेर आलों. आम्हांला 
येथें चार आठ दिवस मुक्काम करावयाचा होता. लगेच कुकूचा एजंट 
किंवा नोकर गांठला, व त्याच्या सछ्यानें एक मध्यम प्रतीचें हॉटेल गांठून 
तेथें मक्कांम करण्याचें ठरविलें, पाश्चिमात्य देशांत हॉटेल्‌ म्हणजे आपल्या- 
कडील प्रमाणें चहा, चिवडा खाण्याचें दुकान नसतें. तेथें हॉटेलमध्ये 
जेवण्याची व राहण्याची उत्तम प्रकारची-मुंबईतील सरदार ग॒हाप्रमाणे- 
सोय असंते. सामान घेऊन बंदराबाहेर येतों तों मोटारी, गाड्या, टांगे 
वगरे कोठेंच कांहीं दिसत ना. हमाल, पोर्टर्‌ , गोंडोलावाले ( होडीवाले ) 
बरीक पाठीस लागलेले. त्यांचा रागच आला. हाटेल्मध्यें जाऊन, प्रवा- 
साचा शीण घालवून, थोडीफार विश्रांती घेण्याची आम्हांस जरूरी 


(२२) 


भासत होती. त्यांत या लोकांची कटकट! मुंबईला अपोलो बंद्रावर 
तास अर्धातास समुद्रातून फेरी मारून आणण्यासाठी होडीवाले ज्या- 
प्रमाणें पाठीस लागतात,तशांतलाच हा प्रकार असावा असें आम्हांस प्रथम 
वार्ले;पण आमची चूक लवकरच आमच्या लक्ष्यांत आली. रस्त्याच्या- 
कडेला पाहतों तों लहानसा कालवा ! व त्यांत लहान लहान होडया- 
गोंडोला-भाडीं करण्यासच-ांगे, गाड्याप्रमाणें उभ्या ! पाण्याच्या 
प्रवासाचा, बोटीचा, होडीचा वगरे अगदीं कंटाळा आला होता, पण 
करणार काय ! दुसरें वाहनच नव्हतें. एका गोंडोलांत सामान टाकून 
नियोजित हाटेल्‌ गांठलें, 
व्हॅनिस्‌ हें जमिनीच्या पठारापासून अडीचर्तान मेल आंत, पाण्यांत, 
उथळ समुद्रांत बसविलेले उत्तमसें शहर आहे. ऑड्रेअटिक्‌ समुद्रांतील,,. 
इटालीचें हे एक चांगल्यापैकी बंदर आहे. हें मूळचें शहर पांचव्या शत- 
कांत हूण लोकांनीं वसविले. उथळ समुद्रातील पाण्यांत असलेली ही 
जागा निवडून काढण्यांत त्या लोकांचा ' आत्मसंरक्षण हाच मुख्य हतु 
असावा. या शिवाय दुसरा कोणताहि हेतु अथवा उद्देश असेल असें 
आम्हांस वाटत नाहीं.वस्ती करण्यास निवडून काढलेली ही जागा लाग-- 
वडीच्या-योगक्षेमाच्या-सोईची तर्‌ मुळीं नाहीं. हे स्ाराणही नाही, 
मूळ जमिनच नाहीं तर झाडें व पिकें कोठी ! पिण्यास सद्धा पाणी 
मिळण्याची मारामार! असें असून सुद्धा व्हेनिसच्या पड | 
आनि र पच्या लोकांनी स्वतांच्या 
७७४७. 'योगानें,स्वतांच्या करामतीनें,व न्यापारी धोरण बाळगून 
आपलें स्वातंत्र्य कायम रा व्हेनिस > 


१ शहराची भरभराट घडवून 

एवढेंच ऱ्य तर्‌ धो र 

5५१५७ "ह, तर आपलें आरमार वाढवून तेराव्या शतकांत 
'हानस शहराला पाश्चिमात्य देशांत र 


अग्रपूजेचा मान मिळवून दिला. 


(१२) 


तेव्हांपासून आजतागायत व्हेनिस्‌ हें ' ऑड्रेअटिकूची साम्राज्ञी ! हॅ 
बहुमानाचें पद धारण करून आहे. 

तेराव्या शतकांत खुष्कीनें व्यापार चालत असे तेव्हां व पाश्चिमात्य 
देशांत धार्मिक युद्धे ( 0:५७&१७ ) चालत असत त्यावेळीं परिस्थितीचा 
'पुरेपेर फायदा घेऊन व्हेनिसची भरभराट अत्युच्च पदास नेऊन पोहों- 
चचविली गेली. व्हेनिस्‌ची सत्ता, संपत्ति व संस्कृती चोहांकडे पसरली. 
परंतु हीच भरभराट पुढें व्हनिसूच्या ऱहासास किंवा अधःपातास कारणी- 
भूत झाली. व्हॅनिसूची भरभराट व वैभव इतर ठिकाणच्या लोकांस सहन 
'न होऊन व्हनिसूवर स्वाऱ्या होऊं लागल्या, व व्हॅनिसूच्या लोकांना 
आपल्या स्वातंत्र्यासाठी सारखें लढत राहावें लागलें. इ. स. १४५३ 
सालीं कॉन्स्टान्टिनोपलू तुर्कांच्या ताब्यांत गेल्यापासून या लढायांस तर 
'ऊतच आला. शिवाय याच सुमारास हिंदुस्थान व अमेरिका या देशांना 
केपू आफ गुड्‌ होपवरून दाचा मार्ग उपलब्ध झाल्यामुळें व्यापारी- 
दृष्ट्याहि व्हेनिसूचें महत्त्व कमी होत गेलें.पुढेंड.स. १८६६मध्यें इटालीचें 
राज्य संघटित होऊन त्यांत व्हेनिस्‌ सामिल केलें गेलें. आजमितीस 
व्हेनिस हें इटालीचें एक अव्वल दुर्जाचें बंदर होऊन बसलें आहे. 

व्हेनिस्‌ शहर हें उथळ समुद्रांतील खडकाच्या खिळ्यांवर, उंच- 
वट्यांवर अथवा जवळ जवळ असलेल्या अगदी लहान लहान अशा 
११७ बेटांवर बसलेळें आहे, पाण्यांत वर आलेले खडकाचे असे उंच- 
वटे अजूनहि कोठेंकोठें दिसतात. अशाच अनेक उंचवद्यांवर लोकांनीं 
आपापले बंगले, चर्चेस वेगरे बांधलेले आहेत. गांवांतील लहान मोठे मार्ग- 
पाण्याचे मार्ग किंवा पाण्याच्या सडका, किंवा कालवे-सुमारें दीड- 
एकशें भरतात; व हे ओलांडून जाण्यास जागोंजागीं कमानी टाकून 

वि. अ. गो. ३. 


(३४) 


पूलही बांधलेले आहेत. असे पूलसुद्धां व्हेनिस शहरांत साडेतीनशे 
पावणेचारशेंच्यावर आहेत. 


घरांतून बाहर पडण्यास दारांत येतांच कॅनॉल. गाडींत बसतों त्या- 


[14 गोंडोला 1) र 


(44 


हानिस्‌ूच प्रतीक 


1) 


(० 


>" 
|: 


छ. 


प्रमाणें रर १0 नळ क ह... 
दारातून ' गोंडोलांत ' बसून बाहेर पडावयाचे. स$ गांव पाण्यांत, 


(३५) 


त्यामुळें सवच व्यवहार अथीतच्‌ होडींतून, बोटीतून करावे लागतात... 
गोंडोला हा होडीचा प्रकार दुसरीकडे क्वचितच पाहावयास सांपडतो. 
गोंडोला हें व्हेनिसर्चे मुख्य वाहन,गोंडोलांत किंवा या होडींत दोन किंवा. 
चार लोकांना चांगली बसावयाची जागा असून, होडी चालविणारा. 
शिवाय मार्गे असतो. हा एकाच वल्ह्यानें होडी वल्हवितो व जरूर पडेल: 
तेथें बांबूची मदत घेतों. ' गोंडाला ' मोठे गुलहीशीदार सजाविलेले. 
असतात. यांत मेण्यासारखी, केबिन्‌सारखी, अंबारीसारखी वगेरे. 
नानाप्रकारे सजावट केलेली असते. टपाच्या गोंडोलांत चित्रे, तसबिरा , 
आरसे वेगरे लावून, बैठकीवर आग्रे वेगरे घालून त्या शोभिवंत केलेल्या 
असतात. गोंडोला उघडेही असतात, हें वाहन भाड्याचेंच असतें असें. 
नाहीं. आपण गाड्या, मोटारी वेंगेरें बाळगतों त्याप्रमाणें व्हेनिसमध्यें, 
गोंडोला हें वाहन ठेवतात. मालकांच्या होशीप्रमाणें यांचीहि सजावट 
केलेली असते. गोंडोला हें व्हेनिसूचें प्रतीक. बाजारांत कोठोंहे जा, 
प्रवाशास व्हेनिसूची आठवण ( 8०पए०५ं! ) म्हणन गन्‌ मेटलूचें, 
काशाचें वगेरे गोंडालाचे नमुने ( चित्रें) विकत घेण्यासाठीं दुकानदार, 
पाठीस लागतात. असें हें गोंडोलाचें महात्म आहे 

व्हानेस्‌ शहरामधून खेळत राहणाऱ्या लहानमोठ्या कालव्यांशिवायः 
शहराच्या मध्यभागांतून सिंधू , ब्रह्मपुत्रा वभेरे महानद्यांप्रमाणें असणारा; 
एक भला मोठा कालवा, इंग्रजी एस्‌ 8 या अक्षराच्या आकाराप्रमाणे: 
वळणें घेऊन गेलेला आहे. याला “ ग्रँड कॅनॉल ' असें म्हणतात. हाचः 
व्हेनिसूचा मोठा व मुख्य रस्ता अथवा राजमार्ग. याची रुंदी १३० 
ते २९० फुटांपर्यंत आहे. यांतून ' मोटार बोटीनें ' रहदारी चालूं असते.. 
मुंबईस जशींट्रॅम्‌ ,बसेस्‌ वगेरे ठराविक भाड्याची सार्वजानेक माठमोठी; 


(२६) 


चाहनें आहेत, तसेंच व्होनिस्‌मध्यें या मोटारबोटी. मुंबईच्या ट्रॅम्‌ गाडया, 
बसेस्‌ वेगरे जशा ( जमिनीवरील ) ठराविक स्टेशनपासून सुटतात, ठरा- 
विक ठिकाणीं उभ्या राहातात, तशाच या मोटारबोटीसुद्धां गडू कॅनाल 
मधून ठराविक ठिकाणाहून सुटतात, ठराविक ठिकाणीं उभ्या राहातात. 
यांचीं उभे राहण्याची ठिकाणें अथवा स्टेशनें गँड्‌ कॅनाल मध्यें जागों- 
जागीं तरफा किंवा पटफार्म टाकून केलेलीं आहेत. येथें टॅम,बसेस्‌ प्रमाणे- 
च उतारूं उतरतात व चढतात.बोटीवरील तिकीटांची व्यवस्था,कंडक्टर्‌ 
डायव्हर्‌ वेगरे सर्व टूम, बसप्रमाणेंच असतें. थोडक्यांत सांगावयाचें 
म्हणजे मोठमोठ्या सुधारलेल्या शहरांतून रस्त्यांचा, व त्यांवरून चाल- 
'णाऱ्या गाड्या,टम्‌ ,जसेस यांचा जसा उपयोग, तसाच येथें कालव्यांचा, 
व त्यांतून फिरणाऱ्या गोंडोलांचा व मोटार-बोटींचा उपयोग करतात. 

गोंडोलांत बसून किंवा मोटार बोटींनें अर्थच शहर किंवा शहराची 
एकच बाजू दिसत; दुसरी बाजू दिसत नाहीं. घरांच्या पढील अंगास जसे 
कॅनालू किंवा पाण्याचे रस्ते,तसेंच घरांच्या मागील अंगाने जमिनीवरील 
रस्ते आहेत. हे रस्ते म्हणजे लहान मोठ्या अरुंद, पण चांगल्या फरसबंदी 
गळ्या , या गळयांतून कोणत्याहि प्रकारचें वाहन जाऊं शकत नाहीं 
या गछू्यांतून चढउतार करीत पायींच चालावें लागतें. कॅनॉल ओलांड- 
खयास मधून मधून कमानी टाकून पूल केलेलें आहेत. या रस्त्यांनी 
मुलें माणसें निर्वेव हिंडत असतात, व दुकानांची, बाजाराची गर्दीही 
अतोनात असते 

व्हानसू राहरांताल अनेक सरकारी व खाजगी इमारती प्रासादतल्य 
आहेत. आम्हीं उतरलो होतों त्या हेटेलेच्या नजीकच सेंट मार्कचं 
केथेडल्‌ (प्राथना मंदीर) होतं. हें सर्व व्हेनिस शहराचे नाक समजतात 


(३७) 


हें प्रथमइ. स. १०६२ साठीं बांधलें असें सांगतात; पण सध्याचें मंदीर 


८. संट माळूंचे सुंदर कॅथेडूलू ( प्राथना मंदीर ). 
[ समोरीळ गच्योवील “ डायाना"चा पुतळा ] 
इ. स. १३११-५६ या कालांत बांधलें आहे. पाश्चिमात्य देशांतील 
अनेक चर्चेसप्रमाणें याची बांधणी दिसत नाहीं, यांत सभामंडपाप्रमाणे 
मंडप राखलेला आहे. या मंदिरावर बरेच वाटोळे घुमट आहेत. एकंदरींत 
या बांधणींत पोर्वात्य शिल्पकलची छरा उमटलेली दिसते.ही सुवर्णनगरी 
आहे हें दाखविण्याकरितांच कीं कायर आंतील अंगानें सोनेरी मुलाम्याचे 
फारच अप्रतीम काम केलेलें आहे. केथेडळच्या एका कोपऱ्यावर संद 


(३८) 

तांबड्या विटांचा उंचच उंच चौकोनी असा एक मनोरा उभारलेलां 
आहे.या मनोऱ्याची उंची२३२५फूट असून वर मोठमोठ्या चार घंटा बस- 
विलेल्या आहेत. हा मनोरा इ. स. १९०२ सालीं एकाएकीं ढांसळला, 
पण नवलाची गोष्ट कीं प्राणहानी मुळींच झाली नाहीं.पढें १९१२ सालीं 
हा जसाच्यातसाच बांधून काढला.येथंच असलेली तिसरी इमारत म्हणजे 
डोजसू 'चा राजवाडा.पूर्वी सुमारे आठव्या नवव्या शतकापासन व्हेनि- 
सूचा कारभार हांकण्यास एकादा पुढारी किंवा प्रमख नेमण्याची चाल 
असे.या पुढाऱ्यास 'डोजे किंवा ड्चक' अशी संज्ञा असे.या राजवाड्या- 
च्या कमाना सुंदर असून दालनें प्रशस्त आहेत. येथें सध्यां पदार्थसंग्र- 
हाल्य केललं आहे. राजवाड्याच्या मागील बाजला एक फरासखान्या- 
सारखा इमारत आहे. यांत पूर्वी गुन्हेगार केदी ठेवीत असत. ही इमारत 
राजवाड्याला एका कमानीच्या पुलानें जोडलेली आहे. या पुलावरून 
गुन्हेगारांना आपलें भवितव्य ऐकविण्यास राजवाड्यांत नेले जात असे 
जाताना अथोतूच दुःखाचे उसासे ते टाकीत असावे. या गोष्टीवरून या 

पुलाला “उसाशांचा पूल' (37१४० ० 9९ 15) असें नांव पडलें आहे 
सटू माकू कथेडल्पुढे एक भला मोठा, विस्तीर्ण, संगमरवरी फरशी 
कलला चोक आहे. य्रेथें लोक निर्वेध हिंडत असतात. या चौकांत 

हजारा कबुतर॑ जमा होऊन फरशीवरील धान्य टिपतांना दिसतात 
तेथील लोक मुद्दाम विकत घेऊन कजतरांना खावयास घालतात.हें दृश्य 
ाहून मुबइस मुलेश्वरीं रस्त्यांवर जमणाऱ्या कबतरांच्या घोळक्यांची 
आठवण झाल्याशिवाय राहात नाहीं. चौकाच्या बाजंनीं सुंदर कमानी 
असून आत नानाप्रकारचीं असंख्य दुकानें आहेत. येथें शिल्पकलेचे 

दर सुद्र संगमरवरी नमुने विकत मिळतात 


(३९) 

. व्हेनिस येथील कांच काम-विशेषतः हंड्या, झुंबरे, आरसे वेगेरे 
शोभेचें कांच काम-फारच अप्रतीम असतें अशी ख्याति आहे. एका 
ःुकानांतील अनेक जिनसा पाहात आम्हीं उभे राहिलों असतां, एका 
ःडुकानदारानें आमचें कांच काम पाहा तर खरें,म्हणून विनंती केली.त्याने 
आग्रह फारच केल्यामुळें नाहीं म्हणवेना. आम्हीं भीतभीतच कांच 
कारखाना पाहावयास गेलों. न जाणों, परमुठुखांत आम्हीं नवखे पाहून 
आम्हांस बाजूला नेऊन ठुब्राडावयाचे,ही भीति !एकदोन गळ्या ओलां- 
डून गेल्यावर कांचकारखाना जवळच होता. एका गट्ठींत जुनाटशा 
घराचा जिना रस्त्यावरूनच चढून वर गेलों. हाच खरा पाहेला मजला, 
एंका लहानशा खोलींत रंगींबेरंगीं कांचेचे तुकडे जागोंजागी पडलेले, व 
आंत चारदोन कामगार काम करीत असलेले दिसले.निरनिराळ्या रंगा- 
च्या कांचेचे तुकडे एकमेकांशेजारींबसवून सीनसीनरी,इमारती वेगरेच्या 
'तसंबिरीं तयार केलेल्या त्या दुकानदारानें आम्हांस दाखाविल्याव आम्हां- 
समक्ष कांचेचा (तुकडे मांडून) एक सीन तयार करूनही दाखविला. हें 
'पाहून झाल्यावर तळमजल्यांतून, नव्हे जण भुयारांतून, एका दालनांतून 
दुसऱ्या दालनांत, दुसऱ्यांतून तिसऱ्यांत, असें करीत करीत आम्ही बरेंच 
आंत शिरलॉ. इतक्यांत उजेडाच्या एका झरोक्‍्याशीं लहान मोठ्या 
कांच तयार करण्याच्या भट्ट्या व इतर साधनसामुग्री दिसूं लागली. 
'कलाकुसरीनें बनविलेलीं अधुनिक, विजेच्या दिञ्यांचीं भुंबरें वगरे माल 
'पाहून खरोखरीच आम्हीं थक्क होऊन गेलों. झुंबरांप्रमाणें टांगण्याचीं 
हिरव्यापानांचीं कांचेचीं झाडें तर इतकीं अप्रतीम हातीं कीं तशीं आज 
तागायत मोठमोठ्या राजवाड्यांतूनहि आम्हांस पाहावयास मिळालीं 
नाहींत. व्हेनिस्‌ हें कलाकोशल्याचें माहेरवर म्हणतात हें कांहीं खोटें 


(४०) 


नाहीं, अशाबद्दल आमची खात्री पटली व आम्हीं कलावंत कारागिरांचे 
कोरडे आभार मानून परत फिरलो. 
सेंट्रमार्क्‌स चौकाच्या पुढील बाजूस दोन उंच स्तेभ आहेत. एकावर 


पूळ. ) 


* लिटोरिआ पूल. 
जाणारा आगगाड़ीचा 


९ 
( सरळ 


"खाचा सिंह बसविलेला असून दुसऱ्यावर सेंटू थिओडोरचा पुतळा! ' 


(४१) 


आहे. या दोन स्तंभांमधून जाणें अशुभ समजतात. समोरच एक लाय- 
जरीची इमारत असन तिच्यावर ““डायाना? चा एक सुंदर पुतळा आहे, 

रिऑल्टो म्हणन एक व्हेनिसचा अगदीं गजजजलेला भाग आहे. हा 

होनैसचा मध्य समजला जातो. सेंट्‌ माकस्‌च्या चौकापासून रिआल्टो- 

पर्यंतचा मार्ग प्रमख व फार रहदारीचा वाटतो. शहरापासून जवळच । 
_ एका लहानशा बेटावर लीडो म्हणून एक ठिकाण आहे. तेथ लोक हवा. 

*्च्ह्ण्ण्यास जात असतात. व्हॅनिस्‌पासून इटालीच्या जमिनीच्या पठारास 
जोडणोरो'रक प्रचंड पूळ नुकतांच इ. स. १९ ३३ सालीं बांधला आहे... 
याला “ लिटोरिया ”_ळ म्हणतात. हा पादुअ। शहराकडे जाणाऱ्या 

रस्त्यास जाऊन मिळतो. हा अडीच मैल लांब असून यासाठी दोनशे 
सव्वीस कमानी टाकाव्या लागल्या आहेत. या पुलावरून ट्रॅमूगाड्या,.. 
मोटारगाड्या इ. थेट व्हॅनिस्‌ स्टेशनपर्यंत जाऊं शकतात. व्हॅनिस्‌मध्यें. 
विख्यात देशभक्त '' गौरेबाल्डी '' याचा पुतळा उभारलेला आहे. 


(४२) 
ज्र 
क्यू ये ्थाल शालिमार बगीचा. 

_ क्यू येथील शालिमार बगीचा किंवा रॉयल्‌ बोटॉनेक्‌ गार्डन्‌ , क्य॒ 
(९६: उिलंबयाट एक्चा'तया, ८७, 1,01तठा] ) हा अखिल जगांत 
अव्वल दर्जाचा बगीचा समजला जातो. ह्या बगीच्याची मूळची आंखणी 
किंवा मांडणी सुमारे पावणें दोनशें वर्षांपूर्वीची तरी आहे. लंडन्‌ नजीक 
क्यू येथें त्या काळीं ( अठराव्या शतकांत ) फ्रेडरिक, प्रिन्स्‌ ऑफ्‌ वेल्स, 
यानें प्रथम हा बगीचा थाटला. फ्रेड्िकूच्या मृत्यूनंतर त्याच्या बायकोने, 
म्हणजे इंग्लडचा राजा तिसरा जी याच्या आईनें इ.स. १७६० साठी 
हा बाग शास्त्रोक्त पद्धतीनें लावण्यास सुरुवात केली व जान्‌ स्टुअर्ट किंवा 
'तिसरा अर्लू ऑफ्‌ ब्यूट्‌ , याला त्या बागेवरोल आधेकारी नेमले.त्या वेळीं 
या बगीच्याची जागा अवधी नऊ एकर होती. इ.स. १७७२ मध्यें आई- 
च्या मृत्यूनंतर तिसऱ्या जार्ज राजानें हा बगीचा बराच वाढावेला व त्यांत 
दुसऱ्या देशांत उगवणारी बरींच झाडेंहि आणून लावलीं. इ. स. १८७४० 
सालपर्यंत हा बाग राजाच्या खाजगी मिळकतीपिकी असे; परंतु सन 
१८४० साठीं व्हिक्टोरिया राणीनें हा आपल्या खासगी मिळकतींतून 
काढून राष्ट्रास बहाल करून टाकला. सन १८७ १ साठीं प्रसिद्ध वन- 
सतिशाखज्ञ सर वुठिअम्‌ हूकर यांस त्या बागेवर प्रमुख नेमलें. सर 
वुठिअमूच्या देखरेखीखाली य़ा बागेचा बराच विस्तार झाला.आज त्याचें 
क्षेत्कळ दोनशेऐशीं एकराहूनही जास्तच आहे. अखिल जगांत शाख्रोक्त 

पद्धतीनें चालविलेला एवढा मोठा बगीचा आजमितीस दुसरा नाहीं. 
अलीकडे लंडनचा विस्तार बराच वाढल्यामुळें हा बाग आतां लेड- 


(४३) 


नूच्या उपनगरांतच मोडतो. हा क्यू येथें टेम्स्‌ नदीच्या कांठीं आहे. याला 
नर्दीच्या अंगाला तीन व विरुद्ध अंगाला हमरस्त्यावर तीन असे सहा द्र- 
वाजे आहेत. रस्त्यावरील दरवाज्यांपेकी एकास “ क्य॒ दरवाजा ? 
एकास “ व्हिक्टोरिआ दरवाजा '' व एकास “ सिंह दरवाजा '' अशीं 
नांवें आहेत. सिंहृ दरवाज्यावर दोन्ही बाजुंना मोठमोठे दगडी सिंह बस- 
विले आहेत. या बागेला लंडनूच्या कोणत्याहि भागापासून बसून, टॅमूनें, 
किंवा आगगाडीने, तसंच टेम्स्‌ नदींतून नावेनेंहि जातां येतें. 

. प्राचीन काळीं हा बगीचा राजघराण्याच्या मालकीचा होता हें वर 


स र जन क्यू पॅलेस. » ९५ 
सांगितलेंच आहे. अथीतच्‌ त्य़ा काळच्या राजपुरुषांनीं आपल्या सुख- 


(४४) 


सोईसाठीं किंवा ऐबआरामासाठी निरानेराळ्या इमारती त्यांत बांधलेल्या 
असणारच.अशाचपेकीं एक इमारत किंवा बंगला, मळचा इ. स १६३१ 
सालीं बांधलेला,या बागेत अजून जतन करून ठेवलेला आहे. यास 'क्य॒ 
पॅलेस्‌' असें म्हणतात. इतिहास प्रसिद्ध एलिज्ञाबेथ राणी राज्य करीत 
असतां तिचा डडूले किंवा अर्लू ऑफ्‌ लीस्टर्‌ म्हणन एक परम मित्र असे. . 
त्याची या बंगल्याच्या जागीं एक गोशाळा (१४५४ ४००5७ ) होती. ती 
पाडून तिच्या जोत्यावरच हा बंगला बांधलेला आहे. इ. स. १७८ १ मध्यें 
तिसऱ्या जॉर्ज राजानें ही मिळकत विकत वेतली,व तेथें राजघराण्यांतील 
मंडळी चेनीखातर मधूनमधून जाऊन राहूं लागली. इ.स. १८१९ साठीं 
चवथ्या विल्यमू राजाची आई येथेंच वारली. राजज्योतिषी बॅडळे यानें 
त्यावेळीं खगोल शास्त्रांत दोन विख्यात शोध लावले होते, त्याचें स्मारक 
म्हून या बगल्यापुढाल हिरवळीवर सध्यां जें सर्याच्या छायेचें घड्याळ 
(8पपतेंश्ा) दिसतें तें चवथ्या वुलिअम्‌ राजानें इ.स. १७७५ मध्यें बस-- 


विलेलें आहे. 
टेम्स्‌ नदीच्या 
बाजूकडील . 
“आइलुवर्थ 
फेरी गेट? द्र- 
वाज्याजवळ. 
एक झोंपडीव- 
जा घर लागतें. 
हिला“राणीची 
११. राणीची पर्णकुटी, पर्णकुटी 


(४५) 


असें म्हणतात. ही खरोखरच गवताच्या छपराची झोंपडी एक ऐति- 
हासिक स्मारक म्हणन मुद्दाम जतन केलेली आहे. ही तिसरा जॉर्ज व 
त्याची राणी शालंट यांनीं उन्हाळ्याच्या दिवसांत चहा घेत बसण्यास 
निवांऱ्याची जागा असावी म्हणन इ. स. १७६० सालीं बांधली होती 
व्हिक्टोरिआ राणीनें हा बाग जेव्हां राष्ट्रास बहाल केला त्यावेळीं ही 
प्राणप्रासिद्ध पर्णकुटी जशीच्या तशीच जतन करुन ठेवण्याची एक अट 
घालुन ठेवली होती. त्या अन्वये जतन करून ठेवलेली ही झोपडी आज 
प्रत्यक प्रक्षकास थोरांच्या विचित्र गोष्टी म्हणून पाहावयास मिळते 

एवढा थोरला अडीचशें पावणे तीनशें एकरांचा बगीचा, त्यांत अनेक 
वनस्पती लावलेल्या व संग्रह केलेल्या असणारच; व त्याप्रमाणें त्या 
आहितही.यांत शोभेचे बाग,वाटिका,मोठ्या झाडांचे-फुलझाडांचे ताटवे, 
वेलीचे मांडव, फुलझाडे, फळझाडें,शोभेचीं झाडें,उपयुक्त वनस्पती,तळीं, 
कारंजीं, उद्यानग॒हें, शीतगृहे इ. नाना प्रकार आहेतच. परतु याशिवाय 
अनेक इमारतीहि महत्त्वाच्या कामासाठीं व अजबखान्यासाठीं मुद्दाम 
बांधलेल्या किंवा राखन ठेवलेल्या आहेत. यांतील चार इमारती मुख्यतः 
अजबखाना किंवा वनस्पतिसंग्रहालय म्हणन वापरण्यांत आहेत. यांत 
केवळ वनस्पतिसंग्रहूच आहे असें नसून यांत वनस्पतिजन्य अशा अनेक 
महत्त्वाच्या पदार्थांची प्रात्यक्षिकेंहि ठेवठेलीं आढळतात. यावरून या 
इमारतींचें संग्रहालयाप्रमाणें शेक्षणिक महत्त्वही फार आहे. 

वरील चार इमल्यांपेकीं एकांत जगांत निपजणाऱ्या सर्व द्विदल बियां- 
च्या वनस्पतींचा संग्रह करून ठेवलेला आहे.यांतच रबर,सिंकोना (ज्या- 
पासून कोयनेल्‌ काढतात ), वेगेरेस!रख्या वनस्पतींचा व तज्जन्य वस्तूंचा 
संग्रहही पाहावयास सांपडतो. दुसऱ्या इमारतीत सवे एकदल बियांच्या 


(४६) 


वनस्पतींचा संग्रह केलेला आहे. आफ्रिकेतील गवतांचे व वेतांचे नमने व 
त्याच्या तंतूपासून तयार केलेल्या अनेक उपयक्त वस्तूंची प्रात्यक्षिके, 


१२. बगीच्याचा देखावा व अजबखाना, 


वत्कले इ.अनेक गोष्टी या अजबखान्यांत पाहावयास मिळतात, तिस-या 
इमारतींत निरानेराळ्या राष्ट्रांत उत्पन्न होणाऱ्या लांकडांचे नमुने ठेवलेले 


(४०७) 


आढळतात.यांतच पूर्वी जगप्रसिद्ध असलेल्या हिंदुस्थानांतील निळीच्या 
लागवडीची प्रात्यक्षिके करून ठेविलेलीं आहेत. तसेंच लांकडांवरील 
कोरीव कामांचे उत्तम उत्तम नमुने, व अनेक वनस्पतींचा संग्रहही यांत 
आहे.चवशथ्या इमारतींत त्रिटिश मुलुखांतील जंगलांतील वनस्पतींचे नमुने 
व निरानराळ्या पदार्थांची अथवा वस्तंचीं प्रात्यक्षिके ठेवलेलीं आहेत. 
जपानी वेशीचा एक नमना म्हणन एक भला मोठा लांकडी पंगोडा 
उभारलेला आहे.हा इ.स. १७६ १-६३ सालांत बांधला असें सांगतात, 
लांकडांवरील सुंदर कोरीव कामाचें हें एक उत्तम दृश्य आहे. वरील 
अनेक गोष्टींशिवाय चित्रकलेचे सुंदर नमुनेहि या अजबखान्यांत ठेवलेले. 
पाहावयास मिळतात, 

वर अगदीं थोडक्यांत वर्णन केलेलीं संग्रहालये किंवा अजबखाने जसे 
नमन्यांनीं व प्रात्यक्षिकांनीं भरलेले व माहितीनें उपयुक्त आहेत तसेंच 
किंवा त्याहनहि अधिक महत्त्वाची अशीं अनेक उद्यान-ग॒हेँ ( 71571 
प०्प5&) पाहाण्यासारखीं असून तीं बागेच्या आवारांत सर्वत्र पसरलेली. 
आहेत. आम्हांस क्यू बगीचा पाहण्याचा योग फक्त तीनचार वेळांच 
आला, व त्यावेळीं फक्त आठदहाच उद्यानग॒हें नीटपणें पाहातां आलीं. 
प्रत्येक उद्यानगह म्हणजे सजीव वनस्पतींनी थाटलेलें मंदीर. एकेका. 
उद्यानगहांत विशिष्ट प्रकारच्या वनस्पती असणारच ! पण त्यांत 
विविधता तरी किती ! एकाच जातीच्या वनस्पती पण अनेक रंगाची फुलें 
धारण करणाऱ्या, कांहीं वनस्पती ओळखीच्या तर त्याच जातीच्या 
अनेक वनस्पती अगदीं गेरमाहितीच्या. वनस्पतींच्या नेस गिंक गरजां- 
प्रमाणें त्यांच्यासाठी प्रत्येक उद्यानगृहांतून तशाच प्रकारची परिस्थिति 
निर्माण करून निसर्गाची हुबेहुब नकल केलेली. अशीं दोन चार उद्यान- 


(४८) 


हें पाहून आल्यावर विश्वामित्रानें प्रतिसृट्ि निर्माण केली होती असें 
सांगतात, ती अशीच तर नव्हती असेंहि वाटल्याशिवाय राहात नाहीं. 
अंत्येक उद्यानग॒ह म्हणजे सजीव वनस्पतींचा नुसताच संग्रह नसून तें 
मानवाच्या चातुयीचें एक उत्तम हृश्य व वनस्पतीच्या ज्ञानभांडाराचें एक 
छोटेखानी प्रदरीनच होय. | | 
रस्त्याकडील कोणत्याही द्वारांतून बगीच्यांत शिरतांच हीं “उद्यान- 
गहें '' सथ बगीच्यांभर विखुरलेली दिसूं लागतात. यांत कांहीं शीतगृहे 
त्तर कांहीं उष्णग॒हें आहेत. प्रत्येक गृहांत आंतील परिस्थितीची यथातथ्य 
त्जाणीव किंवा कल्पना येण्यास उष्णमान मापकें ( 111९1० शश') 
व तशींच इतर उपकरणें बसविलेली आहेत. शीतगृहांत पाणी खेळवून, 
तळीं, डबकीं, होद वगरे बांधून आंतील हवामान दमसर थेड राखलेले 
असतें. उष्णग॒हांतील हवामान त्याच्या उलट कोरडे, शुष्क, परिस्थिति 
कोरडी, खडकाळ अशी मुद्दाम तयार केलेली आहे. फन किंवा नेच्यांचीं 
झाडें, पाम, वेगरेंसाठीं शीतगृहे तयार केलेलीं आपल्याकडे अनेक बा्गां- 
तून पाहावयास सांपडतात. येथें उग्णग॒हांची जरूरच नसते; परंतु इग्लंड 
देश थंड असल्यामुळें, उष्ण कटिबंधांतील वनस्पतींना योग्य ती परिस्थिति 
देण्यास उष्ण तयार करणें तेथें जरूर असतें. अशा प्रकारचें उद्यान- 
हे असल तर कर्स, आंतील वनस्पती जगत असतील तरी कशा 
प्रकारची जिज्ञासा प्रेक्षकांस सहाजिक होणारच. आंत जाऊन पाहा 
आता प्रकार फारच चित्ताकर्षक असलेला आढळून येतो. य़ा गृहांत 
सनत मरूज़ वनस्पती ( 4९५४५९ ) दिसतात हें सांगणें नकोच. यांत 
अगदीं लहान लहान गेंदांप्रमाणें अथवा चेंडूपमाणें दिसणाऱ्या काँठेरी 
निवडुंगापासून, अगदीं चिमुकल्या इंच दोन इंचच वाढणाऱ्या निवडुंगा- 


वगेरे 
वेंतों 


(४९) 


सारख्या वनस्पतींपासून तों आपल्याकडे मुबलक व॑ अनिर्बंध उगवणोऱ्या 
व वाढणाऱ्या फड्या निवडुंगापर्यत, वीसं वीस फूट उंच होणाऱ्या त्रिधारी; 


१३. मरुजे वनस्पतींचे उद्यानग्रृह-. _ . 


पंचधारी, अनेकधारी निवडुंगापर्यंत, अनेक प्रकारच्या मरुज वनस्पती 
वि. अ. गो. ४ 


(५०) 


लावलेल्या व त्या चांगल्या वाढत असलेल्या दिसतात. मनुष्यप्राण्यांची 
सुद्धां आपण काळजी घेत नाहीं इतकी या वनस्पतींची बरदास्त राखली 
जाते. ज्या खडकाळ परिस्थितींत जें झाड उगवणारे, ती परिस्थिति तेथें 
मुद्दाम निर्माण केलेली. कांहीं झाडांभोंवतीं तांबूस रंगाचे खडक, लहान 
मोठे दगड, कांहींच्या भोंवतीं काळ्या रंगाचे दगड त्या त्या देशांतून 
मुद्दाम आणून ठेवलेले आहेत. कांहींना मोठमोठ्या दगडाथोंड्यांचा 
आश्रय, तर कांहींच्या भोंवतीं बारीक बारीक गोट्या खड्यांचा परिवार 
दिलेला आहे. हें सर्व पाहून असें वाटू लागतें कीं, हा भाग दक्षिण महा- 
राष्ट्रांतील डोंगरपठाराचाच तर नव्हे ! 

. दुसऱ्या एका उद्यानगृहांत आंत शिरल्याबरोबर तेथील सुगंधाने मन 
अगदीं उल्हसित होऊन जातें. या गृहांतील हवामान दमसर सर्द असून 
हें सर्व आमरें किंवा ऑकिंड्सूनीं भरून गेलेलें दिसतें. यांतील कांहीं वन- 
स्पती कुंड्यांत, कांहीं झोल्यांत, कांहीं दुसऱ्या वनस्पतीवर तर कांहीं 
'निजीव लांकडावर लटकलेल्या दिसतात. कांहींना सुंदर सुंदर व सुवा- 
'सिक,चित्रविचित्र आकाराची फुलें आलेठीं सांपडतात.या गृहांत कमींत 
'कमी दीड दोन हजार आमरें असावींत.तिसऱ्या एका उद्यानगृहांत;चाय- 
पात, अळू इ. जातीच्याच ( 370१5) सर्व वनस्पती राखलेल्या आहेत. 
हें अळूच्या जातीच्या वनस्पतीसाठींच राखलेले उद्यानगह आहे. पाम्‌ 
हाऊस (17५१५५ 1०१5०) किंवा ताडवृक्षासाठी बांधलेल्या उद्यानगृहाचा 
देखावा तर अवर्णनीयच. हें सर्वांत मोठें उंच असं बांधलेलें उद्यानगृह 
आहे. यांत बांबूसारखी गगनचंबित झाडें लावलेली असल्यामुळें या 
गहाची उंची किती असेल याची सहज कल्पना येईल. या गुहांत खालीं 
तज्ञमिनीवरून चालून सर्व वनस्पती यथासांग पाहातां येतातच; परंतु 


(पह) 


शेंपाऊणशें फूट उंचीवरूनसुद्धां हीं डेच उंच झाडें नीटपणें पाहातां यावीं 
म्हणून मुद्दाम लोखंडी जिने करून सर्व उद्यानगुहाच्या आंतील अंगानें 
जाण्यायेण्यापुरता लोखंडाचा सज्जा बांधून काढलेला आहे. या सज्ज्या- 


११ २७ 


१४. ताड वनस्पतींचे उद्यानगृह.... 


वरून सर्व प्रेक्षक हिंडून हीं झाडें पाहातात व एवढाले वृक्ष पाहून त्यांना 


(५२) 


मजाहि वाटते. या उद्यानग॒हांत त्याच्या नांवाला सार्थक असा पाम 


जातीच्या वृक्षांचा बराच 


च मोठा संग्रह आहे. य़ांत महाराष्ट्रीयांच्या ओळ- 


(वह) 


खीचे शिंदी, वड, बांबू , केवडा, केतकी इ. अनेक वक्ष व वनस्पती 
याहावयास सांपडतात.शिवाय यांत आंबा,नागवेल (विड्यांच्या पानांचा 
वेल ), केळी इत्यादि झाडेंहि लावलेलीं आढळतात. आम्हांस एकदां तर 
त्यांत नुकतींच हिंदुस्थानांतून आलेली पुण्याच्या ( वाल्ह्याचीं ) केळीची 
रोपें लावलेठीं पाहाण्याचा सुयोग आला होता. या गहांतही तीं येथील 
'प्रमाणेंच चांगलीं वाढत होतीं; 
एका घरांत,तळ्यांत उगवणारी पोसरें,कमळें इ.लावलेलीं सांपडतात. 
यांतच एक तळें मुद्दाम करून त्यांत अमेझान्‌ नदीच्या तीराचे व्हिक्टो- 
रिआ रिजिआ (7००१० 3९४8) नांवाचें कमळाच्या जातीचें राक्षसी 
कमळ लावलेलें आहे. आम्हांस हें तेथें प्रथमच पाहावयास मिळालें. 
हें कमळ फारच मोठें अथवा राक्षसी असतें. याचें पाण्यावर तरंगणारे पान 
-साधारणपणें सात फूट व्यासाचें असतें व या पानाच्या कडा थाळीच्या 
'कडांप्रमाणें वर आलेल्या असतात. या कडाही चार साडेचार इंच उंच 
असतात. या कमळाच्या फुलाचा व्यास तें उमलल्यावर एक फुटाइतका 
असतो, हें फूल प्रथम पांढेरें असून सुवासिक असतें.जसजसे दिवस जातील 
“तसतसा फुलाच्या रंगांत फरक पडत जातो.पानाचा व्यास मोठा असला 
'तरी तें तितकेंच टणक असतें.पाण्यावर पसरलेले असल्यामुळें हें एकालहा- 
*नशा वाटोळ्या डोणीप्रमाणें दिसतें. यावर मूल ठेवलें तर तें त्यास पाण्या- 
वर सहज तरंगवून ठेवूं शकतें. याची वाढ द्र वर्षी बिया लावन करतांत 
हक्‍टोरेआ रोजेआ हें राक्षसा कमळ अठीकडे मुंबईत राणीच्या बागेत 
'लावलेलें पाहावयास सांपडतें. एका उद्यानगृह्ांत अनेक प्रकारच्या मांस- 
भक्षक वनस्पतींचा संग्रह पाहावयास सांपडतो. आणखी एंकांत अल्पाईन्‌ 
"वनस्पतींचा फारच सुंदर संग्रह आहे, 


(५४) 


वरील अनेक उद्यानगृहांत दूर देशच्य़ा वनस्पती आणून लावतात कः 


१६. एक उद्यानगृह. 


त्या जगवून त्यांची यग्य प्रकारे निगा राखतात हें तर खरेच: पण त्या- 
हूनही अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांपासून शास्त्रोक्त पद्धतीनें बीं- 


(५५) 


बियाणें मिळवून,कलमें वेगरे बांधून नवीन नवीन वनस्पती,नवीन नवीन 
प्रकारचीं फुलें फळें प्रसवणारीं झाडेंझुडुपें व नवीन नवीन जाती निर्माण' 
करण्याचे मानवी कलाकोशल्याचे, चातुर्याचे, व अकलेचे अनेक खेळ 
त्या त्या शाखत्रांतील तज्ज्ञांकडून तेथें खेळले जात असतात. 

आतांपर्यंत क्यू बगीच्याचा थोडासा पूर्वेतिहास, तेथील अजब- 
खान्य़ांची थोडी फार माहिती व तेथील अनेक उद्यानगहांची थोडी फार 
कल्पना वाचकांस देण्याचा वर प्रयत्न केला.बगीच्याचें वर्णन ययावयाचेंच' 
आहे. परंतु हें नुसत्या वनस्पतिशास्त्रज्ञास, नुसत्या बागाइतीतज्ज्ञास, 
नुसत्या निसर्गशासत्रज्ञास किंवा निरीक्षकासहि देतां येणें शक्‍य नाहीं. 
या बगीच्याचें यथातथ्य वर्णन द्यावयाचें तर तें देणारास वरील अनेक 
शास्त्रांची माहिती तर पाहिजेच, पण शिवाय तो कवि व कादेबरीकार 
असला तरच तो तं योग्यसें वर्णन करूं शकेल. आमच्यासारख्यास या 
बगीच्याचें वर्णन योग्यसें कसें करतां येणार ! तरी वाचकांस बगीच्याचा. 
थोडी तरी कल्पना यावी या हेतूनें पुढील मजकूर अगंदीं अल्पशा 
प्रमाणांत यथामति देण्याचा प्रयत्न केला आहें 

क्य बगीच्याचा एकंदर देखावा व तेथील सृटिसोंदर्य जून, जुलइ, 
ऑगस्ट या उन्हाळ्याच्या महिन्यांत उत्तम प्रकारें अनुभवण्यास 
सांपडतें.इतर वेळीं बाग चांगली नसते असें नाहीं,परंतु या तीन महिन्यांत 
तिचें सोंदुर्य फारच बहारीचें असते. जिकडे तिकडे हिरवळ बाराही मास 
असते. परतु या दिवसांत फुलांचा बहर आलेला असतो. बगीच्यांत 
जागोजागीं उत्तम उत्तम फुलांच्या ग॒च्छांनीं भरलेले तारेच्या ताटवे, 
झुपकेच्या झुपके जिकडे तिकडे पसरलेले दिसतात. अशामळें बागेत 
कोठेही हिंडणे फारच आल्हादकारक असतें 


(५६) 


,. .रोडोडेन्डॉनचीं गुलाबासारख्या तांबड्या पांढऱ्या गेंदासारख्या 
फुलांनी भरलेलीं,इकडील लिंबाच्या झाडाएवढीं ,लहानखुरीं झाडें मनास 
फारच आल्हाद देतात. मांडवावर सोडलेल्या गुलाबाच्या वेली आपल्या 
फुलांनीं मांडव अगदीं झांकून टाकतात, फुलें इतकीं हगटलेलीं असतात 
कौ हों कृत्रिम फुलें करून मुद्दाम बसविलेली आहेत कीं काय असेंहि 
क्षणभर वाटूं लागतें. कॅमेलिआजूच्य़ा व अज्ञेलिआजच्या ताठव्यांची 
डोळ्यांना मेजवानीच जणूंवाटते,त्याचप्रमाणे यांच्या भरग] फुलाऱ्यान 
फुललेल्या ताटव्यांमधून जात असतां आपण राजंवेभवच भोगीत आहां 
कीं काय असा क्षणभर भास होतो, असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार 
नाहीं. जागोजागी लहान मोठे होद , त्यांत शोभेशीं कारंजी सोडलेली ! 
सर्वच देखावा अत्यत नयनमनोहर असा असतो. 


. बागेच्या बाजूला जावें तों तेथें निराळ्याच प्रकारचा बगीचा लाव- 
ठेला दिसतो. तेथें लहान लहान वाळूचे ढीग, छोटे छोटे दगडाचे गट, 
मधून मधून पाणी हळूंहळूं झुळझुळ वाहात असलेलें असें दिसठें म्हणजे 
हा निसर्गाचा काय खेळ आहे हें पाहाण्यास जवळ जविसे वाटतें. 
जवळ जाऊन पाहावें तों ते 


थेंहि अशा परिस्थितींत आनंदानें उगवून 
येणाऱ्या चित्रविचित्र तांबूस 


» हिर्या, निळ्या वगेरे निरानेराळ्या 
रंगाच्या अगदीं चिमुकल्या वनस्पती उगवून आलेल्या अथवा लाव- 
लेल्या दिसतात. बगीच्याचा हा प्रकार मोठा रमणीय वाटतो. हा 
अगदीं आधुनिक प्रकार आहे, यास खडकाळीवरील बगीचा ( १००: 
की असें म्हणतात. यांत विविधता ; देदयेगमता, चित्रविचित्रपणा 
इत्यादि अनेक प्रकार बागाइतीतज्ज्ञांना त्यांच्या कोशल्यानें साधतां 


(५७) 


येतात. वरील अनेक गणांनीं बगीच्याचा हा नवा प्रकार लोकांना 
अलीकडे फारच आवडं लागला आहे 

अशा प्रकारच्या सुंद्रशा बगीच्यांतून हिंडत असतां वेळ केव्हांच 
निघून जातो,डोळ्यांची व मनाची तृप्ति अशी होतच नाहीं.हें पाहावें कां तें 
पहावें असें होऊन जातें.वंनस्पतींबद्दलच्या नानाविध माहितीनें व दृश्या- 
नीं मन गोंधळून गेलेलें असलें तरी उल्हासेत असल्यानें वेळेच्या अभावीं 
आणखी पाहावयास व बगीच्यांत जास्त वेळ रमावयास सांपडलें नाहीं 
म्हणून जरासे खट्टू होऊन किंवा पुन्हां आणखी केव्हां येऊन पाहूं असें 
चाटून या बगीच्याबाहेर पडावें लागतें. 
> हाक्‍्य्‌ येथील शालिमार बगीचा सर्व जगांत अव्वल दर्जाचा आहे हें 
प्रथमच सांगितलें आहे. यांत ( सजीव व निर्जीव ) वनस्पतींचा संग्रह 
फारच मोठा आहे. यांत निरनिराळ्या वनस्पतींच्या नमुन्यांची संख्या 
चाळीस लक्षांवर आहे. हे सर्व नमुन एका स्वतंत्र इमारतींत किंवा संग्रहा- 
लयांत (घ्11ए0) ठेवलेले आहेत, येथें हा एवढा थोरला संग्रह आहे 
यांत मोठेसें महत्तव आहे असं नाहीं. परंतु जगांत कोठेंहि वाढणारी किंवा 
सांपडणारी प्रत्येक वनस्पति येथें संग्रही केळेली आहे. असा वनस्पतींचा 
संग्रह जगांत दुसरीकडे कोठेंही नाहीं. यांतच या बगीच्याचें वेभव आहे. 

येथें वनस्पतिशास्त्रांतील अनेक महच्वाच्या गोष्टींचे संशोधन चाल- 
लेले असतें. वनस्पतिशास्त्राच्या निरनिराळ्या शाखेंतील निष्णात किंवा 
तज्ज्ञ अधिकारी येथें काम करण्यांत गढून गेलेले असतात. 

येथें वनस्पतींच्या ज[ती-उपजाती ठरवून त्यांचें वगीकरण करण्याचें 
काम मुख्यत्वेकरून चालूं असतें. जगांतील अनेक राष्ट्रांतून ( किंवा 
भागांतून ) वनस्पती पडताळून पाहाण्यास, व त्यांची जातगोत योग्य 


(५८) 


प्रकारें ठरवून घेण्यास हजारों वनस्पती प्रत्यही या संग्रहालयांत येत 
असतात. वनस्पतींच्या बाबतींतील हा धरमकांटाच म्हणावयाचा ?' 
या[शवाय नवीन नवीन,निरनिराळ्या वनस्पतींचे नामाभिधान ठराविणें 
त्यांचीवगवारी करणें, वनस्पतींच्या विस्ताराबाबत, त्यांच्या उपयोगा> 
बाबत वगेरे अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा उहापाह तज्ज्ञांत चाळं असतो 
जगांतलि सर्व पुढारलेल्या राष्टांतील नामांकित विद्वान्‌,जाडेजाडे व्यासं- 
गिक विद्यार्थी, निरनिराळ्या देशचे अधिकृत तज्ज्ञ, हमेश येथें येऊन 
आपला ज्ञानलालसा तृप्त करून घेत असतात. क्य येथील या शालिमार 
बगीच्याचा असा महिमा असल्यामुळं, मुसलमानांस जसें मक्का, हिंदूंना 
जस काशा-रामवर तसंच वनस्पतिशास्त्रज्ञांस क्य॒ बगीचा हा ज्ञान- 
देवतेचे आद्यमंदीर वाटत असल्यास नवल तें कोणतें ? 


ह्‌ 
विलायतेंतील पनामा. 


बालपणीं मुलांना गोष्टी ऐकण्याची फार होस व चटक असते.त्यांतन 
पुराणांतील रामरावणाच्या,कोरवपांडवांच्या तसेंच इतिहासांतील अक- 
बर-शिवाजीच्या, गोष्टी ऐकण्यास मिळाल्या म्हणजे तर विचारण्यासच 
नको. मुलांचे मन अशा गोषटीनें अगदीं रमन जातें. या गोष्टींत धार्मिक, 
नेतिक,शौर्याच्या वगेरे भावना प्रदीप्त तर होतातच, परंतु यांना शैक्षणि- 
काह महत्तव असते.तं बालपणीं कसे लक्व्यांत येणार ! अशाच पराणांतील 


गोष्टी ऐकत असतां सगराच्या मुलांनीं गंगानदी हिमालयावरून खाठी 


७५७४६.) 


उतरत आली असतां तिला समुद्राला नेऊन मिडविण्याचा फार अचाट: 
प्रयत्न केला. यांत सगराचे शंभर पुत्र ( सागर ) कामास आले वः 
शेवटीं '* भगिरथ ? नांवाच्या मुलानें हा प्रयत्न तडीस नेऊन गंगानदी 
सागरास मिळविली. अशी एक मोठी रम्य कथा आमच्य़ा ऐकण्यांत. 
आली. लहानपणीं वाटे,केवढा अवाढव्य व अचाट प्रयत्न हा? अशा प्रका-- 
रच्या दीर्घोद्योगास “भगिरथ*'प्रयत्न अशी संज्ञाहि पडलेली वाचकांच्या 
ऐकिवांत असेलच. पुढें कांहीं काळानें, वास्को द गामा यानें आफ्रिका 
खंडाला वळसा घालून दहा अकरा हजार मेलांचें समुद्रपर्यटन करून” 
हिंदुस्थानचा किनारा गांठला असें समजलें. ।विलायतेहून हिंदुस्थान' 
गांठावयाचें तर आशिआ व आफ्रिका हीं खंडें अरबस्थानाजवळ सुवे- 
जच्या संयोगभमीनें जोडलेलींअसल्यामुळें सबंद आफक्रेका खंडास वळसा. 
घालून यावें लागे. परंतु हा चार हजार मेलांचा वळसा व महिना दोन: 
महिन्यांचा काळाचा अपव्यय सुवेज कालवा खणल्यानें वांचला. मोठ- 
मोठीं जहाजे येजा करतील एवढा प्रचेंट नव्वद्‌ मेल लांबीचा कालवा! 
खणून काढून भूमध्य समुद्र तांबड्या समुद्राशीं जोडून यूरोप आशयाचा. 
जलमार्ग सुलभ करून द्यावयचा. केवढी अजज व अचाट कल्पना ९ अशी 
अर्तक्य योजनासुद्धां सत्य सृष्टींत उतरल्याचें आमच्या वाचनांत आलें.. 
लवकरच पुढें इ,स. १९१२-१३ साठीं,अमेरिकेतील पनामा कॅनॉल- 
च्या हकीगती अनेक वेळां वर्तमानपत्रांतून वाचण्यांत येत, व त्या' 
वाचन मनुष्यप्राण्याच्या बुद्धिमत्तेचें,कल्पकतेचें, व दीर्घोद्योगाचें कोतुक 
वाटल्याशिवाय राहवत नसे. » 
उत्तर व दक्षिण अमेरिका खंडें पनामा येथील निमुळत्या अशा डोंगर- 
पठारानें एकमेकांस जुडलेलीं असल्यामुळें उत्तर अमेरिकेच्या एका बाजू- 


(६०) 


'कडून दुसर्‍या बाजूकडे जलमागीनें जावयाचें-म्हणजे अट्लांटिकू महा- 
'सागरांतून पॅसिफिक्‌ महासागरांत जावयाचें-तर संबद्‌ं दक्षिण अमेरिका 
'खंडास वळसा घातल्याशिवाय गत्यंतरच नसे. असा हा प्रवास फारच 
लांबचा, गेरसोईचा, व दीधकाल लागणारा होई. पनामा येथील ही अरुंद 
संयोगभ्‌मी नाहींशी केल्यास हा आठ हजारमेलांचा वळसा. व कित्येक 
दिवसांच्या कालाचा अपव्यय वांचण्यासारखा होतां. सुवेज कालव्या- 
प्रमाण पनाम्याचा डोंगरपठार कालवा खणण्याच्या सोईचा नसल्यामळें 
अट्लांटिकू महासागर॑ व पॉसीकिक महासागर हे जलमागीनें एकमेकांशीं 
जोडणें तितकेसें सोईचें नव्हतें. परंतु अशा अनेक अडचणींस न ज़मानता 
पनामा ओलांडण्यास जलमार्ग तयार करण्याची कल्पना शास्त्रज्ञांस 
सुचढ़ा व त्याप्रमाणें त्यांनी एक योजना आंखन ती. आज सत्यंसृष्टींत 
आआणूनहि सोडली आहे 
अमेरिकेंतील अनेक योजना जशा प्रचंड, अवाढव्य, खप खचीच्या 

तशीच हा पनाम्याची योजना आहे. या योजनेत समद्राचें पाणी एका 
बाजूनं निरनिराळ्या कोंड्यांत घेऊन तते प्रत्येक कोंडीगाणिक वर चढ- 
वात चढवीत पठारावर न्यावयाचें व तसेंच दुसऱ्या बाजनें प्रत्येक कोंडी- 
गणिक तें उतरवीत उतरवीत खालीं समुद्र सपाटींत आणून भिडवावयाचें 
अशा प्रकारची सोय केलेली आहे. पाण्यावर तरंगणारे. जहाज अर्थातच 
पाण्याच्या चढणीबरोबर एका बाजनें वर जाणार व दुसर्‍या बाजनें तें 
खालीं येऊन समुद्रावर तरंगणार. ही कल्पना अजब तर खरीच. पना- 
म्याच्या या अचाट योजनेचें वर्णन वाचून मन आश्रर्यचकित झालें अस- 
'ल्यास काय नवल? परंतु या योजनेंत नाविन्य असें कांहींच नाहीं असें 
मागाहून आढळून आलें. अशाच प्रकारची पण लहान प्रमाणावर अस- 


(६१९) 


ठेली योजना समारे एक शतकापूर्वीच विलायतेंत अमलांत आलेली होतीं, 
व ती आजतागायत चालंहि आहे. ही योजना म्हणजे स्काट्लंड्मधील: 
“"केलेडोनिअन्‌ कॅनॉल? .यावरूनच पनाम्याचीयोज नाघेतलेलीअसावी.. 
विलायतेंत असतां एका उन्हाळ्यांत आम्हांस एडिंबरा, ग्लासगो 
वंगेरे ठिकाणें पाहण्याचा योग आला. हीं नामांकित शहरें स्काट्लेंड्‌ 
देशच्या पूर्व व पश्चिम किनाऱ्याला आहेत. एडिंबरा ही स्काट्लंड्ची 
राजधानी, स्काट्सारख्या खंद्या कादुंबरीकारानें व कवीने विभूर्षित 
केलेली म्हणन व अनेक कारणांनी प्रसिद्ध,तर ग्लास्‌गो हें ठिकाण उद्योग> 
धंद्याचे व विशेषतः नाविककलेचें केंद्र म्हणून प्राचीन कालापासून 
प्रसिद्ध आहे. जहाजे बांधण्याचे विलायतेंतील हें एक प्रमुख कद्र आहे 
शिवाय हें शहर लॉर्ड केलाव्हिन्‌ व सर्‌ जोसेफ्‌ लीस्टर्‌ या विद्रद्रत्नांनीं 
विभषित केलेलें आहे. एडिंबराहून ग्लास्‌गोला जावयाचें तर या दोन 
शहरांमधील अंतर अवघें ४०-५० मेलांचें, आगगाडीने केव्हांच 
तासाभऱ्यांत जातां येतें 
आमचा उद्देश नसतींच शहरें पाहात हिंडण्याचा नव्हता. स्काट- 
सारख्या नामांकित कवीनें आपल्या अनेक काव्यांतून रसभरीत वणन: 
केलेला स्काट्लंड देश खरोखरीच आहे तरी कसा हे प्रत्यक्ष पाहाण्याची 
संधि लाभली असतां ती दवडणें योग्य नव्हे असे आम्हांस वाट्लें,शिवाय 
स्काटलेंड्च्या उत्तरेस गेल्यास पूर्वपाश्चिम प्रवास जमिनावरूनच पण: 
बोटीनें करतां येतो असेंहि समजलें. हा बोटीचा मागे समुद्राचा, सामुद्र- 
धनीचा, किंवा नदीचाहि नसून हा कृत्रिम कालव्याचा मार्ग होता.सुमार 
एक शतकापूर्वी इंग्रजांनीं आपल्या बुद्धिमत्तेनें, कल्पकतेने तयार केलेला 
पाण्याच्या शिडीचा मार्ग ता हाच, मग काय ? पनाम्याचें वर्णन वाच- 


(३६२) 


'लेलें होतेंच. लहान प्रमाणावर असला तरी एक शतकापूर्वीच, ज्याकाळीं 
शास्त्रीय संशोधन इतक्या झपाट्याने झालेलें नव्हतें व इतक्या उच्च दर्जास 
गेलेले नव्हतें अशा कालीं, केवळ कल्पकतेच्या,बुद्धिमत्तेच्या व धडाडी- 
'च्या जोरावर तयार केलेला हा जमिनीवरील पाण्याच्या शिडीचा मार्ग ! 
याचेंच खरें महत्त्व! यांतूनच प्रवास करण्याचें आम्हीं ठरविलें. 

एडिंबराच्या उत्तरेकडील मुलूख डोंगराळ, .पृष्कळसां मावळाप्रमा- 
'णॅंच. आपला मावळप्रांत उष्ण व अगदीं रुक्ष, तर हा डोंगराळ मुल्ख 
अगदीं थंडगार, झाडीने अगदीं झांकून गेलेला व सूिसोंदर्यानें सदेव 
नय्लेला. अशा प्रकारच्या रम्य प्रदेशांतून प्रवास करीत, व सटिसौंदर्य 
अनुभवीत आम्ही उत्तरेकडील दोंकाच्या “ इनूव्हरनेस्‌ ' स्टेशनवर एके 
दिवशीं सकाळीं उतरलों. तेथून पुढें गाडी जात नाहीं.स्टेशन व भोंवताल- 
'चा देखावा पांहून, पुण्यामुंबईच्या वाटेवरील “* खंडाळा ? स्टेशनची, 
किंवा सिमल्यास जातांना लागणाऱ्या “ काल्का '' स्टेशनची आठवणं 
झाली. उन्हाळ्याचे दिवस, तरी थंडी फार होती. हिमाचा वषीव होत 
नव्हता, एवढेंच, पाणी अगदीं गोठून गेलें होतें. इन्‌व्हरनेस्‌ हें कर्जत- 
'होणावळ्याप्रमाणेंच एक गांव आहे. पुढील प्रवास आम्हांस बोटीनें 
करावयाचा होता. स्टेशनपासून बोटीचा धक्का सुमारें चार पांच फलींग 
'दूर आसावा. आमची बोट आठ साडेआठला सुटणार होती. आम्ही 
'अधा तास आधींच धक्क्यावर जाऊन पोहोंचलो. आमची नोट लहानच, 
सुमारें दीडएकशें फूट लांब असावी. 

इनव्हरनेस्‌ हें ठिकाण स्कॉट्लंडूच्या अगदीं उत्तरेकडे ; पूर्व किना- 
ऱ्यास, फर्थ नदीच्या मुखाशीं आहे, तेथून केलेडोनिअनू कॅनॉटूने पश्चिम 
किनाऱ्यावरील क्लाइडू नदीच्या मुखाशीं असलेलें फोर्ट वुलिअम्‌ हें 


(६२) 
ठिकाण गांठतां येतें. स्कॉट्लंड्मधील प्रसिद्ध कॅलेडोनिअन्‌ कॅनॉल 


) 


देखावा. 


१७. कॅलडोनिअन कॅनॉल्मधून बोट जात आहे. 
( एक अत्त्यंत सुंदर 


तो हाच. आपल्याकडील अनेक कालव्यांप्रमाणे हा कालवा शेतीस पाणी 


(६४) 


देण्यास बांधलेला नाहीं. ( येथें बाराहि मास पाऊस असेल्यानें शेतीस 
पाणी यावें लागत नाहीं. ) हा उद्योगप्रधान देश; लोक व्यापारी पेशाचे. 
व्यापारासाठी ने-आण लवकर, व अल्प खचीनें करणें हें या लोकांचें 
ध्येय असणारच. या डोंगराळ मुलुखांतून आगगाडी नेणें फार खचीचें 
व गेरसोईचें.शिवाय हे जात्याच दर्यावदी'लोक ! यांचा जहाजांवरच भर 
जास्त.पूर्वेकडून पश्चिमेकडे दर्यानें जावयाचें तर स्को्लंडूच्या उत्तरेच्या 
वरच्या भागास सुमारें चारशें मेलांचा वळसा, व तोहि संदेव खवळलेल्या 
: अशा उत्तर समुद्रातून घालावा लागे. पूर्वपश्चिम प्रवास अल्प काळांत व 
थोड्या खर्चात या कॅलेडोनिअन्‌ कॅनॉलूनें करणें फार सोईंचें झालें. 
एका समुद्रांतून दुसऱ्या समुद्रांत जहाज नेतांना उंच सखल प्रदेश 
आक्रमावे लागत असल्यास मार्गांत निरनिराळे टप्पे करून त्यांतून ते 
नेतात,कॅलेडोनिअन्‌ कॅनौलमध्यें याच प्रकारची योजना आहे.या योज- 
नेंत प्रथम जहाज समुद्रांतून कांहीं अंतरावर आंत कालव्यामध्यें आलेँ 
म्हणजे समुद्राच्या बाजूनें कालव्यामधीळ पाण्याचा मार्ग भल्या मोठ्या. 
दरवाज्याने बंद करतात. अशानें जहाज आंत कालव्यांत कोंडले जातें. 
मागील ( खालच्या पाणसळींतील ) दरवाजा बंद झाला म्हणजे पुढील-- 
वरच्या पाणसळींतील द्रवाजा उघडतात. पाणी आंत येऊन कोठीतलि. 
धा ततच 1 


स्कारतंडच्या उत्तेेकरीठ स्‌पुद्र 
नदीचे: टना >- संपुद्र 
समुद्र - पर्थ नदीचे मुख' १-7) कर्डे नदीचे मुख 


पाणी वर चढते, व जहाजही अथीतचू वरच्या पाणसळींत तरगूं लागतें.. 
अशा प्रकारें जहाज आठदहा फूट वरच्या पाणसळीला आणतां येतें. या. 


ध्‌ 


(६५) 


याणसळींत फलीग दोन फलांग अंतर आक्रमून जहाज पुढें गेलें कीं दुसरी 
कोंडी किंवा लक्‌ लागतें. तेथेंहि वरीलप्रमाणेच प्रथम खालच्या कोंडीचें 
दार बंद केलें जातें, व पुढील कोंडीचें दार उघडून यांतील पाणसळ 
आणखी आठदहा फूट वर चढविली जाते. असें करीत करीत दर कोंडी- 
गणिक उंची चढवीत चढवीत जहाज अगदीं उंच अशा भागावर आण- 
तात.तेथन पुढें दुसऱ्या बाजूकडे प्रत्येक कोंडींत वरील प्रमाणेच उंची कमी 
'करीत करीत तें जहाज दुसऱ्याबाजुकडील समुद्राच्या पाणसळींत आणून 
सोडतात. कॅलेडानेअन्‌ कॅनॉलमध्यें हीच युक्ति अमलांत आणली आहे. 
स्काट्ळंडूच्या उत्तरेला डोंगर पठारावर तीन चार मोठमोठी तळीं 
आहेत. यांना लॉकूस्‌ ( 10०15 ) असें म्हणतात. या तळ्यांचा फायदा 
घेऊन पूर्वपश्चिम प्रवास करणें शक्‍य आहे कीं नाहीं हें ठरविण्यास इ. स. 
२१७७३साठीं जेम्स वाटू नांवाच्या गहस्थाची नेमणूक झाली हाती.यांत 
पूर्वेकडील इन्व्हरनेस्‌ जवळील बोली ते पश्चिमेकडील क्वाइडूच्या मुखा- 
जवळील लॉक्‌ ईट्पर्यंतचें साठ मेलांचें अंतर कालवा वगेरे तयार करून 
ओलांडतां येणें शक्‍य आहे कीं नाहीं याची पाहणी करावयाची होती. 
अशाप्रकारचा कालवा तंयार करण्याने उत्तरसमुद्रामधून पडणारा 
'चारशें मैलांचा वळसा वांचण्यासारखा होता. पुढें हें.काम “ टेलूफडू'' 
नांवाच्या इन्जिनिअरनें हातीं घेतलें, व इ. स. १८०१ सालीं असा 
कालवा तयार करणें शक्‍य आहे असा अभिप्राय व्यक्त केला. एवढेंच 
नव्हे तर टेल्फ्डनें १८०७४ सालीं हा कालवा तयार करण्याचें हातीं 
घेऊन तो १८२३ साठीं प्रवासास तयारहि करून दिला. 
_ या पाण्याच्या रस्त्यांत लॉक्‌ उई व लॉक्‌ लॉकी या दोन तळ्यांमधील 
ठेंगन्‌ हा सर्वांत उच्च बिंदु असून तेथून पाणसळ पूर्वेकडे व पाश्चिमेकडे 
वि. अ, गा. ५ 


(६६) 


वाहते. हा बिंदु समुद्रसपाटीपासून १०२ फूट उंच आहे. लेंगनूच्या 
पूर्वाजूस लॉक्‌ उई, लॉक्‌ नेस्‌ व लॉक्‌ डफोर अशीं तळीं आहेत; व 
पश्चिम बाजूकडे लॉक्‌ आर्‌केग्‌ , लॉक्‌ लॉकी व लॉक ईल हीं तळीं 
लागतात.अशा या तळ्यांमध्ये सांपडलेला जमिनीचा भाग खणून काढून 
हा कालवा तयार केलेला आहे. हीं तळीं डोंगर पठारावर-म्हणजे समृद्र- 
सपाटीपासून बऱ्याच उंचीवर-असल्यामुळें समुद्रांतून येणारं जहाज 
पाण्याच्या शिडीनें, वर वर्णन केलेल्या करामतीनें,एका बाजुनें वर चढ- 
वावयाचें, व तसेंच दुसर्‍या बाजूनें खालीं उतरवून समुद्रांत सोडावयाचें, 
अशी ही योजना कालवा बांधतांना केलेली आहे. 

या कॅलेडोनिअन्‌ कॅनॉलूमध्यें उत्तरेच्या प्रवेशद्वाराशी असलेल्या 
लॉक्‌ बोली या तळ्यांत वर वर्णन केल्याप्रमाणे दोन कोंड्या केलेल्या 
आहित. यांत प्रत्येकी अंतर १७० फूट असून प्रत्येकांत आठ फुटांचा चढ 
साधला आहे.यांच्यापुढील चार कोंड्या वरील प्रमाणेच १७० फुटांच्या 
असून त्यांत तीस फुटांचा चढ साधलेला आहे. लॉक्‌ नेसूच्या पाश्चिमेला 
कृत्रिम कालवा खणून त्यांत सात कोंड्या केलेल्या आहेत. लॉक्‌ उई व 
लॉक्‌ लॉकी या दोन कोंड्या नियन्त्रणासाठीं ( ०४५11152) म्हणून 
बांधलेल्या आहेत 

दक्षिणेच्या तोंडाकडे त्याचप्रमाणे लॉक्‌ लॉकी व लॉक ईल्‌ या दोन 
तळ्यांमथील अंतरांत आठ प्रचंड कोंड्या बांधून आठ मेलांत एकंदर 
नव्वद फुटाचा उतार घेतलेला आहे. या कोंड्या जवळ जवळ शिडी- 
प्रमार्णच दिसतात,म्हणून यास" नेपच्यूनचा जिना! असें म्हणतात.लॉक्‌ 
ईठ्‌ येथील पाणसळींत बोट आल्यावर तेथन ती क्काईड नदीच्या मखांत 
शिरून फोर्ट वुइल्यम्‌ येथें धक्क्याला लागते 


(६७) 


हा कॅलेडोनिअन्‌ कॅनॉल एकंदर साठ मेल लांबीचा आहे. यांतील 
सद्‌तीस मेल नैसर्गिक तेळ्यांत मोडतात. बाकीचे तेवीस मेळ जमीन 
खणन बोटी जाण्यास.सोईचा असा कृत्रिम कालवा-चढ उतार राखन- 
तयार केला आहे. हा कालवा तयार करण्यास एकंद्र तेरा लक्ष पॉड 
खर्च आला, 

हा अवघा साठमेल पाण्याच्या शिडीचा मार्ग आक्रमण्यास आम्हांस 
दहा तास लागले. उघडच आहे. द्र वेळीं बोट आंत घ्यावयाची, दरवाजे 
उघडावयाचे, बंद करावयाचे. कॅनॉलूमधील निरानेराळ्या कोंड्यांतीळ 
पाण्याची पाणसळ साधावयाची, कालव्याच्या बाजूंना, किंवा द्रवा- 
ज्यांना धक्का न बसेल अशा रीतीनें बोटींचें सुकाणं साधून जमवून घ्याव- 
याचें, इत्यादि प्रकार दर अर्ध्या तासास करावे लागत. इतका वेळ लागला 
तरी ग्रेट्निटन्‌च्या अगदीं वरच्या टोंकाचा डोंगराळ प्रदेश, अंशू, बर्चू, 
पॉपूलर,सेडर्‌ वेगेरे प्रकारच्या वृक्षांची घनदाट झाडी, सर्व भूप्रदेश हिरवळ 
नेसलेला, हवा अगदीं थंडगार, मधून मधून हिमाचाहि किंचितसा वर्षाव, 
जमिनीवरीलच पण बोर्टांचा प्रवास, जागोंजागीं कोंड्यांची शास्त्रीय 
योजना, सृष्टिसोंदर्य तर वर्णन करणें अशक्यच, इत्यादि अनेक कार: 
णांनीं हा प्रवास कंटाळवाणा न होतां उलट रम्यच वाटला.पनामा कॅनालू 
व त्याच्या त्या अगडबंब कोंड्या पाहावयास सांपडल्या नाहींत तर्‌ 
नाहींत, पण हा कॅलेडोनिअन्‌ कॅनाल कीं ज्याच्या वरूनच त्या पनामा 
कॅनालूची कल्पना सुचली असावी असा हा छोटेखानी विलायतेंतील 
पनामा प्रत्यक्ष पाहण्यास व अनुभवण्यास सांपडला म्हणन धन्य वाटलें. ' 

फोर्ट वुलीय॒म्‌ येथें दुपारीं चारला उतरून आगगाडीने लवकरच 
ग्लासुगोला आम्ही जाऊन पोहोंचलो | 


9 
जमिनीच्या पोटांत संचार करणारी विजेची गाडी. 


पाश्चिमात्य देशांत कोणत्याहि शह्रीं पाऊल ठेवलें कीं तेथील मोठ- 
मोठ्या भव्य इमारती, रस्त्यांची मांडणी, एकंद्र नगररचना, वाहतु- 
कीचीं निरनिराळीं साधनें, तेथील लोकांची राहणी, त्यांचे पेहेराव वगरे 
अनेक प्रकार पाहून हिंदी प्रवाशाचें मन कसें गांगरल्यासारखें होतें. 
त्यांत लंडनसारख्या शहरी पाऊल टाकलें म्हणजे तर विचारण्यासच 
नको. लंडन हें सर्व जगांत अत्यंत भरभराटीचे, उद्योगधंद्याचे, राजकीय 
उलाढाठींचें ववेभवाच्या शिखरास पोहोंचलेलें शहर. लंडनमध्ये पाऊल 
टाकतांच तेथील मोठमोठीं स्टेशने, तेथील मोठमोठे रस्ते, कांचेच्या 
तावदानांमार्गे सजावटळेली मोठमोठी दुकानें,तेथ|ल वाहतुकीची साधनें, 
र्स्त्यांतून लोकांची मुंग्यासारखी रीघ वगेरे प्रकार पाहून क्षणभर मन 
विस्मयानें थक्क झाल्याशिवाय राहत नाहीं. लंडनूचा व्याप व विस्तार 
फारच मोठा व लोकसंख्याहि प्रचंड-सुमारें ऐंशी लक्षांची. एवढ्या प्रचंड 
जनसमूहाचे व्यवहार सुरळीत चालूं राहण्यास वाहतुकीची साधनसामु- 
यग्रीही तितकीच प्रचंड व अगदीं आधुनिक (०१५७९) अशीच असावी 
लागणार ! इतक्या असंख्य लोकांच्या उलाढाली किंवा 5य़वहार कसे 
चालत असतील याची थोडी फार कल्पना मुंबईसारख्या शहरावरून 
येण्यासारखी आहे. 

मुंबईची वस्ती फक्त तेरा साडे तेरा लाखच, परंतु या लोकांचे व्यवहार 
सुरळीतपणें चाळू राहण्यास खटारे केवा बैलगाड्या, घोड्यांच्या गाड्या, 


(६९) 


टॅभ्‌ गाड्या, बसेस्‌ (ठराविक भाड्याच्या मोठमोठ्या मोटारी), टेक्‍सीज्‌ 
( भाड्याच्या मोटारगाड्या ), लोकलू आगगाड्या, मोटारी इत्यादि 
अनेक प्रकारचीं वाहतकीचीं साधनें प्रत्यही उपयोगांत आणलीं जातात 
इतक्या नानाविध साधनांनी अगदीं त्वारितपणें लोकांची आण ने होत 
असली तरी मंजईतील गर्दी कमी झालेली दिसते का? सकाळीं साय़रेकाळी, 
पाहावें तों टॅभ्‌, बसेस्‌ , लोकल्‌ गाड्या इ. वाहनें चिकार भरलेली दिस- 
तात. वेळप्रसंगी यांत उभें राहण्यापूरतीसुद्धां जागा मिळणें दुरापास्त 
होतें; व मग आणखी मोठमोठ्या गाड्या व जास्त जास्त वाहनं उपयो- 
गांत कां आणीत नाहींत असें वाटूं लागतें. 


मागासलेल्या हिंदुस्थानांतील मुंबईची जर अशी परिस्थिति तर पुढार- 
लेल्या इंग्ढंडांतील अग्रगण्य व वैभवशाली अशा लेंडन्‌ शह्रीं काय परि- 
स्थिति असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. परंतु लंडजूमध्यें वाहतुकीची 
गैरसोय किंवा अडचण मंजई इतकी तीव्रपणे भासत नाहीं.तेथें वाहतुकीचीं 
साधनें इतकीं भरप्र, मुबलक, शीघ्रगामी, व अगद| अधुनिक आहेत कीं 
कोणाहि मनष्य़ाची फारशी खोटी होत नाहीं.मुंबईप्रमाणच तेथीहू, आग- 
गाड्या. लोकल गाड्या, बसेस, टॅम्‌ , मोटारी, टकक्‍्सीज , नावा इ.अनंक 
वाहनें उपयोगांत आणलीं जातातच. इतके करून सुद्धा, एवढ्या थारल्या 
प्रचंड जनसमहाचें दळणवळण वरील वाहनांवर भागते असे थोडंच आह? 
सकाळसंध्याकाळ टॅम्‌ , बसेस , मोटारी, लोकल गाड्या वगेरे भरून 


र 


गलेल्या दिसल्या, व लंडनचे अनंक रस्त पादचाऱ्याना फुलून गल 


दिसले, तरा ।]केत्यक लोकांची नेआण दुसऱ्याच एका प्रकार चालू असत 
वरवर पाहणारास हं बाहेर गजबजणार प्रचड जग ॥द्सत असल तर| 


(७०) 


तितकेंच मोठें जग जमिनीच्या पोटांत, भूपृष्ठाखाली, हालचाल करीत 
असते याची त्याला जाणीवही कदाचित्‌ नसते. 

ठंडन्‌मध्यें एकाद्या चौकांत सहज सायेकाळीं जरा उभें रहावें तों 
चौकाच्या कोंपऱ्याकॉपऱ्यांतून खीपुरुषांच्या झुंडीच्या झुंडी जमिनीतून 
काढलेल्या जिन्यानें वर येतांना दिसतात व तसेंच रस्त्यांवरील लोकां- 
च्या झुंडी खाली जमिनींत जातांना दिसतात. वारुळांतील मुंग्यांप्रमाणें 
लोकांची ही रीघ चालूं असते. रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या जिन्यांतून 
हे लोक येत असतात ते येतात तरी कोठून, तसेंच हे जिन्याने खालीं 
जात असतात ते जाऊन नाहींसे होतात तरी कोठें! हा आश्रयकारक 
प्रकार काय आहे हें जाणण्याची सहाजिकच इच्छा होते. आम्हांस 
तरी हें काय चाललें आहे हें जाणण्याची प्रबळ इच्छा झाली व आम्ही 
“पिकेडिली सर्कस? च्या चौकांतल्या एका कोंपऱ्यांतील जिन्याने काय 
आहे तें पाहावें तर खरें म्हणून खालीं उतरून गेलों.जिन्याच्या पंधरावीस 
पायर्‍या उतरून गेलों तों काय? नुसतें नंदनवन! पुराणांतरीं वर्णन केलेला 
पाताळ लोक तो हाच तर नव्हे! पुराणांतील पाताळ लोक तरी इतका 
चांगला असेल का ! असेंहि क्षणभर वाटलें. छानपेकीं रंग दिलेळें एक 
भलें मोठें दालन, विजेच्या दिव्यांचा लखलखाट, मोठमोठ्या कांचेच्या 
तावदानांमागे दुकानांतील अनेक जिनसांची मांडलेली सजावट, लोकां- 
ची सारखी थांवपळ इत्यादि देखावा पाहून मन अगदीं थक्क होऊन गेलें. 
अशापरिस्थितींत किंचित्‌ काळ लोटल्यावर जरा पुढें जाऊन पाहूं लागलों 
तों दान मोठमोठे लांकडी जिने, पायगाडीच्या साखळीप्रमाणें, किंवा 
गिरणीच्या पट्ट्याप्रमाणें सारखें फिरत असलेले दिसले. लोक नुसते या 
जिन्याच्या पायऱ्यावर उभे. एका जिन्याने ते आपोआप खालीं जात 


वि क 


(७१) 


होते व एकानें ते वर येत होते. जिनेहि मोठमोठे असून बरेच खालपर्यंत 
गेलेले होते.इतक्या खालीं आहे तरी काय हें पाहावें म्हणून एक पंनीरचंच 
(रेलवेचें) तिकीट काढून आम्हीं खालीं जाण्याचा बेत केला.या फिरत्या 

जिन्याच्या एका पायरीवर जाऊन उभें राहिलो मात्र.जिना फिरत अस- 
ल्यामळें आम्ही आपोआप खालीं गेलों व भुय्रारांतील जमिनीवर उतरला 
तेथें पाहतों तों विजेच्या दिव्यांचा लखलखाट ! पुढें नजर फेंकणार 
इतक्यांत एक रेल्गाडी येऊन पट्फॉर्मूला थांबली. अनेक उतारू पटापट 
उतरले व कित्येक आंत गाडींत चढले. आम्हीही त्यांत होतोच. डब्याचीं 
सर्व दारे आपोआप बंद झालीं व गाडी उजवीकडच्या बोगद्यांतून 
निघन गेली. हा सर्व प्रकार अवघ्या मिनिटा अर्ध्यांमिनिटांत झाला 
असेल. ट्थजरेन्स किंवा अंडरग्राऊंड रेल्वेबद्दलळ अनेक गोष्टी वाचल्या 
व ऐकल्या होत्या; ती प्रत्यक्ष पाहण्यासच नव्हे तर अनुभवण्यासाहि 
मिळाली याबद्दल किती आनंद झाला हें सांगणें नकोच. 


गेल्या म्हणजे एकोणिसाव्या शतकांत इंग्लेडूची सारखी भराभराट 
हकोत हाती व ठंडन्‌ हें इंग्टडूचेंच नव्हे तर अखिल जगाचें राजधानीचे 
शहर होऊन बसलें होतें. अशी परिस्थिति असल्यामुळें लेडन्‌ येथील 
उलाढाली पृष्कळच वाढून त्या शहराचा पसाराहि खूप वाढत गेला 
यॉडींटन्‌ , यस्टन्‌ ,किंग्जूक्रास्‌ हीं ठिकाणें लंडनमधाल रल्वेचा कद्र हाऊन 
बसलीं होतीं. या स्टेशनांपासून नित्य व्यवहारासाठी * सिटी ओफू्‌ 
लंडन ! ला जावयाचें तर अतर बरेंच पडे, व तें तोडण्यास लाकल्‌ ट्रेनची 
किंवा रेल्वेची जरूरी फार भासत असे. लेडन्‌ शहराची वाहतूक 
दक्षिणोत्तर असल्यानें पूर्वपश्चिम रेल्वे न्यावयाची तर जागोंजागीं रेल्वेची 


क 


(७२) 


फाटके (1९7एश ल'०&]85) टाकावी लागणार ! व त्यामुळें नित्य 
व्यवहारास पुष्कळच अडथळा येणार! 

मुंबईला सॅन्ड्हस्ट्‌ त्रिज्‌ जवळ जसा सबंध रेल्वे रस्ताच वर उचलून 
पुलावरून नेला आहे तसाच प्रकार या पूर्वपाश्चिम रेल्वेसाठी करावा अशीं 
एक कल्पना त्या वेळीं लोकांच्या डोक्यांत हाती. सबंध लाइनूच्याः 
लाईन्‌ पुलावरून नेण्यापेक्षां ती जमिनीखालूनच कां नेऊं नये असेंहिं 
प्रतिपादणारे कांहीं थोडे लोक नव्हते.या योजनेविरुद्धहि पुष्कळच लोक 
होते. त्यांना वाटे कीं, न जाणो, जमिनीखालून बोगद्यांतून गाडी नेतांना 
बोगदे कोसळून पडावयाचे, गाडीच्या धुरानें लोक गुदमरून त्यांचा 
कोंडमारा व्हावयाचा व शिवाय गाड्यांच्या खडखडाटानें आसपासचे 
इमले हदरून जमिनदोस्त व्हावयाचे. 

अशा प्रकारें अनेक कल्पना, योजना पुढें येतांयेतां पौडेंग्टन्‌ येथील 
बिशप्सूगेट्‌ ते फारिंग्टन्‌स्ट्रीटपर्यंत सुमारें पावणेचार भेलांची भुयारी किंवा 
अंडरय़राऊंडू रेल्वे सुरू झालीच. शहराखाठूनच नेलेली असल्यामुळें 
या गाडीला अथीतच अडथळे व अडचणी फारच आल्या.तरी ही सध्यां- 
च्या अडरर्‍य़ाऊड्‌ किंवा ट्यूबरेन इतकी खोल नव्हता! बांगद्यांतन धराचा 
त्रास, उजेडाचा आभास, शुद्ध हवेची कमतरता, स्टेशनवरून मिणमिण 
करणाऱ्या दिव्यांचा काय तो प्रभाव वेगरे, अनेक प्रकारांमुळे लोकांना 
हाल काढावे लागत. इतकें असून सुद्धां इचा प्रसार झपाट्याने होत गेला 
आल्डगेट्‌ ते हाय्‌स्ट्रीटू केन्सिग्टन्‌ ही पूर्वपश्चिम लाईन्‌ व गावर स्टरीट्‌ ते 
चेरिंगूक्नास्‌ ही दक्षिणोत्तर लाईन्‌ लवकर तयार होऊन लंडन्‌ खालीं भुया- 
री रेल्वेचें एक वर्तुळच बनलें. हेंच आज इनर्सर्कल्‌ म्हणन ओळखले जातें. 

याच सुमारास विद्युतशास्त्रांत मोठमोठे शोध लागन त्या शास्त्राची 


(७३) 


प्रगति फारच झपाट्यानें होत गेली. विजेचे दिवे आले. विजेच्या शक्ती- 
वर अनेक अचाट कामें होऊं लागलीं. जमिनींत खूप खोल जाऊन सुद्धां 
बोगदे खोदणें शक्‍य कोटींवील वाटूं लागलें. लोकही अशीं कामें कर- 
ण्यास धडाडीने, पुढें होऊं लागले व या सर्वांचा पारेणाम म्हणजे. 
आजमिचीस लंडन्‌खालीं शंभर शेभर दोनदोनशें फूट खोलीवरून सुद्धां 
अनिर्बंध अशी संचार करणारी विजेची रेलूगाडी अस्तित्वांत आली.. 
बोगदे किंवा बोगद्याचे लहानसान भाग पडूं नयेत म्हणून आंतून विटा- 
दगडांच्या कमानी बांधतात त्या ऐवजीं मोठमोठे बिडाचे नळच आंतून, 
अस्तर म्हणून या भुयारी बोगद्यांतून वापरले आहेत. ही लोखंडाची एक. 
मोठी नळीच किंवा ट्ब(५५००)तयार होते म्हणून तिच्यांतून संचारणा- 
ऱ्या गाडीस्‌ 'ट्चबटेन? (५प०९-५॥४1) असेंहि म्हणण्याचा प्रधात आहे 

जमिनीच्या पोटांत संचार करणारी विजेची गाडी (ट्यूब-रेन्‌ किंवा 
अंडरग्राऊंडू रेल्वे) ही एक खरोखरीच अजब चीज आहे. ही लंडन्‌ 
शहरींच पाहावयास व अनुभवण्यास सांपडते. बर्लेन्‌, पॉररस्‌ , न्यूयॉक 
वगेरे ठिकाणीसुद्धा स्यूब्‌-टेन्स्‌ आहेत, नाहींत असें नाहीं. पण 
त्या नांवाप्रत्याच. त्या लंडनूच्या टच्चब-टेन्सूची बरोबरी करूं शकत 
नाहींत. या भयारी रेठृगाडीची गोजना लंडन्‌ शहरींच प्रथम अमलांत. 
आली.हिचा विस्तार किंवा पसारा लंडन्‌ शहराखालीं जेवढा आहे तेवढा 
ट्यबटेनूचा विस्तार जगांत दुसरीकडे कोठेंहे नाहीं, लंडन्‌ खालील: 
ट्यब-रेनूचा पसारा कांहीं वर्षांपूर्वी सुमारें ऐंशी मेलांचा होता, आज 
मित्तीस तो शंभर मेलांपेक्षांहि जास्त आह 

जमिनीच्या पोटांत संचार करणाऱ्या या विजेच्या गाडीची इंग्रज 
लोकांची ही कल्पना फार जुनी म्हणजे कमीतकमी एक श तकापूर्वीची 


(७४) 


"तरी आहे.इंग्रजांना हीकल्पना सुचण्याचें मुख्य कारण म्हणजे आगगाडी- 
साठीं लागणाऱ्या बोगद्याची अवश्यकता. (आगगाडीच्या बाबतींत इंग्रज 
लोकच अग्रेसर होते ही गोष्ट सर्वश्रतच आहे.)आगगाडीचा पसारा जस- 
जसा वाढू लागला तसतशी बोगद्यांची अवश्यकता भासूं लागली, व पुढे 
'बोगंदे खोदण्याचे शास्त्र जसजसें चांगलें अवगत होऊन सोपें हात गेलें, 
-तसतसें रेलुगाडी सर्वस्वींच बोगव्यांतून नेणें अगदीं शक्‍य कोटींतलें आहे 
असें त्यावेळच्या तज्ञांस (इन्जिनिअरांस) वाटूं लागलें असल्यास नवल 
तें कोणतें! रेल्गाडी जमिनीच्या पोटांत संचार करणार, म्हणजे लांबलांज 
'पछ्यांच्या बोग्यांचा पसारा वाढवावा लागणार, दुसरें काय? 
बोगदे खोदण्याची कल्पना प्रथमत: जरूनेल्‌ नांवाच्या इन्जिनिअराच्या 
डोक्यांत आली. तो गोदीमध्यें काम करीत असतां त्या काळच्या लांकडी 
जहाजांना गिरमिटाप्रमाणें भोके पाडणारा किडा ( 8०॥७९पर-१४०१॥ ) 
जहाजास गिरमिटाप्रमाणें भोके पाडतांना व नंतर त्या भोकाला चिकट- 
-ुकण फांसतांना त्याच्या नजरेस आलें. अपायकारक कीटकाच्या 
अशा या कृत्याचा मनुष्यप्राण्यास आपल्या फायद्यासाठी उपयोग 
"करून घेतां येणार नाहीं का असें सहज त्यास वाटलें; व या कल्पनेनुसार 
"त्यानें बोगदा तयार करण्यास सुरुवातहि केली. गिरमिटाच्या सहाय्यानें 
टेम्स्‌ नदीखालून पहिला बोगदा त्यानें इ. स. १८२५ते १८४३ च्या 
दरम्यान पाडला. यावेळीं त्यानें बोगद्याला आंतून विटांच्या कमानीही 
अस्तर म्हणून बांधून धतल्या, पुढें लवकरच इ. स. १८६२ मध्यें टेम्स्‌ 
नदीवरील लंडन त्रिजू नांवाचा पूल बांधतांना पुलाचे खांब उभे करण्यास 
'दगडांचा किंवा विटांचा पाया घेण्याच्या ऐवजीं बिडाचे मोठमोठे नळ 
नदीच्या पात्रांत उभे घुसविठेळे बार्लो नांवाच्या इन्जिनिअरनें पाहिले. 


(७५) 


असेच नळ, बोगद्यांना विटांच्या कमानीचें अस्तर देण्याऐवजी, बोगद्यां- 
तन अडंवे बसविले तर आयते काम होईल अशी कल्पना बार्लोला सुचली 

मग काय? कल्पक व उद्योगी इंग्रज!या कल्पनांच्या जोरावर जमिनीच्या 
पोटांतून बोगदे पोखरून त्यांतून गाडी नेण्याचा किंवा चालविण्याचा 
थरवाना सरकारकडून लगेच बार्लोनें मिळविला व आपल्या सह- 
काऱ्याच्या-जेम्स्‌ ग्रेट हेडूच्या-मद्तीनें त्यानें १८६९ सालीं पहिली 

भुयारी रेलूवे-( '०॥श' 39७४ )-टॉवर्‌ सब्‌ वे-म्हणून बांधूनहि 

काढठी.जमिनीच्या पोटांत संचार करणारी जगांतील हीच पाहिली रेल 

गाडी. पढें लवकरच ' सिटी अण्ड साऊथ्‌ लंडन रेलूवे ' बांधण्याचाहि 

प्रवाना त्यास मिळाला. शास्त्रीय संशोधनांत जसजसं पुढें पुढे पाऊल 

पडत चाललें, गिरमिटाच्या करामतींत जसजशी सुधारणा व प्रगाते हात 

गेली तसतसें बोगदे पाडण्याचें काम सुलभ व बिनच॒क व्हावयास लागून 

ट्यबटेन्स किंवा अंडरग़राऊंडूचा विस्तार वाढूं लागला. आज लंडन्‌- 

सारख्या दाट वस्तीच्या व रहदारीच्या शहराखालून ही रेल्वे चांगलीच 

संचार करून राहिली आहे. 

लाइनीची आंखणी व बांधणी :- 


इतर रेल्वेप्रमाणेंच ही भुयारी रेल्वे बांधतांना, प्रथम जमिनीची 
पाहणी मोजणी मापणी  इ.करून त्या रस्त्याचा एक भलामोठा नकाशा 
तयार करावा लागतो. या नकाशांत ज्या ज्या बोगद्यानें हा रस्ता जातो 
त्याची सर्व साद्यंत माहिती द्यावी लागते. रस्ते आंखतांना बोगदे खाद- 
ण्याच्या वेळीं त्या रस्त्यावर भिंती,तट,बंधारे वैगरे कोठें लागणार,रस्त्यां- 


(१९ ) मोजणी मापणी-- 81५९४. 


(७६) 


चा जुळणा कोर्ठ सांधावी किंवा करावी लागणार, पल, मोऱ्या कोठें 
ठवाव्या लागणार वगरे सर्व या नकाशांत दाखवावें लागते.शिवाय शहरां- 
ताल पाण्याचे नळ, ड्रेनेजच्या (गटारी) नळ्या, गॅसच्या नळ्या, विजे- 
च्या तारा इत्यादे प्रकार कोठून गेलेले आहेत, किती खोलीवरून गेलेले 
आहेत, कोठे वळले आहेत वगेरे माहिती अवश्य द्यावी लागते. लाईन्‌ 
आखताना लोकांच्या खाजगी मालमत्तेवर शक्‍य तों आक्रमण होऊं 
न दण्याची खबरदारी घ्यावी लागते तें निराळेंच 
ह्राच्या रहदारीच्या रस्त्यानेंच भूगत रस्त्याची रेषा प्रथम आंखन 
बेतात. ज्या भूभागांतून रेल्वे लाईन्‌ जावयाची असेल. त्या भभागाची 
चाचणा [कवा अदाज काढण्यासाठी विहिरी किंवा खाणी (1९51-007९5) 
खणतात. यांच्यायोगें भूगभाची सर्वच जरी नाहीं तरी बरीचशी कल्पना 
किंवा माहिती मिळूं शकते. जमिनीवरून किंवा जामिनीतन वाहणाऱ्या 
पाण्याच्या दाबाचा अदाज काढण्यास अडवी किंवा पृष्ठभागाशी समा- 
न्तर अशाहू भाक धेतात. बोगदे खोदण्याचें काम ज्या इन्जिनिअरकडे 
असते त्यास वरांल सवे प्रकारची माहिती इत्थंभत असावी लागते. काम 
चाटू करतांना आंत काणत्याहि प्रकारचा धोका नाहीं याबद्दल त्यास 
स्वताची प्रथम खात्री करून घ्यावी लागते. उघडच आहे. त्याच्याच 
खात्रीवर भुयारांत काम करणारे आपले जीव धोक्यांत घालणार ! 
भुयारी रेल्वेच्या रचनेंत बोगदे पोखरणें हेंच काय तें मख्य काम 
असत.रल्वे लाइनीचे काम सुरू करावयाचें तर गाडीच्या मागीच्या किंवा 
लाइनाच्या अनुर|धानें अंतरा-अंतरावर जमिनीवर खणा मारून घेतात 
व अशा अनेक (ठिकाणीं किंवा) जागीं खड्डे, विहिरी खणन त्या विहिरीं- 


(२० ) मोऱ्या--_षप5९॥ 88 


(७५७) 


तन मग बोगदे पोखरण्यास सुरवात करतात. बोगदा पोखरतांना निघ- 
णारा माल, चिखलमाती, दगडधोंडे इ. या खाणी अथवा विहिरींवाटेंच 
बाहेर काढून घेतात व बोगद्यांच्या कामासाठी लागणारी हत्यारे, माल- 
मसाला वगेरे यांवाटेंच खालीं, आंत नेतात. 

॥गदा पोखरण्याचें काम अनेक ठिकाणीं एकाच वेळीं सुरू करतात 
अधनिक यंत्रसामग्रीच्या मदतीनें, गिरभिटांच्या सहाय्याने, व शास्त्रीय 
ज्ञानाच्या जोरावर हें काम इतकें बिनचूक साधतां येतें कीं, दोन विरुद्ध 
टोंकांशीं काम सरू करून बोगदा पोखरीत आणला, तर त्यांचीं एकमे- 
कांशीं मिळणारी टोंकें इतकीं जळतीं येतात कीं त्यांत इंच दोन इंचांपेक्षां 
जास्त फरक पडत नाहीं. रेल्वेचा मार्ग नकाशावर पाहिला तर तो साधा- 
रणतः सरळ गेलेला दिसतो; परंतु ज्या मार्गांनी गाडी खरोखरीच जाते 
ते बोगव्याचे मार्ग इतके वळणावळणाचे, नागमोडी असतात कीं, भुयारी 
रेलेवेचें काम करणाऱ्या इन्जिनियरचें कातुक करावें तेवढें थोडंच 
असें वाटं लागतें. रूळ टाकन गाडी सुरू झाल्यावर वर सांगितलेले खडे 
किंवा विहिरी बुजवन न टाकतां भूगत रलवे-स्टेशनकडे जाण्यास मागे 
म्हणन यांतून लिफ्ट्स्‌ किंवा पाळणे टाकून यांचा उपयोग करतात 

जाणाऱ्या गाड्यांसाठी एक व येणाऱ्या गाड्यांसाठी एक असे या 
गाड्यांचे दहेरी मार्ग टाकलेले असतात. हे एकाच बोगद्यांत टाकीत 
नाहींत ,तर प्रत्येक मार्गासाठी एक असे शेजारीं शेजारी दोन बोगदे खोद- 
तात . वळणाला नागे जरा रुंद ठेवलेले असतात, बोगदा नदीखालून 
किंवा पाण्याखाठून जावयाचा असला तर तो दाबलेल्या हवेच्या सहा- 


(3 ) गिरमिट-डोगटोते. (१५) पाळणे-]1 (8. (५ ) दाबठेळी हवा- 
.९0111)655९0 811. 


(७८) 


यानें खोदतात. अशा बोगद्यांत रीएन्‌फोर्स्ड कांक्रीट्चें काम करावें लागतें, 
बोगदा पोखरतांना जमिनींत भल्यामोठ्या दृहा अकरा फट व्यासाच्या गि- 
रामेटानें भोंक पाडून तो पोखरतात.थोडा भाग पोखरून झाला कीं पोलादी 
ञ्याचें आच्छादन देऊन 
गिरमिट्‌ हळूंच मोकळें क- 
रून काढून घेतात व लगेच 
आंतील अंगाने मोठमोठ्या 
दुहाअकरा फूट व्यासाच्या 
बिडाच्या कमानी किंवा 
नळ टाकून ते एकमेकांस 
जोडून टाकतात, पोखरून 
तयार झालेला बाहेरील 
१८. अकरा फूट व्यासाचे गिरमिट. (दगड मातीचा ) नळ व 
आंतील बिडाचा नळ यांमधील फटी सिमेंटानें भरून काढतात. अशा 
प्रकारे ही एक भलीमोठी दहाअकरा फूट व्यासाची नळी किंवा स्थब 
(५प७९)तयार होते. रेळ्गाड्या अशा या नळ्यांतून संचार करतात म्हणनं 
यांना 'ट्युबटेन्स्‌' ( ५०७९१15) म्हणतात, हें वर सांगितलेंच आहे 
बोगदे पोखरून तयार झाले कीं आंत रूळ टाकून गाडी चाले कराव- 
याची.परंतु हें काम वाटतें तितकें सोपें नाहीं. जमिनीच्या पृष्ठभागावरून 
रेल्गाडी चालविणें जितकें सोईचे, सोपें, तितकेच किंवा त्याहूनही 
जास्त भुयारांतून गाडी चालविणें अवघड,अत्यंत जोखमीचें आहे.गाडी 
मध्येंच कांहीं कारणांनी बंद पडली तर जमिनीवरील उतारूंना बाहेर 
पडण्यास, आपापल्या घरोघरीं जाण्यास तरी फारशी अडचण पडतुः 


(७९) 


नाहीं. हीच भुयारांत गाडी बंद पडली तर! लोक आंतल्या आंतचः 
अडकन राहणार! त्यांना बाहेरील मदत मिळणें दुरापास्त होणार व 


१९. बिडाचे नळ बसविलेला बोगदा; ट्यूब-देन त्यांतून 
जात आह. 
बाहेरील जग गांठणें तर अशक्यच होणार! केवढी ही आपत्ति! व 
गाडी चालविणाऱ्या कंपनीवर केवढी ही जबाबदारी ! शिवाय भुयारां- 
तील नित्य व्यवहारास शुद्ध हवेचा पुरवठा, उजेडाची अवश्यकता 
इत्यादि जरूर त्या गोष्टी हव्या असतातच, इतकें असलें तरी या ट्थूब- 
टेन्स्‌ यांत्रिक कल्पनेच्या जोरावर इतक्या निर्वेध व बिनधोक चालू 
असतात कीं एक वेळ जमिनीवरील गाडीनें प्रवास करणें त्रासाचें, 


(८०२) 


'बोक्याचें, पण या गाडीनें प्रवास करणें जास्त सुरक्षित व सुखाचें वाटते. 

संरक्षक युक्त्या व योजना :-- 

ही गाडी चालविण्याच्या, थांबविण्याच्या, व तिच्या अनेक हाल- 
'चालींचें नियंत्रण करण्याच्या-म्हणजे सिमलूच्या (92191) अथवा 
'बावट्याच्या, सांधे बदलण्याच्या वेगेरे-अनेक योजना विजेच्या सहा- 
यानें चाललेल्या असतात.एवढेंच नव्हे तर्‌ या सर्व स्वयंचलित असतात. 
याशिवाय प्रत्येकाचें एकमेकांवर यान्त्रिक नियंन्त्रण असतें. यामुळें 
'मनुष्यप्राण्याच्या हातून चूक किंवा ह॒यगय होण्याचा प्रश्नच राहत नाहीं. 
र्‍यान्त्रिक योजनेंत यदाकदाचित्‌ बिघाड झालाच तर तो आपोआप 
उघडकीस येतो व ताबडतोब दुरुस्त केला जातो. अशा कारणानें अप- 
'घात होणें तर दूरच, पण गाडीची थोडीसुद्धां खोटी होऊं शकत नाहीं. 

ट्यूब-टेन्सूच्या नित्य व्यवहारांत बावट्यांची योजना सर्वांत मह- 
तत्वाची असते.गाडीच्या पॉईन्ट्सूची हि ( सांध्यांचीहि ) योजना तितकीच 
महत्त्वाची असंते. आपणांस ठाऊकच आहे कीं बावट्यांच्या सहाय्यानें 
गाड्यांच्या वाहतुकीचे, हालचालींचे वगरे नियन्त्रण होतें, एवढेंच नव्हे 
'तर अनेक लोकांची जा ये, त्यांच्या जीविताची सुरक्षितता वगरे स्थ 
'बावट्यांच्या हालचालींवर अवलंबन असतें. या गाड्यांच्या नित्य व्यव- 
हारांत उपयोगांत आणले जाणारे बावटे किंवा सिमल्स्‌ विजेच्या सहा- 
यानेच किंवा दाबलेल्या हवेच्या जोरावर चालाविले किंवा दाखविले 
जातात. यांतील एकादा बावटा किंवा सांधा नादुरुस्त झाला, मोडला 
किंवा त्याच्या हालचालीला लागणारा विजेचा प्रवाह (किंवा दाबलेल्या 


९१३ ) नियंत्रण-०0110'0]. (२ ०) स्वयंचलित-8ए(011810. 


(८१) 


हवेचा पुरवठा ) तुटला तर ताबडतोब ' धोका * म्हणून सूचना अथवा 
लालबावटा ठेवलेलाच असतो. 


रुळांची संबंधमार्गसंस्था ही अंडरय़ाऊंड्‌ रेल्वेमधील सुरक्षित- 
पणाची फार महत्त्वाची योजना आहे. या संस्थेच्या योगानेंच गाडी- 
च्यामागें असलेल्या दिव्यावरून * धोका ? दाखविणारे निशाण चट्‌- 
दिशीं मिळतें. ही मार्गसंस्था * चालविणें सोपें असतें. गाडीसाठी 
टांकलेल्या रुळांचे गाळे पाडून, प्रत्येक गाळा विजेला निरोधक 
असा केलेला असतो. या गाळ्यांत एका अंगानें मार्ग सांधण्याच्या यंत्रा- 
मार्फत वीज नेलेली असते व दुसऱ्यानें ती परत आणलेली असते. या 
यंत्रामधून वीज गेली कीं तिचा संसर्ग बंद पडतो व अशानें हें सबंध वलय 
किंवा कडे पुरें होऊन बावट्यांचें नियेतञरण होतें. एका गाळ्यांत 
गाडी शिरली म्हणजे गाळ्याच्या मार्ग सांधण्याच्या योजनेमधून वीज 
जाण्याऐवजीं ती नजिकच्या मागाने, म्हणजे गाडीचीं चार्कें व आंस 
यांमार्फत जाते, व बावट्याचा संबंधमार्ग सुटून “ धोक्याची ' सूचना 
दिली जाते. त्या विभागावर गाडी असेतोंपर्यंत ही सूचना अथीतच 
तशीच राहते, बावट्यांचें नियेत्रण स्वयंचलित असतें. अशा तऱ्हेचे 
बावेटे बहुधा सरळ जाणाऱ्या मार्गावर, लांबलांबचे प्ले असतील तेथें, 
किंवा सांधे,जंक्शन्‌ वगरे भानगडी नसतील अशा मागीवर काम कर- 


२ प > सक 2 


ण्यास योजलेले असतात. 


(७) धोका- १812९'. (२३) ) संबंधमार्गसंस्था-1'0] शक 
:__ छुअह्या], (9७) संबंध मार्ग-'धटोर ७ए७!हा]. (१४) निरोधक-115ए- 
।_ जज ]द्वॉश्त, (२१) वलव, कर्डे-या'ठ्या[. (२) गाळा-5९टी ला. 

» वि. अ. गो. ६ 


(८२) 


पौइंट्सूवरच किंवा सांध्यावरच जेव्हां काम भागवावयाचें असतें 
तेव्हां स्टेशनवर केबिनूची योजना केलेली असंते. या केबिन्‌मध्यें 
(वश्या) किंवा खोलींत एका लहानशा फळ्यावर त्या टापूचा नकाशा 
किंवा आराखडा काढलेला असून त्यांत निरनिराळे विभाग दर्शविलेले 
असतात. या ( केबिनूच्या ) योजनेच्या हुकमतींत येणाऱ्या विभागांवर 
जागोंजागीं चिमुकले विजेचे दिवे बसविलेले असतात. त्या विभागांतील 
गाळ्यांत गाडी नसली म्हणजे हे सर्व दिवे लागलेले असतात, व विभागां- 
तील गाळ्यांत रुळांवर गाडी असली म्हणजे त्या विभागांतील दिवे 
जातात व त्या जागीं काळे ठिपके दिसूं लागतात. अतर्क्य अशा या 
योजनेमुळें कोणत्या भागांत कोठें गाडी आहे हें खोलींत बसल्याबसल्या 
केबिन्‌मनूला चटकन्‌ सांगतां येतें. 

विशेष गमतीची अथवा आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट म्हणज विजे- 
च्या सहायानें काम देणारे हे सर्व बावेटे व सांधे अगदीं चिमुकल्या 
म्हणजे इंच दीड इंचच लांबीच्या दांड्यानें अथवा किल्लीने हलविता 
येतात. हे सर्व एकमेकांवर अशाप्रकारे बसविलेले असतात कीं; दांडा 
दाबणारानें,मागीवर गाडी अगोदर असतांच जरी कदाचित्‌ एकादा दांडा 
चुकून दाबून दुसरी गाडी त्याच मागीनें बिनधोक जाण्यास बावटा दिला, 
तरी त्या विभागांतील संबंध मार्गाच्या अनुरोधाने वागणारा बावटा, 
केव्हांहि “धोका म्हणूनच दाखवीत राहतो, व गाडी पुढें जाऊंच शकत 
नाहीं. अशाप्रकारे मोठ्या युक्तीने व हुकमतीनें एकमेकांचे एकमेकांवर 
नियंत्रण राखलें जाते. वरील प्रकारच्या योजनेंत मनुष्याच्या हातून 
झह णाय त तयातच 


(२२ ) सांधा-]०1॥. ( ६ ) दांडा, किली-]16ए७. 


(८२) 


तरी त्यापासन सहसा अपघात होणार नाहींत अशी खबरदारी घेतलेली 
असते. एकाद्या सांध्यापासन कांहीं अंतरावर गाडी उभी असली तर 
आयत्या वेळीं सांधा बद्लतां येत नाहीं; कारण गाडी त्या संबंधमागात 
असल्याकारणानें केबिनमधील चिमुकला दांडा केव्हांच आपोआप 
अडकून किंवा गंतन बंद्‌ पडलेला असतो 

वरील अनेक कुप्त्यांशिवाय आणखीही एक प्रकारची सुरक्षिततेची 
योजना गाडीला बसविलेली असंते. या योजनेत जागोजागी गाडा 
थांबविण्यासाठी रुळांना दांडे बसविलेले असून तेथें सिम्नलस्‌ही किंवा 
बावटेहि लावलेले असतात. यांना ट्रेन्‌-स्टॉपू ( 17४0-00 ) असं 
म्हणतात. गाडी जाण्यास सिमरलू मिळालेळें नसले तर या जागेच 
रुळावरील सिम्रल्‌ ' धोक्याची सूचना दर्शविते, व अशामुळे तेथं गाडी 
थांबविणें ओघानेंच प्राप्त होतें.इतकें असून गाडी हांकणारान-ड्रायुव्हरन 
गाडी पढें नेण्याचा प्रयत्न केलाच तर या जागचें सिम़रल्‌ मिळालेलें नस- 
ल्या कारणानें रुळाला बसविलेला दांडा वरच (उभा) राहिलेला असतो 
या दांडयाचा व गाडी चालविण्याच्या मोटारीला किंवा इन्जनूला एक 
आपोआप उघडणारी तोटी' बसविलेली असते तिचा संयोग घडून 
येतो व गाडीला तेक लागन गाडी थांबते. एवढेंच नव्हे तर ज्या विजेच्या 
जोरावर गाडी चालते तिचा प्रवाहच इन्जिनूपासून आपोआप थांबविला 
जातो. मग गाडी कशाच्या जोरावर पुढें चालणार? अशा प्रकारच्या 
तोट्या सर्व गाड्यांना बसविलेल्या असतात व त्या नेहमीं तपासून 
संदेव नीट राखल्या जातात. ठ् 

सुरक्षितपणासाठीं योजिलेल्या वरील अनेक प्रकारांशिवाय आणखी 

(१) आपोआप उघडणारी तोटी-॥००0ट. 


(८४) 


कांहीं अशाच अजब योजना वापरलेल्या आढळतात. ड्रायव्हरच्या 
मोटारीचें किंवा इन्जिनूचें हँडूळु ( किंवा मूठ )' हा त्यांतीलच प्रकार 
होय. गाडी चालवितांना ड्रायव्हरला हँड्लुवर योग्य प्रकारें दाब देणें 
जरूर असतें. ड्रायव्हर अजारी असला, किंवा तो शुद्धीवर नसला तरं 
हँडलूवर योग्य प्रकारें दाब पडत नाहीं व तें जागचें चटकन्‌ निघून येतें. 
दाब कमी पडला कींब्रेकू लागलाच. याशिवाय गाडीला इलेक्ट्रे न्यू- 
मॅस्कि ( ९९०४0०-७॥९प]]81० ) यंत्र लावलेले असतें, त्याच्या द्वारें 
ञ्रेक नेहमीं नियंत्रणांत व हुकमी वागतात तें निराळेंच. इतक्या अनेक 
युक्तत्रा प्रयुक्त्या, यांत्रिक कप्त्या, संरक्षक योजना बसवून सुद्धां जर 
कांहीं बिघाड झालाच तर प्रसंग विशेषीं उपयोगी पडावें म्हणून,बोगद्यां- 
तून सर्व लाइनीवर तारा टाकलेल्या असतात, त्या नुसत्या एकमेकांस 
जोडण्याचा अवकाश. संबंधमार्ग लगेच बंद होऊन, विजेचा प्रवाहच 
बंद्‌ पडतो. ( अशा प्रसंगीं गाडींतील दिव्यांसाठीं विजेचा पुरवठा स्वतंत्र 
ठेवलेला असतो. ) याहीशिवाय प्रत्येक ड्रागूव्हर्ला एकेक ध्वनिवाहक 
यंत्र पुरविलेलें असतें. तें तारेस जोडून नजिकच्या स्टेशनवर बिघाड 
झाल्याची वर्दी ड्रायूव्हरला देतां येते, व चटकन्‌ उपाय होऊन गाडी' 
सुरळीतपणे चाठूं होते. विजेचा प्रवाह फाजील होऊन तिचा गेरवाजवी 
दाब यंत्रांवर पडूं नये म्हणन लायनीवर जागोंजागीं वितळणारे किंवा 
आपोआप निखळणोरे रक्षक * वापरलेले असतात. 

बोगद्यांतून गाडी स्टेशन्‌मध्यें ऐंट्फामूला यावयाची असते तेव्हां 
मागीला अथवा रुळांना थोडा चढ दिलेला असतो, व ती स्टेशनमधून 


(१८ ) मूठ, हंडूळू-तरत 1181'8 181012. (८) ध्वानिवाहक 
-९]९७]॥०॥७. (११) निखळणारे रक्षक- 1प8९ शुप8ा'त. 


(८५) 


बाहेर पडावयाची असते तेव्हां तिच्य़ा मार्गाला अथवा रुळांना थोडा 
उतार दिठेला आढळतो.उद्देश असा कीं,गाडी स्टेशनमध्ये येतांना तिचा 
वेग आपोआप कमी व्हावा व ती बाहेर पडतांना तिला आपोआप वेग 
मिळावा 

अडंरग्राऊंडू स्टेशनच्या पट्फॉर्मच्या दोन्ही बाजूंना सिम्रठुचे खांब 
व फळ्या ,सांधे दाबणाराच्या खोल्या किंवा केबिन्स्‌ वगेरे, आपल्या नेह- 
मीच्या संवयींतील आगगाडीच्या जमान्यांतील प्रकार कांहींच दिसत 
नाहींत. फक्त तांबड्या हिरूया रंगाचे, बावट्याचे काम करणारे दिव 
पॅट्फामूच्या दोन्ही टोंकांना बोग्यांतून दिसतात 

अंडर्‌ग्राऊंड्‌ स्टेशन्‌ :- 

या स्थब टेन्स किंवा भयारी गाड्या जमिनीखाठून संचार करतात 
म्हणून यांना अंडरय़ाऊंडू (जमिनी खाठून जाणाऱ्या) असा श ब्दप्रयोग 
वापरतात. अंडर्‌ग्राऊंडूच्या प्रत्येक स्टेशनकडे जाणाऱया जॉमेनीवरच्या 
मार्गावर अथवा रस्त्यावर'अंडर्‌ग़ाऊंडू'अशी जांभळ्या रंगाच्या कांचेची 
मोठी सुंदर पाटी बसविलेली असंते.शिवाय स्टेशनूच्या द्वारांवरील दिव्यां- 
नाही जांभळ्या रंगाच्यांच कांचा लावून त्यांवरहि ' अंडरऱ्‌याऊडू अस 
लिहिलेलें असंते.तेथून खालीं-अंडर्‌यराऊंडू सॅटेशनकडे जाण्यास व तेथून 
वर जमिनीच्या पृष्ठभागावर येण्यास नेहमीचे साधे जिने, चलते किंवा 
फिरते लांकडी जिने, पाळणे, वगेरे जरूर पडेल त्याप्रमाणें साई असतात 
जमिनीच्या पोटांतील' अंडरग्राऊंड किंवा ट्यचुबू ट्रेनूच्या स्टेशनवर पोहॉं- 
चतांच एक भलेंमोठें सुंदर दालन लागतें;या दालनाच्या बाजूनं कांचेच्या 
कपाटांतन, दुकानांत ज्याप्रमाणें नानाविध प्रकारच्या मालाची मांड 
आंडलेली असंते तशीच अनेक विक्रीच्या जिनसांची मांड मांडलेली 


असते.स्टेशन लहान मोठें असेल 
त्याप्रमाणें, गर्दीच्या वस्तींत, 
माऱ्याच्या जागीं असेल त्या- 
प्रमाणें, तेथें अनेक दुकानेंहि 
असतात. शिवाय या दालनांत 
जागोंजागीं ट्यून टेन्‌च्या प्रवा- 
साचीं तिकिटे मिळण्याचीं, 


चौकोलेट्‌ , सिगारेटस्‌ वगरे 


जिनसा मिळण्याचीं, स्वतांचें 
वजन करण्याचीं वगेरे स्वयंच- 
लिते  ठेवलेलीं असतात. योग्य 
(त्यावर लिहिलेल्या) किंमतीचें 
नाणें स्वयंचालेतांत टाकण्याचा 
अवकाश, जिन्नस बाहेर 
आलाच. आपल्याकडे पुणें- 
मुंबईसारख्या मोठमोठ्या स्टेश- 
नावर पंट्फॉर्म्‌ तिकीट मिळ- 
ण्यासाठीं स्वयंचलित ठेवलेले 
अनेकांनीं पाहिलेंच असेल. 
त्यांपेकींच किंवा तशाच प्रका- 
रचीं हीं स्वयेचलितें असतात. 


चें सब्य दालन, 


सन्य, 


२०, अंडरग्राऊंड स्टे 


(८७) 


निरनिराळीं स्वयंचलितें,गाड्यांची हालचाल दरशीविणारें घड्याळ 
इत्यादि गोष्टी शिवाय जगांतील मोठमोठ्या शहरांतील वेळां दाखविणारे 
घड्याळहि अनेक स्टेशनांवर पाहावयास मिळतें. कांहीं स्टेशनांवर 
निरनिराळे प्राणीहि पॅढा भरून ठेवलेळे असतात. कांहींवर जहाजांचे 
नमुने, कांहींवर तोफांचे, तोफगोळ्यांचे (७९) नमुने, कांहींवर 
निरनिराळ्या शहरांची प्रात्यक्षिके वगेरे अनेक गोष्टी लोकशिक्षणाचा 
एक भाग म्हणूनच कीं काय, ठेवून एकंदर स्टेशन मनास उल्हास 
वाटेल असें सजाविलेलें असतें, 

स्टेशन फार मोठें, दोन किंवा अनेक मार्गांचे जंक्शन्‌ असल्यास 
गाडीच्या ऐ्रॅंरफार्मूला जाण्याच्या वाटेवर,कोणत्या (बाजूच्या) ऐंट्फार्म- 
ला कोणीकडून जावयाचें तें दर्शविण्यास ( तांबडा, हिरवा, पिवळा इ. ) 
निरनिराळ्या रंगाचे लहान लहान कंदील स्टेशनूच्या भुयारांतील सवे 
वाटावारांवर लावलेले असून, प्रत्येकावर त्या त्या बाजूच्या पुर स्टेश- 
नचें नांवहि लिहिलेळें असतें. उदाहरणार्थ 'वौटलू_ स्टेशनला किंवा त्या 
स्टेशनच्या मार्गानें जावयाचें असल्यास पृंट्फार्मकडे जाणाऱ्या भुयारां- 
तील वाटेवर जागोजागी पिवळे कंदील लावून त्या प्रत्येकावर ' वाट्ठू 
असें लिहिलेलें असतें. ' य्स्टन्‌ ' स्टेशन्‌ला किंवा त्या बाजूला जावयाचे 
'तर पंट्फार्मूच्या मार्गावरील जागोंजागचे तांबडे कंदील व त्यावरील 
“यूस्टन्‌ ' लिहिलेलें पाहात बिनधोक जावें. “व्हिक्टोरिया! स्टेशनकडे 
जावयाचें तर हिरव्या केदिलांच्या अनुरोधाने जावें. या शिवाय मार्गा- 
तील कोंपऱ्याकोंपऱ्याला वळणावळणाला त्या त्या दिशेला जाणाऱ्या 
गाडीवरील लागणाऱ्या स्टेशनांची समग्र यादीच दिलेली असते. इतके 


(८८) 


असून सुद्धां बोगद्यांतील पुंट्फार्मवर जाऊन उभे राहिलें तर समोरच 


भी आहे. 


€. 


च्य 


र अंडरग्राऊंड देन उ 


९०७ ₹* 


२१. पुट 


गाडीची दिशा व त्या बाजूचीं सर्व स्टेशनें डोळ्यांपुढे सहज दिसतील 
अशीं लिहिलेलीं असतात, 

गाड्यांची दिशा समजण्यास चुकूं नये म्हणन प्रत्यक बाजचा 
प्ुंटफार्म निराळा असतो. कांहीं स्टेशनांवर गाडी उभी राहते त्या पुंट- 


1" कयणे. 


(८९) 


य्फार्मच्या भिंतींला “ सफेती देऊन तेथें दिवोहि लावलेले असतात. यांत 
पृटफार्मची मयीदा दिसणें हा एक उद्देश असेलच, पण यानें स्टेशनवर 
उष्णताहि राखण्यास मद्त होते. या भुयारी स्टेशनवरून, किंवा भुयारां- 
तन अथवा बोगद्यांमधन गदमरत नाहीं किंवा उकडतहि नाहीं,उलट आंत 
हवा इतकी खेळविलेली असते कीं अनेक वेळां लोकांच्या टोप्याहि 
वाऱ्याने उडून जातात 

गाड्यांची हालचाल दाखविणारे घड्याळ :- 

ट्थबरेनच्या अनेक योजनांवर नियंत्रण असावें म्हणूनच काँ काय 
गाड्यांच्या हालचालींचे रोजचें टांचण राखण्याची यांत्रिक योजना 
अनेक स्टेशनांवर बसविलेली असते. यांत गाडीला (प्रवास करण्यास ) 


र्‍लागणारा वेळ,एकामागून एक धांवणाऱ्या दोन गाड्यांमथील काल वगेरे 
प्रकारची नोंद आपोआप केली जाते. ही योजना अगर्दा साधी असून 
'गमतीची आहे.यांत एक मोठा जाडसा वाटोळा कागद एका फळ्यासार- 
ख्या चौकटींत बसविलेला असतो.या कागदावर घड्याळाप्रमाणेच तास 


व तासाचे भाग काढलेले असतात.हा कागद लावलेला फळा ज्या स्टेशन- 
वर ठेविलेला असतो, त्या स्टेशनच्या पॅट्फॉर्मवरून गाडी गेली म्हणजे 
त्या क्षणाला त्या कागदावरील त्या वेळेच्या जागीं आपोआप खूण पडते 
किंवा केली जाते.अनेक स्टेशनांवर ही योजना उजेडाच्या व सांवठीच्या 
आधारें चालवितात.या योजनेने त्या त्या स्टेशनावर गाडी किती उशीरां 
किंवा किती अगोदर आली.,त्याप्रमाणें दोन स्टेशनांमधील अंतर आक्रम- 
ण्यास किंवा तोडण्यास किती मिनिटें लागली वेगेरे सर्व गोष्टी समजून 


(१६) पुंटूरफार्मूची मिंतः- एग. १९२५) गाड्यांची हालचाल 
दासविणारें घड्याळ-1'॥1111112 1101001. 


(९०) 


येतात. ही य्रोजना दिसण्यांत अगदीं साथी व सोपी खरी, पण तिचे 
महत्त्व तितकेंच मोठें आहे. अंडर॒य्राऊंडूच्या ' कॅमुडेन्‌ टाऊन्‌ ' स्टेशन- 
वरून प्रत्यही पंथराशें गाड्यांचें,व केन्सिगूटन्‌ स्टेशनवरून रोजीं सोळाशँ 
गाड्यांचें नियत्रण केलें जाते, या एकाच गोष्टीवरून वरील योजनेचे, 
महत्त्व लक्षांत येण्यासारखे आहे. 

स्वयंचलितें :- 

. अंडर्‌ग्राऊंड्‌ स्टेशनूच्या दालनांत किंवा स्टेशनवर अनेक प्रकारची 
स्वयंचलितें ठेवलेलीं असतात हें वर सांगितलेंच आहे. या स्वयंचलितांत 
य्यूबदरेनच्या प्रवासाचीं तिकिटें मिळण्याचीं स्वयंचलितें हीं प्रमुखपणें 
प्रत्येक अंडरग्राऊंडू स्टेशनवर असणारच. हीं स्टेशनच्या मगदुराप्रमाणे 
जागोंजागीं ठेवलेलीं असतात. या स्वयंचलितांतून ज्या किमतीचें तिकीट 
मिळावयाचें त्याची किंमत-एक पेनी,दोन पेन्सू ,तीन पेन्स्‌ ,अशी मोठ्या. 
अक्षरांत स्वयेचलितावर लिहिलेली असते. शिवाय त्या हशिलांत कोण- 
त्या कोणत्या स्टेशनला जातां येतें त्या त्या स्टेशनची नांवनिशी त्यावर 
दिलेली असते. या स्वयंचलितांत, उदाहरणार्थ दोन पेन्स्‌ टाकले म्हणजे 
त्या स्टेशन्‌वरून दोन पेन्सांत प्रवास करण्यापुरतं ( तेवढ्या अंतरावर 
येणाऱ्या कोणत्याहि बाजूच्या स्टेशनूचें ) तिकीट बाहेर येतें. पुर्णेमुंबई- 
सारख्या मोठमोठ्या स्टेशनांवरून फुट्फार्म्‌ टिकिटें मिळण्यासाठी कांहीं 
प्रकारचीं स्वयंचलितें ठेवलेलीं असतात त्यांवरून थोडी फार कल्पना 
येण्यासारखी आहे. तिकिटें मिळण्याची इतकी सोय असली तरी एक 
तिकीट हपीस असतंच. आपणांस माहेती नसल्यास या हापिसांत 
विचारपूस करून प्रवासाचें तिकीट काढतां येतें. 


(२४) स्ववंचलितंः--8ए( 01188. 


(९१) 


वरील प्रकारच्या अनेक स्वयंचलितांत विशेष गंमतीचें व महत्त्वाचे 
“ मोड मिळण्याचेंहि स्वयंचलित ' मोठमोठ्या गदी'च्या, चेरिंग्‌ क्रास्‌ 
प्किंडिली रड .वेगरेसारख्या-स्टेशनांवर ठेवलेले आढळतेन्याचा विशाष 
गम्मत म्हणजे यांत ज्या मगदुराचें नाणें टाकावे त्याप्रमाण मोड बाहेर 
येते. एक हाफू क्राऊन्‌ आंत टाकला तर एक शिलिंग दोन अर्ध शिलिंग 
(सहा सहा पेन्साची नाणीं ), व सहा सुट्या पेनी बाहेर येऊन पडतात 
एक शिलिंग आंत टाकला तर एक सहा पेन्साचें नाणें व सहा सुट्या पना 
बाहेर येतात 

स्वतांचें वजन करण्याचेंहि स्वयंचलित कित्येक ट्यूब स्टेशनांवर ठेव- 
लेलें असते. यावर उभें राहून दोन पेन्स्‌ आंत टाकले का कांट्यावर आपल 
वजन किती पेंड तें दिसं लागतें, एवढेंच नव्हे तर एका ति(केटावर तें छापन. 
येऊन बाहेर पडतें. 


पाळणे अथवा लिफ्टस्‌ 
उ्यबडेन्‌ गांठण्यासाठीं जमिनीच्या पोटांत जाण्यायेण्यासाठीं पाळ- 


ण्यांची योजना केलेली असते. हे पाळणे वर वर्णन केलेल्या खाणीतून 
किंवा विहिरींतनच होतां होइता बसविलेले असतात. या पाळण्यांतून, 
उतारूंची नेआण सारखी चाळू असते पाळणे लोखंडी चोकटांचे व 
पट्ट्यांचे केलेले असून त्यांना दोन बाजूनें घडाची दारें बसविलेली 
असतात. यांशिवाय प्रसंगविशेषीं उपयोगी पडावे म्हणून आणखीही 
दारांची योजना केलेली असते, पण ती नजरेंत चट्दिशीं येत नाही 

प्रत्येक पाळण्याला नियामक यंत्र बसविलेळें असतें. या यंत्राच्या 
योगानें पाळण्याची गती, दारांची उघडझांक इत्यादि गोष्टी नियंत्रित 


(१५) पाळणे, लिफ्टस-]118. (१२) नियामक चंत्र-४0ए९॥॥01. 


(९३) 


केल्या जातात, पाळणा एकदम बंद पडला तर एक प्रकारच्या यंत्राच्या 
सहायाने तो थांबवून त्यांतून बाहेर पडतां येतें; ( पाळण्याच्या जवळ- 
पासच खालींवर जाण्यास साघे पायऱ्यांचे जिनेहि बांधलेले असतात. )व 
नजीकच्याच जिन्यानें टयचुबटेनूच्या प्रेटफार्मूकडे किंवा वरती भूपृष्ठाकडे 
मार्ग काढतां येतो. पाळणा खालीवर ज्या तारांच्या जिवावर होत असतो 
त्या इतक्या भक्कम मुद्दाम तयार केलेल्या असतात कीं, पाळणा पुरेपूर 
भरून गेला तरी त्याच्या नऊपटीनें पाळण्याचें वजन तारांना क्षेपतां येतें. 

हे पाळणे सुद्धां बहुतेक ठिकाणीं स्वयंचलित असतात. उतारूंनीं 
भरून पाळणा खालीं जाऊं लागण्यापूर्वी, त्याच्या द्वारावर प्रथम विजेचा 
'दिवा चकाकूं लागतो,व पाळण्याचें दार उघडतें.उतारू आंत जाऊन द्र- 
वाजा बंद होणार तर आधीं ' दरवाज्यापासून दूर राहा' अशी पाटी 
पाळण्यावर प्रकाशमान होते व शिवाय ध्वनिक्षेपक यंत्राच्याद्वारे 'द्र- 
वाज्यापासून दूर राहा! हें वाक्य तीन वेळां बोललें जातें. तिसऱ्या वेळेला 
हें वाक्य संपतांच पाळण्याचें दार बंद होऊन पाळणा खालीं जाऊं लागतो 
च शेजारचा दुसरा पाळणा लगेच तयार होतो. या सर्व क्रिया यांत्रिक 
योजनेनें आपोआप घडून येतात. कांहीं कांहीं स्टेशनावर अशा प्रकारचे 
सहासहा आठआठ स्वयंचलित पाळणे एकाच वेळीं चालूं असतात. 

फिरते जिने किंवा एस्‌कॅलेटस :-- 

अगदीं अलीकडे तयार केलेल्या अंडरग्राऊंड स्ॅटेशनावरील सर्व 
योजना अगदीं अधुनिक असणारच. या स्टेशनांवरून पाळण्याऐवजीं 
चलते अथवा फिरते जिने बसविलेले असतात. विजेच्या शक्तीवर फिरत 
राहणारे हे जिने गिरणीच्या पट्ट्याप्रमाणें सारखें फिरत राहतात. साधा- 


(६) व्वनिक्षपक-]0पत 81९9]. ( ४) फिरते जिने- ९609191013. 


(९२) 


रणपणें खालीं जाण्यास एक व वर येण्यास एक असे दोन जिने एकाक 
वेळीं चालूं असतात. खाठीं जाणें व वर येणें या दोन्ही क्रिया एकाच 


२२. फिरते अथवा चलते जिने. 


जिन्याने साधतां येत नाहींत.प्रसंगविशेषीं उपयोगी पडावा म्हणून तिस- 
राहि आणखी एक जिना पुरविलेला असतो. या जिन्यावरहि उजेड व 


(९४) 


इवा भरपूर पुरविलेली असते. या जिन्याने जा-ये करणें फारच मजेचें 
वारतें.जिन्याच्या वरच्या पायरीवर, चालतां चालतांच ,नुसतें उभे राहा- 
वयाचे; जिना खाठीं अथवा वर आपणांस आपोआप घेऊन जातो.आपण 
उभे राहिलेली पायरी जमिनीच्या सपाटीला येतांच जमिनीवर पाय ठेवा- 
वयाचा व लगेच चालूं लागावयाचें येवढेंच. एकसुद्धां पायरी चढण्याचे 
अथवा उतरण्याचे श्रम पडत नाहींत.आजमित्तीस अशाप्रकारचे सवाशें- 
'पासून दीडशेंपर्यंत चलते किंवा फिरते जिने अंडर्‌ग्राऊंड्मध्यें चालूं आहेत. 
या सर्वांचा मिळून पंचवीस हजार मेलांचा रोजचा प्रवास हातो. याचा 
'वापर सुरू केल्यानं शेंकडा चाळीस इतके जास्त उतारू वरखाली आणतां 
नेतां येऊं लागले आहेत. 

अंडर॒य़ाऊंडूच्या प्रत्येक गाडीच्या डब्याची दारें विजेच्या किंवा 
'दाबलेल्या हवेच्या बटनाच्या सहायानें एकदम उघडलीं व मिटली 
जातात.प्रवाशांना इजा पोहोचू नये म्हणून मिटतांना तीं सावकाश मिर- 
तात. शिवाय दारांच्या शिरांना अथवा कडांनां रबर बसविलेलें असतें. 
सर्व दरवाजे बंद होईतों गाडी सुरूं करण्याचें ( हिरवें ) निशाण गाड 
दाखवीत नाहीं; किंवा ड्रायव्हरच्या कानांशीं बसविलेली इन्जिनूमधील 
'घंटाहि ( गाडी सुरूं करण्याची सूचना म्हणून ) वाजत नाहीं. अशा 
प्रकारें सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची शक्‍य तों काळजी घेतली जाते. 

आरंभींच सांगितलेले 'पेकांडेली सकस चाकाखालील अंडर्‌य़ाऊंडू 
स्टेशन्‌ हें इ. स. १९२८ साठीं सुमारे पांच लक्ष पंड खर्च करून बांधठें 
आहे. ह्या स्टेशनवर सर्व अधूनिक सोई व योजना आहेत.,हें परवां परवां- 
पर्यंत अगदीं अधुनिक स्टेशन्‌ समजलें जात असे; परंतु अलीकडे बरीच 
अंडर्‌याऊंड स्टेशनें नव्यानें बांधून झाल्या कारणानें पिकॅडिली स्टेशनचा 


(९५) 


सताजेपणा आज राहिलेला नाहीं. हें स्टेशन्‌ अत्यंत रहदारीच्या चौका- 
खाठींच बांधलेलें असल्याकारणानें या स्टेशनवर रहदारी तशीच असते 
या स्टेशनवरून द्र आठवड्यास आठ दहा लाख लोक सहज जा-ये 
करतात. ट्थबटेन्सचें जंक्शन म्हणनहि याला थोडें फार महत्त्व आहे 
'पिक्ॅडिली सर्कस चौकांतन वाहणारी लोक संख्या,एकाच वेळीं जाणारी 
येणारी आठ आठ दृहा दहा अवजड (बेसस्‌, लॉरी इ.) वाहनांची रीघ 
इत्यादि गोष्टी लक्षांत घेतां,ऐन चौकाखाठीं बांधलेले स्टेशन किती भक्कम 
बांधलें असेल, याची कल्पना सहज होईल. येथन जाणारी * पिकांडली 
य्यब ' ही जमिनीच्या पोटांतून एकशेंदोन फूट खोलीवरून नेली आहे 


अंडर्‌य़ाऊन्डूनें इतके लोक प्रत्यही प्रवास करतात कीं त्यांनीं विकत 
“घेतलेल्या तिकिटांचा कागद वजन केला तर तो साडेतीनशे टन सहज 
भरूं शकतो. शनिवार-रविवारला या गाड्यांना इतकी गर्दी असंत कीं 
-त्या दिवसांच्या तिकिटविक्रीचे पैसे वजन केले तर तांब्या च्या नाण्यांर्च 
वजन तीस टन्‌ व रुप्याच्या नाण्यांचें वजन दहा टन सहज भरते, 

अंडर॒य़ाऊडू रेलवे ही अलीकडे ' ठंडन्‌ पॅसेजर्‌ ट्रान्सूपोर्टू बोर्ड ' 
या संस्थेच्या हुकमतींत आहे. आठ डब्यांची एक अशा चाळीस गाड्या 
दर तासागागिक जा ये करीत असतात, व अशाप्रकारे साडेसतरा लक्ष 
लोकांची नेआण प्रत्यहीं होत असते. या गाड्यांचा मुख्य कारखाना 

अक्टन्‌ ' या गांवीं असून येथें द्रसाल कमीतकमी पंधराशे गाड्यांची 

'तरी उलाढाल होत असते 

अंडर॒म़ाऊंड्मधून प्रवास करणें सोईचें व बिनथोक्याचें वाटतें असें वर 
म्हटलेंच आहे.इतक्या उत्तमप्रकारे चालविलेली, व अनेक धोक्यांपासून 
अलेप्त राखलेली अशी रेल्गाडी जगांत दुसरीकडे कोठेही नाहीं. 


क ग्क्‌ शू वि ष 


ट्‌ 
विलायतेंतील खाद्यगृहं. 

आपला हिंदुस्थान देश फार विस्तीर्ण व अफाट. यामुळें येथें खाण्या- 
पिण्याच्या पदाथीत एकसूत्रीपणा आढळणें शक्‍य नसतें. देशकालाच्या. 
व हवामानाच्या बदलणाऱ्या परिस्थितीप्रमाणें खाण्यापिण्याचे प्रकार व्‌ 
तर्‍हा जागोंजागीं निरनिराळ्या आढळतात. दोनतीनशें मेलांचें अंतर 
ओलांडलें,कीं खाण्याचे प्रकारव त्यांची रुची बदललीच.मद्रासकडे जावें 
तों सार भात, तिखट; गुजराथेंत शिरावें तर तेलकट, तुपकट, गोड पदार्थ; 
पेजाबांत पाऊल टाकलें कीं डाळरोटी अशी रोजच्याच खाण्यापिण्याच्या, 
प्रकारांत मिञता आढळते. हा अनुभव सामान्य दुर्जांच्याच हिंदी गृह- 
स्थास येतो असे नाहीं तर इतर दर्जाच्या मनुण्यासहि तो कमीजास्त प्रमा- 
णांत अनुभवण्यास सांपडतो. शिवाय जेथें जावें तेथें चांगलें अन्न हुकमी, 
मिळेलच असें नाहीं असाहि अनुभव सवत्र येतो. 

तेंच पाश्चिमात्य देशांत कोठेंहि जा, उत्तमपेकी लोणी व पाव, जे 
आपणांकडे मध्यमप्र तीचे किंवा वरिष्ठ दर्जाचेच लोक अनुभवू शकतात,ते 
मिळावयाचेच. याशिवाय इतर प्रकारचें अन्न तेथें नुसतें उकडून शिजवून 
देत असल्यामुळें त्यांत भिन्न रुचीचा प्रभ्रच येत नाहीं. आपल्या आवडी- 
नावडीप्रमाणें, त्यास मीठ मिरपूड लावून आपणास वाटेल त्याप्रमाणें चव 
आणून खावयाचें असतें. यामुळें तिखट, आंबट, खराट वगेरे बद्दलचा प्रभ 
उभाच रहात नाहीं.शिवाय मध्यम प्रतीच्या लोकांच्या जेवणाचा किंवा 
खाद्य पदा्थीचा दर्जा सर्व साधारणपणें सारखाच असल्यामुळें त्यांत 


(९७) 


स्वस्त महाग हाही प्रश्न नसतो. कोठेंहि जा. योग्य तो मोबदला देऊन 
मनास पसंत पडेल असें खाद्य सहज मिळूं शकतें. 

पाश्चिमात्य देशांत वर दर्शविलेल्या खाण्यापिण्याच्या पद्धतीमध्ये 
'एक प्रकारचा फायदाहि असतो.तेथें खाण्यापिण्याच्या पदार्थांत फारशी 
भिन्नता नसल्याकारणाने त्या लोकांत वेळ प्रसंगीं एकसूत्रीपणा सहज 
आणतां येतो. तेंच आपणांकडे पाहा. मद्रासी, बंगाली, पंजाबी, कानडी 
इत्यादि लोक खाण्यापिण्याच्या बाबतींत एकसूत्री कसें राहूंशकणार ! 
प्रत्येकाचे खाण्याचे पदार्थ निराळे व प्रत्येकाच्या चवी भिन्नभिन्न.कोण- 
त्याहि वेळीं समूहानें कार्य करावयाचें तर भिन्न रोटी प्रथमच आड 
येते, व अशानें कोणत्याहि कार्यांत एकसूत्रता घडवून आणणें प्रायः 
कठीण जातें.भिन्न रुचीचे लोक एकत्र बसून मन मोकळें करून आनंदानें 
गप्पागोष्टी कशा व केव्हां करणार! आपल्या नित्य व्यवहारांतच आपण 
'पाहतों कीं, मेत्री हढ करावयाची, आनंदानें एकमेकांचे खेहसेवर्धन 
करावयाचें तर आपण एकमेकांस जेवणास आमंत्रण देतो, व जेवणाच्या 
वेळीं खुल्या दिलानें गप्पागोष्टी करीत आपल्या मेत्रीचे धागे घट्ट करीत 
असतों. हा रिवाज आपणांकडेच आहे असें नाहीं तर हा पाश्चिमात्य 
देशांतहि आढळतो; किंबहुना ही पद्धति पाश्रिमात्य देशांतच जास्त 
प्रचलित आहे. तेथें जरा मोकळे मनानें, जास्त खुलेपणीं गप्पागोष्टी 
करावयाच्या असल्या, किंवा एकाद्या विषयाची चर्चा करावयाची 
असली तर एकाद्या हॉटेलमध्ये किंवा कृबूमध्यें जेवणाचा योग घडवून 
आणतात. असते प्रसंग आपणांकडीलपेक्षां तिकडे जमवून आणणें 
ज्यास्त सोईस्कर व सुलभ असतें. वाचकांच्या स्मरणांत असेलच कीं 
नुकतेंच निटिश, फ्रेंच व जमन्राष्ट्रांचे नेते म्युनिकू येथें जमून मेजवा- 


व, अ. गा, 9 


(९८) 


नीच्या वेळीं अंतरराष्ट्रीय उलाढाली करण्यांत व गुंतागुंती सोडविण्यांतः 
गुंतलेले होते; व याच प्रसंगीं या राष्ट्रांतील मेत्रीहि दृढ करण्याचें घाटतः 
होतें. तिकडे असे प्रसंग चटकन्‌ जुळवून आणतां येतात याचीं कारणें 
म्हणजे समानरोटी व योग्य प्रकारचीं अथवा दजीचीं हॉयेल्स्‌ तिकडे. 
मुबलक असतात हें होय. | 
विलायतेंतील लोकांनीं आपल्या खाण्यापिण्याच्या सेवयी व वेळां 
_ आपल्या सोईप्रमाणें व देशकालानुसार बसविलेल्या आढळतात.विलाय- 
तेंतील लोक अतिशय उद्योगी. सकाळीं न्याहारी करून ते कामकाजास 
जे एकदां बाहेर पडतात ते सायंकाळी किंवा रात्री सातआठच्या पुढें काम: 
काज आटोपून घरीं परत येतात.कामावर असतां बहुतेक सर्वांना, लहान- 
मोठा,थोर हलका, वेगरेंना आपली दुपार बाहेरच काढावी लागते. काम- 
काजास (दूरवर) गेल्यावर दरवेळी, दुपारचें जेवण, चहापाणी करण्यास. 
घरीं येण्यास कसें परवडणार ! अशामुळे दुपारचें जेवण ( किंवा ल॑च्‌ ) व 
चहापाणी सररहा खाद्यगृहांतूनच किंवा हेटिल्स्मधूनच करण्याची 
तिकडे प्रथा पडली आहे. सायेकाळीं मात्र लोक आपापल्या घरी जाऊन 
जेवणखाण करतात; तरी सुद्धां ठंडन्‌सारख्या शहरीं,किंवा इतर अनेक 
ठिकाणीं बरीचशी जनता आपलें रात्रीचें जेवणहि खाद्यग॒हांतून किंवा 
हॉटेल्सूमधूनच घेते. 
विलायतेंतील शहरांतून वरील प्रकारची उपरी राहणी पडण्याची 
कारणेंहि तशींच असलीं पाहिजेत.तिकडील सर्वसामान्य जनतेची राहणी 
समान दजाची असल्यामुळें व बाहेर खाद्यगृहांतून मिळणाऱ्या पदार्थांच्या. 
मगदुरांत वाईटपणा मुळींच नसल्यामुळें हॉटेल्समधून जेवणखाण आरो- 
पणें मुळींच गेरसोईचें नसतें.शिवाय तिकडील स्त्रीपुरुष समान दर्जाचे, 


(९९) 


समान व्यवसायाचे, व समान व्यासंगी असल्याकारणानें दोघांनाही 
समान राह्मणीची, सुखसोईची गरज सारखीच असणार ! तेव्हां जेवणा- 
खाण्याच्या नित्यनैमित्तिक गरजा खाद्यगृहांत जाऊन भागविणे त्यांना 
सोईस्कर होत असावें. शिवाय जेवणखाण तयार करण्याच्या खटा- 
टोपांत व पसारा मांडण्यांत वेळ घालविण्यापेक्षां परस्पर हॉटेलमध्ये 
तहानभूक भागवून वेळेची बचत करणें व राहणीस एक प्रकारचा सुट- 
सुटीतपणा राखणें हींही कारणें कदाचित्‌ असूं शकतील. कसेंहि असो, 
विलायतेंत सर्व दर्जाचे लोक सररहा खाद्यग॒हांत ( हॉटेल्समध्ये) जाऊन 
आपली तहानभूक भागवितात हें मात्र खरें.अशा कारणानें तिकडे खाद्य- 
गहांची संख्या व पसारा पुष्कळच असतो हं निराळें सांगणेंच नको 

विलायतेंतील होटेल्स्‌ , खायग॒हें इत्यादींची यथातथ्य कल्पना 
हिंदुस्थानांतील मनुण्यास येणें शक्‍य नाहीं. हिंदुस्थानांतील सामान्य 
दर्जाची हेटिल्स्‌, खाणावळी, खाद्यगहें व विलायतेंतील त्याच दर्जाची 
हॉटेल्स्‌, खाणावळी व खाद्यगुहें यांत जमीन अस्मानाचें अंतरं असतें. 
आपल्याकडील खाद्यगृहें,खाणावळी वगेरे विशेष गलीच्छ असून त्यांतील 
अन्न व इतर खाद्यपदार्थ हलक्या दर्जाचे असतात. हिंदुस्थानांत 
सामान्यतः मध्यम स्थितींतील लोक अगदीं अपरिहार्य असेल तेव्हांच या 
संस्थांना आश्रय देतात. विलायतेंत तसा प्रकार मुळींच आढळत नाहीं. 
बहुतेक सर्वसामान्य जनता सररहा आपलें खाणें वेळींअवेळीं खाद्य- 
गृहांतूनच घेते. तिकडे अन्नाच्या प्रतींत कोणत्याहि प्रकारें हलकेपणा; 
वाईटपणा असा आढळावयाचाच नाहीं. वरील अनेक कारणांनीं तिकडे 
हॉटेल्स, खाययग॒हें इत्यादि संस्था लोकप्रिय होऊन मोठ्या नमुनेदार 
रीतीनें अनेक वर्षे चालविलेल्या आढळतात, 


(१००) 


एक पॅरिस्‌ शहर सोडून,सर्व जगांत सांपडणार नाहींत इतकीं पुष्कळ 
व इतक्या विविधप्रकारचीं खाद्यगृहें (हाटेल्स्‌ , खाणावळी, उपाहारगृहे) 
लंडनमध्ये आहेत. साधारणतः एका टेबलावर चार माणसें बसून जेवण- 
खाण करतील अशाप्रमाणें मांड मांडली तर एकाच वेळीं पंधरावीस 
माणसांपासून ते हजार पंधराशे लोक एकदम येऊन जेवून खाऊन 
-जातील अशीं मोठमोठी खाद्यगृहें ठंडन्‌मध्यें अनेक आहेत. तेथील 
हॅटिल्समधून वाटेल त्या देशचा वाटेल त्य़ा प्रकारचा पदार्थ अल्पशा 
अवधीच्या सूचनेनें सहज मिळूं शकतो. तेथें हिंदी गृहस्थास पापड, 
'लोणचें, जिलबी मिळते तर आस्ट्रेलियन्‌ गृहस्थास कांगरू टेल्‌ सूपूढि 
मिळण्यास कठीण पडत नाहीं. अमेरिकन गृहस्थास हॉट्केक्स्‌ व 
मक्याच्या लाह्याहि ताज्या भाजून सहज मिळूं शकतात, तर चिनी 
माणसास भातावर ताव मारण्यासहि अडचण पडत नाहीं. एकंदरीत 
खाद्य पदाथीची विविधता तेथें फारच आढळते. 
. मुंबईला ज्याप्रमाणें पैसा दोन पेशाचा सिंगल्‌ चहा पुरविणाऱ्या 
अगदीं गरीब स्थितींतील खाद्यगहापासून होटेल मॅजेस्टिक्‌,ग्रीन्स्‌, ताज 
वगेरे सारखी उच्च उच्च दर्जाची हॉटेल्स्‌ व खाद्यगहें आहेत त्याचप्रमाणं 
लंडन्‌मध्यें सुद्धां अगदीं गरीब पारेस्थितीच्या हेटिल्पासून ता रिश, 
सव्हायू, डर॒चेस्टर्‌ , य्रोवूनार्‌ वेगरे सारखी एकापेक्षा एक बडीबडी 
अनेक हॉटेल्स्‌ आहेत. अतिशय भपकेबाज व श्रीमंत अशीं हीं हॅटिल्स्‌ 
सोडून दिलीं, तरी मध्यमस्थितीच्या मनण्यास सखसेोई व चांगल्यापैकी 
खाद्य जिन्नस पुरविणारी शेंकडोंशें खाद्यगहें लंडनमध्ये जागोजागी 
बिखुरलेलीं सांपडतात. यांत आमच्यामते विशेष उल्लेखनीय म्हणजे 
6 बी: सी. (3. 3. 0.).अथवा. एरेड जेडू कंपनीची खादयगहे 


(१०१) 


एक्सप्रेस्‌ डेअरी (1951९55 19179 ९०.) कंपनीची खाद्यगृहँं व लायन्स : 


२३. ल॑ंडन येथील गरिबीचे चहाचें दुकान. 
. (हें गाडीवरच अस्ते. यांतून टॅक्सीवाळे, पट्टेवाले, वगेरे.ळोक चहा घेतात. ) . 


(उ. 1.7०" &७ ९0. 17. ) कंपनीचीं खाद्यगहें हीं होत. या तीन्ही: 
कंपन्यांची हॉटेल्स सर्व लंडन्‌ शहरभर मोठमोठ्या चोकांचे कोंपरे, ट्युब; 
स्टेशनचे कोंपरे, नाटकगृहें-सिनेमागृहांचे मोहले अशा माऱ्याच्या जागीं; 
पसरलेलीं आहेत. ऑर) 

वरील तीन कैपन्यांपैकीं लायन्स्‌ कंपनी ही बरीच मोठी असून तिचा' 
पसाराही बराच मोठा आहे. या कंपनीच्या अडीचशें तरी शाखा सर्वः 
ठंडन्‌ शहरभर पसरलेल्या आहेत. अशा बऱ्याचशा लहान शाखां-. 
शिवाय या कंपनीची चारपांच खाद्यगृहे फारच मोठीं अथवा प्रचंड अशीं 
आहेत.यांना ' कारनर्‌ हाऊस? ( ९०१7७! प०१४९) असें म्हणतात. 


(१०२) 


हीं लंडनच्या मुख्यमुख्य केंद्राच्या ठिकाणीं आहेत. या प्रत्येक कार्‌नर्‌ 
हाऊसूची खाण्यापिण्यासाठीं वापरण्यांत येणारीं दालनें एवढीं मोठ- 
मोठीं आहेत कीं प्रत्येक दालनामध्यें एकेका टेबलाशीं चारचार अशा 
रीतीने सातआठशें लोक एकाच वेळीं सहज बसून जेवण घेऊं शकतात. 
अशीं दालनें प्रत्येक कॉर्‌नर्‌ हाऊसूला तीनतीन चारचार सहज 
असतात. प्रत्येक दालनांत सर्व दालनभर गालिच्या पसरलेला असून 
इतके शेंकडोंशें लोक सारखी जा ये करीत असले तरी तो नेहमी स्वच्छ 
राखला जातो. येथील एकंदर व्यवस्थाहि चांगल्या प्रकारची असते. या 
कॉर्‌नर्‌ हाऊस्‌मध्यें केव्हांहि जा, तें साधारणतः भरलेलेंच असतें.सायं- 
काळीं व विशेषतः शनिवार-रविवारी तर इतकी गर्दी असते कीं जागा 
मिळविण्यास नंबर लावांवे लागतात किंवा वाट पाहावी लागते. यांतील 
पाश्वेगण(किंवा सेविका)आपापल्या कामांत तरबेज असून गिऱ्हाइकांशी 
विशेष आदबीनें वागणारा असतो. आपणांकडे मेजवानीला वाजंत्री 
लावतात त्याप्रमाणें प्रत्येक दालनांत एक बँड चाूं असून जेवत खात 
असतां आपली करमणूक चांगठी होते, व जेवणहि अर्थात्‌ भरपर जातें 
होंकारनर्‌ हाऊसेस्‌ अहोरात्र चालूं असतात. हॉटेल्स , खाद्यगहें व इतर 
दुकानेंसुद्धां चालविण्यास तिकडे सरकारी परवाना काढावा लागतो 
सर्वसाधारण व्यवहार करण्यासाठीं हे परवाने रात्रीं साडेआठ वाजेपर्यत- 
चेच दिलेले असतात. रात्रीं साडेआठ नंतर सर्व व्यवहार बहुतेक बंदच 
असतो. होटेल्स्‌ (व हीं कारनर्‌ हाऊसेस्‌ ) साडेआठच्यापूढें चालू 
ठेवण्यास स्वतंत्र स्पेशल परवाना मिळवावा लागतो. या ग॒हांतन विशेष 
प्रकारच्या मेजवान्या, पार्ट्या, बॉल्स वगेरेबद्दलहि सोईस्कर अशी 
व्यवस्था केलेली असते. अशा कार्यांसाठी एक स्वतंत्र हॉल किंवा दालन 


(१०३) 


राखनच ठेवलेलें असतें. अशा व्यवस्थेने व सोईनें सामान्य स्थितींतीलं 
गहस्थाच्या राहणीस किती मद्त होते हें मुंबई, पुणे, कलकत्ता, कराची 
वेगरे सारख्या शहरीं राहणाऱ्या गृहस्थाच्या मनास तेव्हांच पटेल. 
लंडन्‌मध्यें लायन्सुसारख्या एका कंपनीचीं अनेक खाद्यगरहें आहेत, 
अशा कंपन्यांमार्फत मोठमोठी खाद्यगहेंहि चालविलेलीं जातात, त्यांत 
सुखसोई पुष्कळ असतात इत्यादि गोष्टी सांगण्यांत विशेषसा मुद्दा 
आहे असें नाहीं. तर एवढ्या थोरल्या खटाटोपामागे, एवढी थोरठीं 
माणसांनी संदेव गजबजलेलीं खाद्यगहें चालविण्याऱ्या संस्थेच्या 
जुडाशीं दुसरी केवढी तरी मोठी संस्था गुंतवावी लागत असली पाहिजे 
किंवा काम करीत असली पाहिजे ही गोष्ट खरोखरीच विचार करण्या- 
-सारखी आहे; व आमचाहि मुख्य उद्देश हीच बाजू प्रामुख्यानें वाचकांच्या 
नजरेस यावी असा आहे. लोकांची अथवा गिऱ्हाईकांची सारखी रीघ 
लागलेलीं अशीं दोनअडीचशें खाद्यगहें एकाच वेळीं चाले ठेवण्यास व 
सयांना अन्नाचा पुरवठा अबाधित करतां येईल, कमी जास्त परिस्थितीं- 
तही तटवडा येणार नाहीं,असा केवढा तरी खाद्य-वस्तूंचा सांठा व पुरवठा- 
कंपनीस तयार ठेवावा लागत असेल याची नुसती कल्पनाच केलेली 
बरी. शिवाय सर्व लंडन्‌भर विखुरलेल्या अडीचशें शाखांतून पाव,लोणी 
येस्टीज इत्यादि अनेक खाद्यपदार्थ ताजेताजे तयार करून ते वेळोवेळीं 
घरविण्यासाठीं कितीतरी लोक कामास लागत असतील याचा अंदाज 
कल्पनेनेंच केलेला बरा. हिंदुस्थानांतील वाचकांस तरी या गोष्टी अचंबा 
वाटण्यासारख्याच आहेत खास ! कारण अशी किंवा एवढी मोठी संस्था 
अश्विल हिंदस्थानांत एकही नाहीं. इतक्या दोनअडीचशें खाद्यगुहांना 
ख्वाद्यपेयें पुरविणारी संस्था तरी कशी असेल, त्याचें गोदाम तरा केवढ 


(१०४) 


असेल, इतक्या लोकांना प्रत्यही लागणाऱ्या पाव, लोणी वगरे जिन्नसांके 
ढीग तरी केवढाले पडत असतील, तेथील एकंद्र व्यवस्था तरी कशी 
असेल वेगेरे सर्वच गोष्टी अचंबा वाटण्यासारख्या असल्यामुळें हें गौड- 
बंगाल आहे तरी काय हें जाणण्याची उत्सुकता प्रत्येकास असणारच. 

.. लायन्स्‌ कंपनीच्या अनेक खाद्यगृहांना निरनिराळ्या प्रकारच्या 
पदाथांचा पुरवठा करण्यासाठीं जरूर असा कारखाना,किंवा भटारखाना 

व त्यासाठीं लागणाऱ्या पदार्थांचा सांठा किंवा गोदाम हीं ठंडन्‌मधीलः 
हॅमर्स्मथ्‌ या भागांत आहेत. यास कॅड्बी हाऊस्‌ (९१७१ ०पड७), 
असें म्हणतात. हा कारखाना अगाऊ विचारणा करून किंवा परवाना 

काढून पाहावयास मिळतो.एवढेंच नव्हे तर तो दाखविण्यास व सर्व गोष्टी 
नीट समजावून सांगण्यास तेथें एक मनुण्याहे बरोबर देतात. तेथें निरनि-- 
राळ्या प्रकारचे पदार्थ बनविण्यासाठी निरनिराळीं खातींच आहेत. 

मांसाचे ( कच्चे ) पदार्थ तयार करण्याचें दालन निराळें व त्याची व्यव- 
स्थाहि स्वतंत्र, पाव, बन्स्‌ वेगरे पदार्थ तयार करण्याची जागा निराळी 
व तें खातें निराळें. पेस्ट्रीजू , केक्स , टार्टस ( साटोऱ्या ), पाईज़ वगेरे 
गोड पदार्थ करण्याचें खातें निराळें. आईसूक्रीमचें खातें अगदीं निराळें. 

प्रत्येक खातें अगदी स्वतंत्रपणें चालविलेले दिसून येतें. प्रत्येक खात्यांत 
निरनिराळे पदार्थ अथवा जिन्नस तयार होऊन तेथें ते पॅकबंद करून, 
योग्यशा पेटाऱ्यांत भरून मग मोटारीने ( लारींत घाठून ) निरनिराळ्या 
शाखांना त्यांच्या गरजांप्रमाणे पुरविले जातात. यासाठीं तेथें एक टेले- 

फोनचें ऑफिस्‌ स्वतंत्रच ठेवलेळें असतें. त्यांत निरनिराळ्या शाखांना 
माल जसजसा लागेल तसतसे टोलेफोनवरील निरोप घेतले जाऊन त्या 
प्रमाणे जरूर ता माल वेळोवेळीं पुरविला जातो.अ इस्क्रीम्‌ सारखा जिन्नस 


"> 


(१०५) 


सुद्धां मुख्य कारखान्यांतच चार औंस वजनापासून तों पोंड दोन पॉड 
वजनापर्यंत पुडे तयार करून व शिवाय सुटा पेटींत घालून जरूरीप्रमाणे. 

निरनिराळ्या शाखांकडे पाठविला जातो. प्रत्येक हॉटेलमध्ये तो करीत 
बसत नाहींत. गिऱ्हाइकास लागणारें पेनी दोन पेन्सचें लोणीसुद्धां खुद्द 
कारखान्यांतूनच वजन करून, छाप मारून आलेलें असतें.निरनिराळ्या 
खाद्यगृह्मांतून लागेल तसतसा चहा, कॉफी वगेरे तयार करणें व जिनसा 
कढत राखणें या पलीकडे कांहींहि पाकक्रियेपेकीं काम करावें लागत 
नाहीं. यामुळें कामकऱ्यांना गिऱ्हाइकांकडे लक्ष देण्यास अवसर मिळून 
कामाचा उठावहि पुष्कळ होतो. या शाखांतून कोणत्याहि पदार्थाचा 
तुटवडा केव्हांहि पडत नाहीं. मोटारीनें जिनसांची ने-आण सारखी 
चालूं असंत 

कॅड्बी हाऊसच्या भटारखान्यांत अनेक जिन्नस भाजून शिजवून 
नेहमींप्रमाणेंच तयार करतात, परंतु ते तयार करण्यासाठीं वापरण्यांत 
येणारी यात्रिक पद्धाते, योजना व कोशल्य पाहण्यासारखे व 
वाखाणण्यासारखे असतें. या भटारखान्यांत पेस्ट्रीज, केक्स्‌, पाव, वगेरे 
नित्य लागणाऱ्या खाद्य वस्तू नेहमीप्रमाणेंच तयार होतात; परंतु ते तयार 
करण्याची कृति व तयार होणाऱ्या मालाचें प्रमाण व ढीग पाहिले म्हणजे: 
अचंबाच वाटतो 

पाव भाजण्याची भट्टीः--- 

या भटारखान्यांतील एका दालनांत पाव तयार करतात.त्यांत एक 
भट्टी पाव भाजण्यासाठींच बांधलेली आहे. इच्याजवळ उभे राहिलें तरी 
उष्णता फारशी भासत नाहीं. परंतु यांत १३२० ते १५० अंशापर्यंत 
उष्णमान पावास सहज देतां येतें. या भट्टींत एका टोंकापासून दुसर्‍या 


(१०६) 


ऱडोंकापर्यंत चढतें उष्णमान ठेवण्याची योजना केलेली आहे व तें वेळोवेळीं 
तपासण्यास जागोंजागीं उष्णमानमापकें ठेवन तीं बाहेरूनच पाहण्याची 
सोय केलेली आहे. ही भट्टी दिसण्यांत एकाद्या लढाऊ टॅकप्रमाणें किंवा 
पॅचेलखती मोटारीप्रमाणें दिसते 
पाव तयार करण्यास लागणारे जरूर तेवढें पीठ किंवा कणिक प्रथम 
'कांट्यावर वजन झाली कीं ती पातेल्यासारख्या एका मोठ्या भांड्यांत 
'ओतली जाते. तेथें पाण्याशीं व इतर जरूर त्या पदाथीशीं ती मिसळन 
त्याचा कणकेचा गोळा यांतिक योजनेनेंच बनविला जातो. कणकेचा 
गोळा मळण्यास हात मुळींच लागत नाहींत. पुढें या गोळ्याचे आठ आठ 
औंस वजनाचे गोळे बनून ते पावाच्या सांच्यांत अथवा भांड्यांत एका- 
मागून एक असे ओळीनें जाऊन पडतात. हे पावाचे सांचे एका कडेने 
शकामागून एक असे ओळीने, आपण जिना चढून जातों तसे. भड़ीत 
शिरतात, तेथें योग्य ती उष्णता त्यांना मिळन व भाजन निवण्यास 
योग्य तो वेळ दिला जाऊन, भट्टीच्या दुसऱ्या कडेनें तयार झालेले पाव 
एकामागून एक बाहेर येऊन पडतात. भट्टींत पाव भाजण्यास लागणारी 
ऊष्णता व वेळ मिळण्याची व्यवस्था ज्या पट्ट्यावरून ते सरकत जातात 
त्या पट्ट्याचा फेरा होण्यांतच केलेली असते. हा पट्टा भट्टींत सारखा हळं 
हळू फिरत राहतो. थोडक्यांत, भट्टीच्या एका कडेनें कणकेचे गोळे आंत 
जातात व दुसऱ्या कडेनें भाजून तयार झालेले पाव बाहेर पडतात 
अशा यांत्रिक योजनेने थोड्या अवधींतच पावाचे ढीगच्या ढींग तयार 
होऊन पडतात. हिला पाव तयार करण्याची भट्टी म्हणण्यापेक्षा हें एक 
'याव तयार करण्याचे यत्रच असतें असं म्हटलें तर वावगे हाणार नाहीं 


था यंत्रांत द्रताशीं सहा हजार पोड पाव तयार करतां येतात.या एकाच 


(१०७) 


गोष्टीवरून लायन्स कंपनीला प्रत्यही किती पावांचा पुरवठा करावा 
ळागत असेल याची कल्पना सहज होण्यासारखी आहें 


स्विस्‌ रोल्‌ुः-- 
पाव करण्याच्या अवाढव्य यंत्राप्रमाणेच स्विप्‌ रोलू ( “707” 


255155 1१091) म्हणन पुरणपोळीसारषा एक गोड पदाथ तयार करण्याचें 
यंत्र येथें पाहण्यासारखें आहे. हा स्विस्‌ रोल तयार करतांना प्रथम 
निरनिराळे पदार्थ-मैदा, साखर, अंड्यांचा बलक इ.-ठराविक प्रमाणांत 
कांट्यावर निरनिराळ्या भांड्यांत वजन करून धेतले जातात. मग हा 
भांडी वांकडीं होऊन एका पातल्यांत आपोआप ओतलीं जातात. या 
भांड्यांत एक ढवळणें यांत्रिक योजनेंनें फिरते ठेवलेलें असतें, त्याच्या 
सहायाने हे पदार्थ नीटपणें एकत्र मिसळले जातात. ठराविक फोऱ्यांत 
योग्यप्रकारे मिश्रण तयार झालें कीं तें पातेल्याच्या बुडातून एका 
पैन्हाळीवाटें एका लांबशा लोखंडाच्या किंवा तशाच एकाद्या धातूच्या 
पड्याच्या पट्यावर बाहेर जाऊन पडतें.हा पट्टा सुमारें नऊ इंच रुंद असून 
गिरणीच्या पट्ट्याप्रमाणें हळंहळृं फिरत असतो. वरील मिश्रण प्रथम 
यात्तळ असतें, म्हणन त्याचा (प!तळसा ) थर या पट्ट्यावर उताराच्या 
बाजकडे पसरत जातो. हा पट्टा एका बाजूनें, वर द्शविलल्या पावाच्या 
अट्टीप्रमाणेंच एका भट्टींत आंत शिरत असतो. अथातच्‌ हा मिश्रणाचा 
पातळ थर पट्टयाजरोबर हळंहळं सरकत भट्टांत जाऊन भाजला जाता 
व दसऱ्या बाजनें त्याची भाजन तयार झालेला पाळी बाहर यंत राहते. 
ही पोळीवजा खाद्यपदार्थाची पट्टी (केवा पट्टा भट्टीबाहेर पडतांच त्यावर 
कोणत्या तरी फळाच्य़ा मोरंब्याचा ( स्ट्राबेरी जमू, एप्रिकाटू अम्‌ 


(3.9 


चगर्‌ ) पाचळसा थर पसरला जातो. एवढं सवेक्षाल वा हा नऊ ड्चा्‌ 


(१०८) 


वट्टीवजा पोळी खालील पट्ट्यावरून पुढें सरकत असतां तिचे वितीवितीचे , 
एक पोंड वजन भरेल असे, तुकडे पाडले जातात. हे तुकडेहि यांत्रिक 
योजनेंच पाडतात. द्र वीस तुकड्यागणिक एक तुकडा बाजूस करून 
घेऊन तो वजनानें बरोबर आहे किंवा नाहीं हें तोठून पाहतात. 
हे गुंडाळलेले तुकडे (7०15 ) तसेच पुढें निराळ्या पट्ट्यावरून सरकत 
जाऊन, तेथेंच एकीकडे तयार होत जाणाऱ्या (पुर्‍याच्या ) कागदाच्या 
पेटींत जाऊन पडतात.प्रत्येक पेटीचें तोंडाहे यांत्रिक योजनेनेंच बंद केलें 
जातें. अशा प्रकारें पॅकबंद झालेल्या कागदाच्या स्विस्‌ रोलूच्या पेट्या 
खोक्यांत नीट लावल्या जाऊन तीं खोकीं घरंगळतीवरून सुटून निर- 
निराळ्या मजल्यावरून खालीं घरंगळत घरंगळत अगदीं तळमजल्यावर 
येऊन पोहोचतात. येथें मोटार लॉरी तयार ठेवलेलीच असते. हीं खोकीं 
लगेच मोटार लौरींत भरून निरानेराळ्या खाद्यगहांतून, किंवा दुकानां- 
तून विक्रीला पोहोंचविलीं जातात, काय हें यांत्रिक खेळ व काय ही 
यांत्रिक योजना ? एकदां बाहेरून आलेल्या मेदा, साखर वगेरे सारख्या 
कच्च्या मालाचें वजन करण्यापासून जी सुरुवात करावयाची ती पक्का 
माल तयार होऊन बांधून कारखान्याबाहेर पडण्यास मोटारींत जाऊन 
पडेपर्यंत शक्य तों मनुष्याचा हात असा लागावयाचाच नाहीं. 


एका दालनांत लोण्याच्या ढीगापासून त्याच्या निरनिराळ्या खाद्य 
गृहांतून पुरविण्यासाठी एक पेनी किंमतीच्या लोण्याच्या पेनी एवढ्या 
वाटोळ्या चकत्या (099) करण्याचें काम चाललेलें असतें. येथें बरीक 
सर्व काम मनुष्यांच्या ( स्रियांच्या ) हातूनच चालतें. हें काम इतकें 
झटपट व सुयंत्र चाळू असतें कीं या चकत्या करणाऱ्या बायका सजीक 


(१०९) 


अ. ५ 


ग्राणी आहेत का यांत्रिक चित्रें आहेत अशी क्षणभर शंका वाटल्या- 
शिवाय राहावत नाहीं. 
लायन्स्‌ कंपनीच्या भटारखान्यांतील पाव करण्याच्या येत्राचें व 

स्विस्रोठ्‌ करण्याच्या यंत्राचें अगदीं अल्पसे वर्णन नुसतें नमुन्यादाखल 
म्हणूनच वर दिलें आहे. तेवढ्यानंच या कारखान्य तील प्रकार खरो- 
खरीच अजज व अचाट असतात याबद्दल शंकाच राहत नाहीं. परंतु 
याहीपेक्षा अंचबा वाटण्यासारख्या आणखीही कांहीं गोष्टी आहेतच. 
र्‍या खादयगृहांच्या (8७७7७०७ ) संस्थेच्या मागे एक भलीमोठी व 
नंमुंनेदार अशी एक संशोधन कायील्य व प्रयोग शाळाही 
1७७०४ ) चालविली जाते; व यांत अनेक तज्ज्ञ काम करण्यांत 
चूर झालेले दिसून येतात. एक नुसतीं खाद्यगृहें अथवा हॉटेल्स्सारखी 
सैस्था चालविण्यास प्रयोगशाळेची व संशोधन कार्यालयाची मदत 
लागते हें आपणां हिंद्वासियांस कदाचित्‌ पटणार नाहीं व ही गोष्ट 
खरीहि वाटणार नाहीं. परंतु अशा प्रकारची प्रयोगशाला लायन्स 
कंपनीनें चालविली आहे हें खरें. 

पाश्चिमात्य लोक निसर्गतः फार प्राचीनकालापासून भौतिकशास्त्रांच्या 
मार्गे लागठेळे. भौतिकशाख्त्रांच्या ज्ञानाच्या जोरावरच त्यांनीं आपली 
उन्नति करून घेऊन, जगांत ते आज अग्रेसर होऊन बसलेले आहेत. 
त्यांना संशोधनाची फार आवड. आपण पाहतोंच कीं निरनिराळ्या 
भौतिकशास्त्रांत पाश्चिमात्यांनी जितकें संशोधन केलें आहेतैतकें कोणी- 
हि केलेळें नाही.जर्मन, फ्रेंच, इंग्रज वेभरे यूरोपांतील लोकांनीं वास्तव- 
शास्त्र, रसायनशास्त्र, यंत्रशास््र, नौकानयनशास्त्र, वेगरे अनेक शाखांत 
मोठमोठे शोध लावून तीं शास्त्रे आपलींशीं करून ठेविलीं आहेत. एवढेंच 


(११०) 


नव्हे तर व्यवहारांतील बारीक सारीक गोधींतसुद्धां लक्ष घालन, अनेक 
लहानसान गोष्टीचें संशोधन करून आपली राहणी उच्च दुर्जांस नेऊन 
आपलें जीवन सुखमय करून घेतलें आहे. आपल्या नित्य नैमित्तिक व 
दैनंदिन जीवनांतील कितीतरी गोष्टी आपण पाश्रिमात्यांच्याच उचलले- 
ल्या आहेत हें सांगणेंच नको. पाश्चिमात्य लोकांत अगदी क्षुद्र गोष्टींत- 
सुद्धां लक्ष पुरवून त्यांत संशोधन करण्याची प्रवृत्ति असते. असें असतां 
एवढा थोरला खाद्यग॒हांचा कारखाना,एवढा अवाढव्य पसारा, व एवढा 
अचाट खटाटोप ज्या लायन्स्‌ कंपनीने चालविलेला आहे ती आपल्या 
कक्षेंत येणाऱ्या अनेक लहानमोठ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष्य करून, प्रयोग 
संशोधन वगेरे केल्याशिवाय कशी राहील? विलायतेंत कोणताहि धंदा 
पाहा; त्याला प्रयोग, संशोधन वगेरे गोष्टींची साथ ही असावयाचीच; 
किंबहुना प्रयोग, संशोधन हाच त्यांच्या उद्योगधंद्याचा पाया. याः 
पायावरच राष्ट्राची भरभराट व वेभव उभारलेले असतें. 

संशोधन कार्यालय व प्रयोग शाळा.:-- 

लायन्स्‌ कंपनीची उत्तम प्रकारची प्रयोग व संशोधनशाला कॅडू्बी 
हाऊस्‌ नजीकच रस्त्याच्या दुसऱ्या अंगाला एका चांगल्याशा पांच 
मजली इमारतींत आहे.या शालेंत चालूं आहे इतकें पुष्कळ व इतकें उप- 
युक्त काम दुसऱ्या एकाद्या तशाच प्रकारच्या प्रयोगशालेंत क्चितच चाल 
असेल. या प्रयोगशालेंत एवढ्या थोरल्या खटाटोयास व भटारखान्यास 
लागणारा माल पाहून, तपासणी करून घ्यावयाचें हें नित्य नैमित्तिक 
काम तर असतेच. यांत नुसतें डाळ, पीठ, मीठच तपासन घेतात असें 
नव्हे तर रोजचें लागणारें मांस, कोंबडीं, अंडी, मासे, वगरे पदार्थहि 
नीट शास्त्रीयरीत्या तपासून घेऊन मगच ते वापरण्यास किंवा त्यांचे 


(३९९.) 


निरनिराळे खाद्य पदार्थ तयार करण्यास घेतात. त्याचप्रमाणें रोजर्के 
लागणारें दूध, दुधाचा साका ( ०१९९१०)इ. पदार्थ तपासून घेण्याचें काम; 
चालं असतें. लायन्स कंपनींतन पुरविली जाणारी आईंक्रोम्‌ इतक्या; 
काळजीपर्वक तपासतात कीं त्यासाठीं एक निराळेंच खातें ठेवललें असून: 
त्यांत जंतुशास्त्रज्ञ (38901910108195) काम कररत असतात 

निरनिराळे पदार्थ तपासून घेण्याचें कामही येथें कांहीं कमी नसते. 
येथील रसायनतज्ज्ञ खाद्यपदार्थांचे कमींतकमी पन्नास हजार नमुने तरीः 
सालाला तपासतात. याशिवाय खाद्यजिनसा गुंडाळून देण्याचे कागद, 
दोरा सुद्धां, तपासून त्यांची जंतुशास्त्रज्ञांकडून परीक्षा करून मगच ते. 
वापरण्यास घेतात 

या पांच मजली इमारतींत सर्वत्र कांहीं ना कांहीं काम चालूच असतें 
प्रथम जातांना तळमजल्यावर पाहावें तों कोकोचीं फळें पाहून तपासून 
त्यांची निवड चाललेली दिसते. हीं फळें निवडून घेतलीं म्हणजे त्यांतील. 
खिग्धांश अथवा कोकोक्रीम काढून घेतात.कोको,चाकोलेट्‌ वगरे पदार्थ 
लायन्स कंपनी आपले स्वतांचे स्वतःच तयार करते. तेथून पुढें पहिल्या 
मजल्यावर गेल्यावर आफ्रिका, न्यूझीलांडू , आस्ट्रेलिया वेगेरेसारख्या. 
दूरदूरच्या देशांतून आलेले, फळांच्या गरांना भरलेले, मोठमोठे कांचेचे 
चिनीमातीचे रांजण दिसतात. लायन्स कंपनीच्या अवाढव्य खटाटोपास 
मालाचा प्रवठा अथीतच्‌ दूर देशांतून करावा लागतो.इतक्या दूरदूरच्या 
देशांतून फळें आणविलीं तर तीं कशीं टिकणार व ती आणवर्णे कस 
परवडणार ! ही अडचण दूर करण्याकरितां त्या त्या देशांतूनच फळांचा 
गर काढवन रांजणांतन आणवला जातो. या गराचा उपयोग निर- 


निराळ्या फळांचे निरानेराळे टार्रस्‌ ( 17७ ), पाईजू ( 1% ), पुडिंगू 


(११२) 


९ ऐप्तक्पाश ), डंपलिंगू (1)॥॥0४ ) वेगरे सारखे जिन्नस तयार 
'करण्याकडे करतात, अशा प्रकारच्या पदार्थांत फळांचा गर वापरण्या- 
'पूर्वी त्यांत गोडाचा अंश किंवा शकररांश किती असतो तो प्रथम 
'रासायानेक पृथक्करणानें काढून मग आंबट गोड असेल त्याप्रमाणें त्यांत 
साखर घालून मग पदार्थ तयार करतात. अशानें पदाथीची चव नीट 
'राखली जाऊन, फळें (गर), साखर वगेरे जिनसांचा विनाकारण 
अपव्यय होण्याचें टाळतां येतें. हें सर्व प्रथम या रसायनशाळेंत 
"तपासून ठरविलें जातें. 
_ वरील मजल्यावर एका मोठ्या दालनांत ,एका भल्या मोठ्या टेबलावर 
'यांचपेचवीस मुळी ओळीनें बसून पदार्थांतील आम्लांश ( रासायनिक 
पद्धतीनें ) ठरविण्यांत गुंतलेल्या आढळतात. यांचे काम नुसतें मामुली- 
'यद्धतीचेंच असतें. त्यांनीं नुसतें आम्लांश किती तेवढेंच मोजावयाचें. 
बाकींचें जोखमीचे, जबाबदारीचे व अकलेचे काम रसायनतज्ज्ञच करि- 
तात. अशानें रोजचें मामुली काम (70०५1०) झपाट्याने होऊन अशा 
मामुली गोष्टींत तज्ज्ञांचा वेळ न मोडता त्यांस दुसऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टीं- 
कडे लक्ष देण्यास अवसर सांपडतो. पुढें एके ठिकाणीं निरनिराळ्या खाद्य 
यदार्थाचें पृथःकरण करून त्याचा पोटिक दर्जा (7००१ ए६]प७) काढ- 
ण्याचें काम चाललेडें दिसतें. शिवाय अनेक पदार्थांतील जीवतत्वें 
(_ ॥ां७या९5 ) काढण्याचे व त्याप्रमाणें त्यांचा खाद्यपदार्थात 
उपयोग करण्याचें काम व संशोधन आणखी एका भागांत नेहमीं 
चाठूंच असतें, वरील अनेक गोष्टींशेवाय जतुशास्त्रज्ञांकडून अनेक 
पदार्थाचे व विशेषत; दूध, साका, आईस्क्रीम इत्यादि पदार्थांचे परीक्षण 
च संशोधन चाठूंच असतें. 


(शशश) 

-.. दिवसानुदिवस बदलणाऱ्या परिस्थितीबरोजर लोकांच्या बदलणाऱ्या 
गरजांकडे व चवीकडे लक्ष पुरवून त्यांना पटेल असे नवीन नवीन खाद्य 
पदार्थ तयार करण्याचेंहि कार्य व संशोधन येथें चालूं असतें. एक पांच 
मजली इमारत, पण तिचा कोपरानूकोपरा व्यापलेला असून सर्व प्रयोग- 
शाला निरानेराळ्या प्रयोगांनींव संशोधनांनीं जणू भरून गेली होती.या 
प्रयोगशालेंत एकंदर दीडशें तरी रसायनतज्ज्ञ काम करण्यांत गुंतलेले 
असून त्यांना मदतनीस म्हणून इतर बरेच लोक होते. 

क्वतुमानाप्रमाणें प्राण्यांच्या जिभेची रुचि बदलते ही गोष्ट सर्वांच्या 
परिचयाचीच आहे.उन्हाळ्यांत तिखट, आंजट, गार, पातळ असे पदार्थ 
घ्यावेसे वाटतात, तर थंडींत घट्ट, खिग्ध, गोड व कढत पदार्थ प्रिय अस- 
तात असा प्रत्येकाचा अनुभव असतो. विलायतेंत असा अनुभव आहे कीं 
तेथील मनुष्याच्या जिभेची रुचि ५०' ते ६० अंशाच्या द्रम्यानच्या 
हवेच्या उष्णमानाप्रमाणें बदलते. थंडीच्या दिवसांत ५०* अंशाला 
किंवा त्याखालीं उष्णमान जातें तेव्हां लोकांना कढत सूप्‌ ,स्ट्ववड स्टीकू, 
व इतर कढत कढत जिन्नस व गरम गरम गोड गोड पदार्थ खावेसे वाट- 
तात. तसेंच हवेचें उण्णमान वाढून तें ६०' अंशाला किंवा त्याच्यापुढे 
गेलें कीं जिभेची चव पालटते व कढत पदाथाऐवजीं थेड जिन्नस, आइस्‌- 
क्रीम वगेरे पदार्थ आवडूं लागतात. धंदा किफायतशीर चालवावयाचा 
तर बदललेल्या क्वतुमानाप्रमाणे, मालांत फेरबदल करणें जरूरच असते, 
गिऱ्हाइकांच्या आवडीनावडीप्रमाणें माल पुरविणें हें तर दुकानदारीचें 
(वव्यापाराचें ) मुख्य तत्त्व आहे. एवढेंच नव्हे तर नानातऱहेचे निरनि- 
राळ्या प्रकारचे नवे नवे जिन्नस तयार करून ते गिऱ्हाइकांना देणें व 


त्यांना नव्या नव्या जिनसांची चटक लावून त्याप्रमाणें जिन्नस 
वि. अ. गो. ८ 


(११४) 

गिऱ्हाइकांना प्रंवीतं राहणें यांतच धंद्याच्या यशाची किल्ली आहे, 

लायन्स कंपनीच्या प्रयोगशाळेंत या दिशेनेंहि काम व संशोधन 
चाललेले असते.संशोधनाच्या जोरावरच लायन्स्‌ कंपनींत निरनिराळ्या 
वेळीं नसत्या आइस- 
क्रीमूचेच सत्तर निर- 
निराळे प्रकार पुरविले 
जातात. लायन्स्‌ कंपनी- 
चें प्रथम जेव्हां दुकान 
निघाले तेव्हां फक्त तीस 
||. चाळीसच आइसूक्रीमू- 
च्या पट्स्‌ रोजीं खपत; 
तेंच आतां रोजीं तीन 
लाख तरी एऐट्स सहजी 
खपतात. कांहीं वर्षांपूर्वी 
े खाद्यगृहांतून . सेंठडू 

२४. लायन्स कंपनीच्या सेविका. (8४१५१) ह्ा पदार्थ मुळीं- 
च मिळत नसे. तेंच आजमित्तीस याच कंपनींत रोजीं सुमारे पांच लाख 
सॅलड्च्या ताटांचा किंवा बशांचा खप होतो. हा कशाचा परिणाम? 
संशोधनानें किती फायदा होत असेल ! री 


सेविका किंवा निपी: 


लायन्स्‌ कंपनींत खाद्यपदार्थांच्या जिनसांकडे, त्यांच्या टिकाऊ- 
पणाकडे, त्यांचे निरनिराळे पदार्थ तयार करून ते. गिःहाइकांना पुरवि- 


(११५) 


ण्याकडे व गिऱ्हाईक खुंष व संतुष्ट ठेवण्याकडें जसें लक्ष परविलें जातें 
तसेंच तें कामगारवर्गाकडेहि देण्यांत येतें. या संस्थेत कमीतकमी 
तीस हजार लोक तरी कामावर आहित. यांत पार्श्वगण किंवा सेविका 
(४४/९५5७5) तरी कितीतरी असतील? यांना नोकरीत घेतांना त्यांची 
'वेद्यकीय तपासणी करून घेतात. त्यांना प्रथम प्रथम गिऱ्हाईकांशीं कसें 
अद्‌बीनें वागावें, खाद्य पदार्थांची ने-आण कशी करावी,स्वच्छता कशी 
राखावी,इत्यादि गोष्टींचे धडेहि शिकविले जातात.तसेंच काम करतांना 
त्यांची चालंचलणूक, त्यांचा रुबाब नीट राहावा म्हणून त्यांच्याकडून 
डिलु करून घेतात. या सेविकांना ( प्रत्येक ) कंपनीचा युनिफाम 
किंवा डगला वापरावा लागतो. तोहि लायन्स्‌ कंपनीनें आजपर्यंतच्या 
अनुभवाने व प्रयोगाने तयार केलेला आहे. लायन्स्‌ कंपनीची सोवेका 
म्हटली कीं ती आपल्या कामांत तरबेज, कर्तव्यदक्ष, आदबीनें वागणारी 
अशी असणारच. लायन्स्‌ कैपनींत सेविकेस “निपी' ( १57 ) असें 
टोपण नांव असे, वरील अनेक कारणांनीं निपी हे नांव इतकें लोकमान्य 
झालें आहे कीं लंडन्‌मध्यें निपी व सेविका हे शब्द एकाच अर्था अठीकडे 
वापरले जातात 

अनेक गोष्टींची माहिती वर सांगितली तरी एक मुख्य गोष्ट राहूनच 
गेली. ती म्हणजे चहा, लायन्स्‌ केपनींत इतर वस्तू जशा मोठ्या किंवा 
'घाऊक प्रमाणावर लागतात तसेंच चहाही तितकाच किंवा त्याहिपेक्षां 
जास्त प्रमाणांत लागणारच.लायन्स्‌ कैपनींत चहाचा इतका खप आहे कीं 
सर्व किंवा युनायटेडू किंग्डम्‌मध्यें जितका चहा खपतो त्यांतील एक 
षष्ठांश किंवा सहावा हिस्सा चहा. फक्त. या.एकाच कंपनीस लागतो. 
छायन्स्‌ कंपनीनें यासाठीं आपले स्वतांचे चहाचे मळे दक्षिण आफ्रि- 


(११६) 


कत न्यासालँडू(०३०1911)येथें विकत घेतले आहेत. परंतु एवढ्याने 
काय होणार! लायन्स्‌ कंपनींतन रोजीं साडेबारा लाख चहाच्या नुसत्या 
पुड्यांची विक्री हाते.अर्थातच्‌ कंपनीला चहा इतर'पदार्थांप्रमाणें बाहेरून 


२५. लायन्स्‌ कॅपनीच तज्ज्ञ चहाची ० 


पारखणी करीत आहेत. 


विकत घेऊनच पुरवठा 
करावा लागतो. हा चहा 
सुद्धां कंपनी मोठ्या कसो- 
शीनें विकत घेते. निर- 
निराळ्या देशांतून व 
मळ्यांतून येणाऱ्या चहा- 
चा दर्जा, किंमत व चव 
हीं सर्व तपासून घेण्यास 
लंडनमधील  ग्रीनफ्ड. 
येथील कंपनीच्या कार- 
खान्यांत अनेक तज्ज्ञ 
चहा . तपासून घेण्यास 
गुंतलेले असतात. हे चहा- 


ची नुसती चव पाहतात, तो पीत नाहींत. त्यांचें रसनेंद्रिय किती तीक्ष्ण 


असेल! 


लायन्स्‌ कंपनीच्या या प्रचंड खटाटेपांत ज्याप्रमाणें सुमारें तीस 
हजार कामकरी खपावे लागतात त्या चप्रमाणें कंपनीच्या सामानाची व 
खाद्यपदाथीची निरानेराळ्या खाद्य गहांतन नेआण करण्यास सुमारें 
दोन हजार मोटार वागिणी किंवा लाऱ्या सारख्या उपयोगांत आणाव्या 


लागतात, 


(११७) 


शी ४१ / 


 लायन्स्‌ कंपनीचें पहिलें दुकान पिकेंडिलीमध्यें सुमारें चाळीस 
वर्षांपूवी निघाले. आज चाळीस वषीत वरील दुकानाला एकंदर अजमासे 
साडेतीन कोट लोक आश्रय देऊन गेळे असतील असें अनुमान निघतें. 
अलीकडे दरसाल पंधरा कोट लोकांना तरी लायन्स्‌ कंपनी नानाप्रका- 
रचें खाद्य खाऊं घालते. विलायतेंत अशा प्रकारें चालविलेली अनेक 
खाद्यगृहें आहेत; परंतु इतक्या अवाढव्य प्रकारानें चालविलेली व 
एवढा थोरला प्रचंड विस्तार असलेली खाद्यगृह्मची संस्था जगांत दुसरी 
असलेली आम्हांस तरी माहीत नाहीं. एकाच संस्थेनें पंधरा कोट 
लोकांना खार्येपेयें पुरविणें ही अजब गोष्ट नव्हे काय ! 


षु 
लंडन्‌चा प्राचीन दुर्ग. 


कांहीं वर्षांपूर्वी आपल्याकडे शाळांतील वरच्या वर्गातून सर्वच शिक्षण 
इंग्रजी भाषेतून घ्यावें लागे. लहानपणीं वाटे आपण केवढे मोठे झालों! 
इंग्रजी भाषेतून सर्व शिक्षण ! आयुष्यांत केवढी ही घडामोड ! या 
घडामोडीबद्दल मोठें भुषण वाटे. ' लहानपणीं या खोट्या भूषणांत 
घरीं दारीं, लहानाशीं मोठ्याशीं, वेळीं अवेळी, इंग्रजींत बोलण्याची 
ऐट्ही करावीशी वाटे. वडील माणसांकडून अशाजद्दल कौतुकहि होत 
असे. उघडच आहे. इंग्रजी शिक्षण हें ' वाधिणीचें दूध आहे. ' असें कै. 
(चिपळूणकरांनींच म्हटलें आहे.मग लोकांकडून अशा गोष्टींबद्दल कौतुक 


(११८) 


कां बरें होणार नाहीं ?तो कालच तसा होता. हिंदुस्थान देश, हिंदी 
संस्कृति, मातृभाषा, स्वदेशप्रीते इत्यादि गोष्टींचा अभिमान मोठ्या प्रभा- 
वानें अथवा जाज्वल्यपणें चमकत रहावा अशी सामान्य जनतेची मनो- 
रचना त्याकालीं,त्रिटिश आमदानीच्या प्रारभीं, राहिलेली नव्हती. आ- 
पल्या देशाची, आपल्या लोकांची, आपल्या उज्ज्वल इतिहासाची पूर्णपर्ण 
माहिती करून घेण्यापेक्षा, आपले राज्यकर्ते जे इंग्रज त्यांचीच माहिती 
असणें जास्त जरूर व भूषणावह वाटे.शाळांतील शिक्षणक्रमहि याच अनु. 
रोथानें आंखलेला असावा. हायस्कूलच्या चवथ्या इयत्तेंत प्रवेश करतांच 
इंग्लंडचा इतिहास व ताही इंग्रजी भाषेच्या द्वारें शिकावा लागे. एवढ्याशा 
लहान वयांत हिंदुस्थानाचाच काय, पण महाराष्ट्राचाहि इतिहास चांग- 
लासा परिचित नसावयाचा, तरी इंग्लंडचा इतिहास शिकणे प्राप्तच असे. 
इंग्लंडच्या इतिहासांतील पाठांची सुरुवात अकराव्या शतका- 
पासून म्हणजे ' जेता वुलिअम्‌ * किंवा ' वुलिअम्‌ दि कौंकरर्‌ ' याच्या 
कारकॉर्दीपासून होई. वुलिअम्‌ दि कौंकररची माहिती करून घेण्यास 
सुरुवात करतांच 'टॉवर्‌ आफ लंडन? किंवा लंडजूच्या दुर्गाचा प्रामुख्यान 
उल्लेख केलेला आमच्या वाचनांत किंवा पठणांत येत असे, पुढेंहि इंग्ल- 
डचा इतिहास वाचतांना या किछ्याबद्दलचे उल्लेख वरचेवर आमच्या. 
वाचनांत येत. आठव्या हेन्रीच्या कारकीर्दीत तर या किछ्याचा नाम- 
निर्देश इतके वेळां आलेला आहे कीं, त्या कालचें इंग्लंडचे सगळें राज- 
कारण याच किल्ल्यांत सांठविलेळें आहे कीं काय असेंहि कित्येक वेळां 
वाटल्याशिवाय राहत नसे. वरील गोष्टींचा आमच्या मनावर अथीतच्‌ 
बराच परिणाम झाला व इतिहासप्रसिद्ध असा हा किल्ला असेल तरी कसा 
किती अजब असेल वेगरे जाणण्याची इच्छा प्रबळ झाली. महाराष्ट्रांतील 


(११९) 


रायगड, प्रतापगड, सिंहगड वेगेरे दुर्ग उज्ज्वल इतिहासांनीं देदीप्यमान 
असल्यामुळें ते समक्ष जाऊन केव्हां पाहूं असें वाटे. ते दुगे आम्हीं वेळीं- 
अवेळीं जाऊन पाहूनहि घेतले. लंडनचा हाहि दुर्ग त्याचप्रमाणें पाहा- 
वासा वाटे, पण तें सिंहगड, प्रतापगड वेगेरे पाहण्याइतकें सोपें थोडेंच 
होतें ! असें असल्याकारणानें ठेडनूचा दुर्ग प्रत्यक्ष पाहण्याचा सुयोग 
आला असतां आनंद वाटल्य़ाशिवाय कसें राहवणार! व अ शी संधी कोण 
दवडणार ! र 

टॉवर्‌ आफ लंडन्‌ किंवा ठंडनूचा प्राचीन दुर्ग पाहावयास जावयाचें 
तर लेडनूच्या कोणत्याहि भागांतून बसून किंवा रे्गा डीन (ट्यबटेननें) 
जातां येतें. मार्कू ेन्‌ या टत्रूबट्रेनच्या स्टेशनावर उतरले कीं लगेच टॉवर 
हिलूवर आपण येतों. ही किछ़्याच्या नजिकची उंचवट्याची जागा. 
तेथून लंडनूचा दुर्ग एका हांकेच्या अंतरावर आहे. टोवर्‌ आफ लेडन्‌- 
च्या बाजूकडील ल॑ंडनूचा भाग फार पुरातन व जुनाट असा वाटतो, व 
मूळचें किंवा जुने लंडन कसें असेल याची अंधुक कल्पना डोळ्यांपुढे उभी 
राहते. मुंबईत आजमिचीला जुन्या कोटाच्या (फोटंच्या) बाजुने गेलें 
असतां जसा देखावा जुनाट वाटतो तसाच प्रकार लंडनूच्या या भागांतून 
हिंडतांना प्रत्ययास येतो. येथें कांहीं ठिकाणी फरसबंदी रस्तेहि पाहाव- 
यास मिळतात. मूळचें ठेडन्‌गांव तें हेंच. ठंडन्‌चा हा भाग इतर भागां- 
प्रमाणें फुललेला नसतो. लंडनूच्या किछ्याकडे जातांना रस्त्याच्या 
दुसऱ्या अंगाला टांकसाळ लागते, ही (इ. स. १८१० साला- ) पूर्वी 
किछ्यांतच असे. टांकसाळीवरून पुढें होतांच किछ्यांत जाण्याची वाट 
लागते. येथें किल्ल्याच्या बाहेरच बऱ्याच अंतरावर एक तिकिटू हपीस 
आहे. येथें किलठ्यांत जाण्यास व आंतील अनेक गोष्टी पाहण्यास दीड 


(१२०) 
शिलिंग्‌ देऊन तिकिटे विकत घ्यावीं लागतात. यो तिकिट हपिसाच्या 
जागींचं पूर्वीचा प्राणिसंग्रह किंवा शिकारखाना असे. तसेंच किछ्यांत 


२६. टॉवर्‌ ऑफ्‌ लंडन ( बेवड बुरुजांतून आंत जाण्याचा रस्ता ). 


शिरण्याचा द्रवाजाहि येथेंच होता.त्यास सिंहद्रवाजा (1701'58410) 


(१९१) 


असें म्हणत. आजांमेत्तीस शिकारखांना व सिंहंदरवांजा हे दोन्हीही 
तेथें नाहींत. | 

लंडनूचा हा भईकोट किल्ला वुलिअम्‌ दि कौंकरर्‌ किंवा जेता वुल्रिअम्‌ 
यानें अकराव्या शतकांत, इ. स. १०७८ च्या सुमारास ठेम्स्‌ नर्दाच्या 
कांठीं बांधून काढला. वुलिअम्‌ हा मूळचा इंग्लिश्‌ खाडीच्या पैल तीरा- 
कडील (फ्रान्समधील ) नॉर्‌मंडीचा सुभेदार (10५४०). यानें इ. स. 
१०६६ साठींइंग्लंडवर स्वारी करून त्याकालच्या सॅक्सन्‌ लोकांस 
जिंकून आपली सत्ता इंग्लंडवर प्रस्थापित केली होती, स्वतांच्या सुरात्ति- 
ततेसाठीं व जिंकलेला मुलूख ताब्यांत राखण्यासाठीं एखादें अभेद्य, 
तसेंच माऱ्याचेंहि ठिकाण असावें म्हणून इंग्लंडची राजधानी लंडन येथें 
योग्यशा जागीं हा किल्ला त्यानें बांधून काढला. त्या कालच्या मूळच्या 
किंवा स्थाय्रिेक अशा बलिष्ठ सरदारांना शह देण्यासाठीं अशा 
'किठ्ठयाची खरोखरच जरूर असली पाहिजे व तसें असणें अगदीं 
सहाजिकहि होतें. 

हा भुईकोट किल्ला टेम्स्‌नदीच्या कांठीं भक्रम तखंदी करून बांध- 
ठेला आहे. हा आपल्याकडील अहमदनगर, बेळगांव येथील, किंवा 
दिली, अग्ना येथील भुईकोट किळलयांप्रमाणेंच थोडा फार ( बांधलेला ) 
आहे. मात्र दिळी आग्रा येथील किठ्ठ्यांतील कारागिरी, व बादशाही 
वैभव लंडनच्या या किछयांत कोठेंच दिसत नाहीं. इतर भईकोट 
किलछयांप्रमाणें या किल्ल्याभोवती एक खंदकहिं खोदलेला आहे. हा 
अजूनहि पाहावयास सांपडतो. 

किछ्यास जाण्यास देन दरवाजे आहेत. एक पूर्वीच्या सिंहद्रवा- 
वाज्यांतून आंत शिरून मध्यबुरुजावरून (तता? 10७९: ) खंदक 


(१९९) 


ओलांडून बेवर्डू ( 39७१7१ ) बरूजाच्या बाजूनें आंत जावयाचा 


: २५७. बेवड बुरुज व दरवाजा. 
जमिनीवरील मार्ग, व दुसरा टेम्स्‌ नदींतून सेंट थोमस्‌ ( 8५. 1॥101155) 
बुरुजावरून आंत शिरण्याचा जलमार्ग.या जलमार्गावर एक भला मोठा 
वरखालीं सरकता असा दरवाजा असे.हा उचलून वर घेतला म्हणजे खंद- 
कावरील काढत्या घालत्या पुलाने आंत जातां येई. हा मार्ग कैदी 


(१९३) 


किछ्यांत आणून सोडण्यास, किंवा विशिष्ट वेळीच उपयोगांत आणला 
जाई. या दरवाजास देटर्स्‌ गेट ( 17५५०7५ 6४७) किंवा देशद्रोह्यां- 
साठीं राखेला दरवाजा असें नांव दिलेलें आहे. हा बहुतेक बंदच असतो. 
प्रथम सांगितलेला जमिनीवरील मार्ग हा राजमार्ग; आजमिच्तीला हाच 
चालूं आहे. 

कमीआधिक हजार एक वर्षांच्या नैसर्गिक व कृत्रिम उलाढालीमुळें 
लंडन येथील टेम्स्‌ नदीचें पात्र पूर्वी हातें तसें अर्थातच्‌ आज राहिलेले 
नाहीं. किह्लाच्या तटापासून नदीकांठ थोडासा दूर झालेला दिसतो. कि- 
छुआयाच्या भोवतालच्या खंदकांत सध्यां पाणी मुळींच नाहीं. खंदकांतील 
सर्व पाणीइ. स. १८४२ साठींच काढून लावून तो कोरडा ठणठणीत 
करून टाकला आहे. अलीकडे तो थोडाफार भरूनहि गेला आहे. हठ्ठीं 
खंद्काची ही जागा शिपायांच्या कवाइतीसाठीं ( परेड्य़ाऊंडू म्हणून ) 
वापरतात. 

हा दुर्ग प्रथम इ. स. १०७८ सालीं जेव्हां बांधला तेव्हां त्याची 
आंखणी ठंडनूच्या गांवठाणाच्या हृद्दींतच होती.पुढें लवकरच- बाराव्या 
शतकांत-याचें बांथकांम बरेंच वाढल्यामुळें यांचा विस्तार पूर्व बाजूकडे 
झाला. आज किल्ल्याच्या विस्ताराखालीं, भोवतालची बगीचाची जागा 
सोडून, सुमारें अठरा एकर जागा अडलेली आहे. 

किळ्याची बांधणी सुमारें ह॒जारएक वषापूर्वींची तरी, नार्‌मन्‌ का- 
ळच्या आमदानींतील असल्यामुळें ती नॉर्‌मन्‌ पद्धतीचीच असावयाची, 
व ती तशी एकेकालीं कदाचित्‌ असेलही. परंतु त्यांत वरचेवर डागडुजी 
झाल्यानें निरनिराळ्या काळांत निरनिराळ्या राजांच्या कारकीदीत 
नवीन नवीन इमल्यांची किंवा बांधकामाची भर पडल्यानें बांधकामाचें 


(१३४) 


मूळचें स्वरूप आज जसेंच्या तसें राहिलेले नाहीं. शिवाय कालगतीनुसार 
व लढाईच्या अधुनिक शास्त्रपद्धतीनुसार जगांतील मोठमोठ्या विख्यात 
व अभेद्य समजलेल्या दुगीचेंहि वैभव ज्याप्रमाणें आज ठुप्तप्राय होऊन 
गेलें आहे, त्याप्रमाणें याहि दर्गाचें झालें असल्यास नवल तें काय! 

लंडनच्या दुर्गाचा आजपर्यंतच्या हजार एक वर्षांच्या हयातींत 
नानाप्रकारे उपयोग केलेला आढळतो. कथीं कधीं अभेद्य दुर्ग म्हणून 
लढाईच्या कामासाठीं तर कधीं कधीं राजांचे वसतिस्थान म्हणून, कधीं 
कधीं किंवा बराच काल कोठार म्हणून तर तितकाच दीर्घ काल घोर 
तुरुंग म्हणून हा वापरण्यांत आलेला आहे. टांकसाळहि या किल्ल्यांत 
कित्येक वर्षे होती. 

हा किछा राजवाडा म्हणून जरी कथींच मानला गेला नव्हता तरी 
पूर्वकालीन राजे यांत कमी अधिक काल येऊन राहात असत. राज्या- 
भिबेकाच्या आधीं कांहीं काल तरी या दुर्गांत राजांनीं ( राण्यांनीं ) 
येऊन राहण्याची वहिवाट असे. लाल बुरुजाच्या (31०0०१५ "०॥श') 
पूर्वेकडील राजवाड्यांत कांहीं काल वसति केल्यानंतर राज्या- 
भिषेकाच्या मंगल समयीं मोठ्या थाटाने व समारंभाने या किल्ल्यापासून 
वेस्ट मिन्स्टर्‌ अंब्रेपर्यंत ( तेथें राज्याभिबेक करून घेण्यास) राजे- 
साहेबांची मिरवणूक निवत असे. ही वहिवाट जेता वुलिअम्‌ याच्या 
कारकीदींपासून तों दुसऱ्या चार्लस्‌ राजाच्या कारकीदींपर्यंत, म्हृणजे 
इ.स. १०६६ पासून इ. स. १६६० पर्यंत, सुमारें सहाशें वर्ष चालत 
आली होती. पुढें ती बंद पडली. ी 

या किछ्याला एका आंत एक असे दोन तट आहेत. बाहेरील तटास 
दक्षिण बाजूस, नदीच्या अंगाला सहा बुरुज (०0१९३) व उलट 


(१९५) 


दिरीस, उच्तरेच्या, जमिनीच्या बाजूला तीन मोठमोठे बुरुज बांधलेले 
आहेत. नैत्ररत्येकडील कोंपऱ्यानें किछयांत येण्यास मार्ग ठेवलेला आहे. 
हाच मार्ग सध्यांहि चाळू आहे. आंतील तठास एकंदर तेरा बुरुज आहेत. 
या तगाच्या आंत शिरण्यास पूर्वी फक्त एकच वाट ठेवलेली होती..ती 
म्हणजे 310०05५ बुरुजांतून, बाहेरील तटाच्या सेंट थॉमस्‌ टॉवर्‌ खाठून 
नावेनें आंत जाण्याची. या तेरा बुरुजांपैकीं नदीच्या बाजूला पांच व 
जमिनीच्या अंगास पांच असे दहा बुरुज असून पूर्वैकडे व पश्चिमिकडे 
मिळून तीन बुरुज आहेत. नदीच्या बाजूकडील बुरुज सहाजिकच 
जास्त मजबुतीचे व महत्त्वाचे असावेत. 

दोन्ही तट ओलांडून आंत गेलें म्हणजे बालेकिल्ला (१५००५) 
दिसतो. याची बांधणी सर्वात जुन्याकालची आहे. हा इ. स. १०७८ 
ची एकंदर नव्वद्‌ फूट अहि. दक्षिण बाजूच्या 
तटावर नजर ठेवण्यास याचा उपयोग होत असे. बालेकिछ्याच्या भिंती 
बऱ्याच रुंद्‌ व भक्कम अशा बांधलेल्या असून चारी कोंपऱ्यास चार 
मिनार उभारलेले आहेत. या चौकोनी इमारतींत मधोमध एक भली मोठी 
दक्षिणोत्तर भिंत अगदीं थेट वरपर्यंत बांधलेली आहे. इच्या पूर्वेकडील 
भागांत आणखी एक अडवी भिंत टाकून दोन दालनें केलीं आहित.पाश्विम 
बाजूचें दालन भलें मोठें असून त्यांत तळमजल्यावर बंदुका, भाठे,बरच्या 
वगरे जुन्या पुरातन कालच्या शास्त्रांचा संग्रह आहे. वरच्या मजल्या- 
वरील दालन सभागृहासाठीं (20१ 07979०7) राखून ठेवलें आहे. 
बालेकिल्ला इतका मजबूत व सुरक्षित म्हणून बांधलेला असला तरी याचा 
राजवाडा म्हणून कधींच उपयोग केलेला नाहीं. हा मुख्यत्वेंकरून एक 
सुरक्षित ठिकाण व कोठार म्हणून आजपर्यंत वापरलेला आहे. 


सालींच बांधला. याची उं 


(१२६) 


_ बालेकिठ्ययाच्या पायऱ्या चढतांच जिन्याशीं पायरीवरच एक पाटी 
चसवलेली दिसते. ही इंग्लंडूचा बालराजा पांचवा एडवर्ड व त्याचा भाऊ हे 
अगदीं लहान असतांच इ. स. १४८३ सालीं ठार मारल्याचें आपण जें 
ऐकतों त्या गोष्टींची आठवण करून देते. जिन्याच्या पायऱ्या चढून वर 
आंत जावें तों पोर्वोत्य शस्त्राखांचा संग्रह (811107५) लागतो,हा आठ- 
व्या हेनूरीच्या कारकीदींपासून सुरू केलेला आहे. नंतर पूर्वकालीं प्रचलित 
असलेलीं शस्त्राखें ठेवलेली आढळतात.क्रेबेकूच्या लढाईत पडलेल्या जन- 
रल वूल्फूचा डगला, ड्यूक ऑफ्‌ वेलिंग्टनूचा डगला व त्यांनीं वापरलेली 
हत्यारें, तसेंच लॉड वूल्स्लेची तरवार, जनरल्‌ लॉर्ड रॉबर्टसू्चे पिस्तुल, व 
लॉड किचनेर्‌ची तरवार यांत संग्रही करून ठेवलेली आहे. 

शस्त्रागार पाहून झाल्यावर नेर्त्रत्य दिशेच्या कोंपऱ्यांतील जिन्याने 
चढून वरच्या मजल्यावर सतराव्या शतकांतील हत्यारें, निरनिराळ्या 
प्रकारचीं चिलखते, निरनिराळ्या तर्‍हेची शिरस्राणें, घोड्यांची चिलखतें 
इत्यादींचाहिं संग्रह पाहावयास मिळतो. येथें आठव्या हेन्रीचा पोलादी 
चिलखत पांघरठेला एक भला मोठा अश्वारूढ पुतळा ठेवलेला आहे. हा 
अगडबंब पुतळा व त्यावरील तें चिलखताचें ओझें पाहून हें सुमारें चारशें 
पोंडोचें वजन अथवा ओक्षें वागविणारा घोडा कितीतरी बलवान असला 
पाहिजे असें वाटून त्या बिचाऱ्या प्राण्याची कींव आल्याशिवाय 
राहत नाहीं. ट 

त्याकाळी वापरण्यांत येणारी तीं पोलादाचीं चिलखते, शिरखराणें, 
तो चिलखत पांघरलेला अश्वारूह पुतळा इत्यादि प्रकार पाहून विख्यात 
कादंबरीकार सर्‌ वॉल्टर्‌ स्काट्‌ यानें रसभरीत वर्णन केलल्या त्या वेळच्या 
(चिलखत. वेगेरे पेहेरळेल्या ) सरदारांच्या दवंद्दयुद्धांचें चित्र मूर्तिमंत 


(१२९७) 


डोळ्यांपुढे उभें राहिलें. हें शर्त्रागार पाहून झाल्यावर वायन्य दिशेच्या 
कोंपऱ्यांतील जिन्यानें खाठीं येण्यास रस्ता आहे. खालीं येऊन पोहों" 
चल्यांवर बूचंप बुरूज व राजवाडा (1088 10050) लागतो, राजवाडा 
पाहावयास मिळत नाहीं. 

बोलेकिल्ल्यांतून मेदानांत आल्यावर एका चवथऱ्यासारख्या फरस- 
बंदीच्या जागीं एक पितळेची पाटी बसविलेली दिसते. या पाटीवर अन्‌ 
बोलोन्‌ राणीचा वध या जागीं केला असें लिहिळेलें आहे. ही जागा वधा- 
: साठींच राखलेली हाती असें सांगतात. याच जागीं अन्‌ बोलोन, कॅथेरीन्‌ 
हावड, लेडी जेन ग्रे. आठव्या हेव्रीच्या राण्यांचे वध झाले. समोरच 
“सेंट पीटर अँडू विक्‍्युला' या नांवाचें एक फार जुनें व चांगल्यापैकी 
प्राथना मंदीर आहे. हें इ. स. १२१० साठीं बांधलें । 

बालेकिल्ल्यांतून बाहेर पडून वरील मेदानांतून पुढें जाऊन कांहीं 
वायऱ्या उतरूंन गेलें कीं वेकूफील्डू ठोॉवर्‌ लागतो. हाही फार जन्या- 
पैक्तींच बुरुज आहे. हा तिसऱ्या हेन्रीनें बांधून काढला. इ. स. १४६० 
सालीं वेकूफील्डू येथें ' वॉर्स ऑफ दि रोझेस्‌ ' पैकीं एक लढाई होऊन 
त्यांत पकडलेले केदी या बुरुजांत आणून ठेवलेले होते. तेव्हांपासून या 
बुरुजाला वेकूफील्डू टॉवर्‌ असे नांव पडलें आहे. हा चांगल्यापैकी बुरुज 
असावा. इग्ठेडच्या राजाचा प्रसिद्ध जवाहिरखाना येथेआहे. ___ 

या बुरुजांतील तळधर पाहण्यालायक आहे. जिना उतरून खालीं 
तळधरांत जावें तों तें फार भयाण वभेसूर वाटतें. हें बरेंच मोठें आहे, 
केयांचे नानापकारें छळ करण्याची निरनिराळीं आयुवे, खोड वेगेरे 
अमानुष तऱ्हा येथें ठेवलेल्या पाहावयास मिळतात. अशा प्रकारांत भर 
पडण्यासाठी कीं काय या तळवरांत एक खोल व भयाण विहिरही 


(१२९८) 


आहे. दगड टांकूनच तिचा ठाव आवाजानें अजमावतां येतो. शिवाय 
येथें प्राचीन कालापासून वधासाठीं वापरीत आलेला एक भलामोठा 
लांकडाचा ठोकळा व वध करण्याचा परशू किंवा कुऱ्हाडही ठेवलेली 
आहे. हे सर्व प्रकार व तळघरांतील एकंदर देखावा पाहून अंगावर शहारे 
येतात, व हा यमपुरीचाच एक खास भाग तर नव्हे असेंहि वाटूं लागतें. 

वेकूफील्डू बुरुजाच्या दुसऱ्या मजल्यावर जवाहिरखाना पाहावयास 
मिळतो. इंग्लंडच्या राजाच्या, तसेंच हिंदुस्थानच्या बादशहाच्या पदरीं 
असलेलें सर्वच जवाहीर येथें आहे असें मुळींच नाहीं. या जवाहिर- 
खान्यांत सर्व राजमुकुट, राजचिन्हें व राज्याभिषेकाच्या समयीं वापर- 
ण्यांत येणारी सर्व रत्नजडित उपकरणें वेगरे येथे ठेवलेली आहेत.बुरुजां- 
तील वरच्या दालनांत मधोमध,एक पोपटाच्या पिंजऱ्याप्रमाणें केलेला पण 
भला मोठा पिंजरा, किंवा सर्कशींत सिंह वाघ वगेरे पशूंचा खेळ दाखवि- 
ण्यासाठीं उभारलेला पिंजरा जसा असतो त्याप्रमाणे एक मोठा लोखंडी 
गरजांचा पिजरा मुद्दाम बांधून त्यांत हीं हिरेमाणकांची, सोन्यामोत्यांचीं 
भूषणें नीट मांडून ठेवलेलीं आहेत. 

इंग्लंडच्या राजाचा राजमुकुट सर्वांत वर मध्यभागी ठेवलेला आहे. 
हा मूळ व्हिक्टोरिआ राणीसाठीं इ. स. १८३८ सालीं तयार कराविळा 
होता. हाच मुकुट नंतर राजे सातवे एडवर्ड, पांचवे जॉर्ज यांनीं राज्याभे- 
षेकाच्यावेळीं परिधान केला होता. सध्याचे राजे सहावे जॉर्ज यांच्या 
राज्याभिषेकाच्या समयीं हा कांहीं फेरफार करून बांधून घेतला.या मुक- 
टांत इंग्हंडचा राजा तिसरा एडवर्ड किंवा बॅ लक्‌प्रिन्स याला इ.स.१३६७ 
सालीं देणगी किंवा नजराणा म्हणून मिळालेले एक मठे मे ती 
एक उत्तम रत्न म्हणून, एक महत्त्वाचें व ऐतिहासिक द्योतक म्हणून व 


(११९) 


एक शुभविन्ह्‌ म्हणूनहि प्रामुख्यानें बसविलेले आहे. हें माणिक प्रथम 


1 अ ७७ 


२८. राजमुकुट, व इतर राजचिन्हेः 


पांचव्या हेन्रीनें आपल्या मुकृटांत धारण केलें. पढें हें दुसऱ्या मेरीच्या 


मुकुटांत विराजमान झाठेलें होतें तेव्हांपासून या रत्नाला राजांच्या मुकु- 
वि. अ, गो, ९ 


(१२०) 


रांत प्रमुख स्थान लाभलेलें आहे. जगप्रसिद्ध * क्युलियन्‌ ' हिऱ्याचे 
पेळू पाडतांना निघालेले अनेक लहानमोठे हिरोहि या मूकृूटावर चढविले 
आहेत. यावर एकंदर तीन हजारांवर रत्ने बसविलीं आहेत. 

वरील सुंद्र व मोल्यवान्‌ राजाच्या मूकृटाशिवाय राणीचा मुकृट, 
प्रिन्स्‌ ऑफ वेल्स्‌ किंवा युवराजाचा मुकृट, जेम्सूची राणी दुसरी मेरी 
इचा मुकुट,तिसऱ्या वुलिअमूची राणी मेरी इचा मुकृट इत्यादि बरेच मुकुट 
नीट जतन करून ठेवलेले तेथें पाहावयास सांपडतात. इंग्लंडचे राजे 
पांचवे जॉर्ज यांनीं हिंदुस्थानचे बादशहा म्हणून इ. स १९ ११ साठीं 
जेव्हां हिंदुस्थानास भेट दिली तेव्हां,दिलली द्रबारच्या वेळीं,वालण्यासाठीं 
मुद्दाम तयार करविलेला बादशहाचा मुकुटाहे तेथें ठेवलेला आहे. या 
मुकुटांच्या व इतर रत्नजडित भूषणांच्या मधोमध राजदुंड ( 301० ) 
उभा करून ठेवलेला आहे. या राजदंडावरच जगद्विख्यात क्युलिअन्‌ 
हिरा बसविलेला आहे, हा जगांतील सर्व हिऱ्यांत मोठा हिरा आहे अशी 
याची ख्याती आहे. त्याचें वजन पांचशें सांडेसोळा रत्ती आहे. याला 
* स्टार्‌ ऑफ॒ ऑफ्रिका? किंवा आफ्रिकेंतील तारा असें नांव पडलें आहे, 
या भूषणांच्या बाजूला दोन राजगदा ( 1१०१४] 1४०७ ) आडव्या ठेव- 
ठेल्या असून त्यांच्यामध्ये राज तलवार अडवी टाकलेली दिसून येते. 

इतिहासप्रसिद्ध 'कोहेनूर' हिरा हिंदुस्थानांतून नेऊन तो ( व्हिकक्‍्टो- 
रिआ ) राणीच्या मुकुटांत बसविला आहे असें लहानपणी आमच्या 
ऐकिवांत होतें, म्हणून मोठ्या आतुरतेनें आम्हीं ' कोहिनूर ' पाहण्या- 
साठीं राजाचा मुकृट नीट लक्षपूर्वक पाहिला, राणीचा मुकुट मोठ्या चौक- 
सपणें न्याहाळला, पण कोहिनूर कोठेंच दिसेना ! मनाची खात्री पटेना 
म्हणून सर्व मुकुट पुन्हां एकदां निरीक्षण केले, तरी कोहिनूर आढळला 


ष्य 


(१३१). 
नाहीं. मात्र एक कांचेचा सुटा खडा “ कोहिनूरची हुबेहूब प्रातिमा ” 
म्हणून तेथें ठेवलेला दिसला, वरील हिरेमाणकांच्या संग्रह्मशिवाय 
राज्याभिषेकाच्या समयीं वापरण्यांत येणारीं सोन्याची अनेक उपकरणें 
तेथें पाहावयास सांपडतात. 
हा किल्ला बांधून काढल्यापासून याचा उपयोग मुख्यत्वेकरून राज- 
-कीय कैदी डांबून ठेवण्यांत व त्यांचीं डोकीं मारण्यांतच केलेला आढ- 
ळतो. यांतकेदी म्हणून अडकून पडण्याचें दुर्भाग्य प्रथम डरहॅमूच्या 
ब्रिशपूच्या नशिबीं आलें. यानेंच वुलियम्‌ रूफसूच्या कारकीदीत किल्ला 
बांधून पुरा करण्याचे कामीं धडाडीनें पुढाकार घेतला होता. तेव्हांपासून 
तों एकोणीसाव्या शतकापर्यंत या किल्ल्यांत अनेक बडेबडे नांवालौकि- 
काचे सरदार, बिशपू , व राजघराण्यांतील लोक राजद्रोही म्हणून कैद- 
खान्यांतून किंवा तळघरांतून खितपत पडलेले असत. एवढेंच नव्हे या 
सर्वांची डोकीं येथेंच मारलीं. या सर्व बड्या पण अभागी कैद्यांची नांव- 
निशी येथें विस्तारभयास्तव देतां येत नाहीं. असा हा प्रकार इ. स. 
१८३० सालापर्यंत चाठूं असे; परंतु पुढें या किल्ल्याचा कैदखान्याकडे 
उपयोग केलेला आढळत नाहीं. 
ठंडनचा प्राचीन दुर्ग हा प्रसंगविशेषीं सुरक्षिततेसाठी किंवा शत्रूंशी 
लढाईचा प्रसंग आला असतां चार हात करण्यासाठीं एक माऱ्याचें ठिकाण 
म्हणून मूळ उद्देशानें बांधलेला होता खरा, परंतु त्याचा तसा उपयोग 
कधींच झालेला आढळत नाहीं, उलट इ. स. १४६० मध्यें याला वेढा 
पडला असतां हा शत्रूच्या ताब्यांतहि गेल्याचें सांगतात. सिंहगड, प्रताप- 
गड या किड्यांप्रमाणें शौयीच्या धडाडीने व अभेद्य अशा दिमाखाने हा 
कधींच चमकलेला नाहीं, रायगडाप्रमाणें शिवाजीसारख्या एखाद्या 


(१३२९) 


अलौकिक राजांच्या सिंहासनाच्या भूषणांनें हा कधींच थाट्लेला 
नाहीं, जिंजीच्या किल्लयाप्रमाणें त्रस्त राजपुत्रास अभय देऊन त्याचे 
संरक्षणार्थ छातीठोक असा हा कधींच ठाकलेला नाहीं,किंवा दिछी आग्रा 
येथील किल्ल्यांप्रमाणें बादशाही वैभवानें हा कधीं नट्ठेलाही नाहीं. असें 
असलें तरी एक फार प्राचीन कालचा, कमीआधिक हजार एकच वर्षां- 
च्या उमरीचा, इंग्रज लोकांच्या प्राचीन कालच्या संस्कृतीची, कलेची 
व वैभवाची एक मूर्तिमंत साक्ष म्हणून हा दुर्ग पाहण्यालायक आहे. 
शिवाय अखिल जगांतील सर्वात मोठ्या साम्राज्याच्या सम्राटाची ,हिंदु- 
स्थानच्या बादशहाचीं राजवेभवाचीं द्योतक अशीं रत्नजाडेत राज- 
चिन्हें, मुकुट इत्यादि अमूल्य गोष्टी, इतिहासप्रसिद्ध अशा या लंडनूच्या 
दुगांतच अगदीं जवळून अशा पाहावयास सांपडतात. लढाया , व्यापार, 
राजयंत्र, मुत्सद्देगिरी वगेरे अनेक मार्गांनी सर्व जगांतील संपात 
इंग्रज लोकांनीं आपल्या राजधानीच्या शहरी एकोगिसाव्या शतकभर 
खेंचून आणली हें सर्वश्रुतच आहे. त्याचें उत्तमसें द्योतक म्हणून 
कीं काय जगांतील सर्व हिऱ्यांतील श्रेष्ठ असा जो क्युलियन्‌ किंवा 
स्टार्‌ ऑफ आफ्रिका * म्हणून ओळखला जाणारा हिरा तो राजदंडांत 
हसा वळला याच ढडनूच्या प्राचीन दुर्गांत सुरक्षितपणे नांदतांना पाहा- 
वयास सांपडतो. इतक्या अनेक अजब गोष्टी एका ठिकाणीं पाहावयास 
मिळाल्यावर कोणाला आनंद वाटणार न हीं? 


